1336 


महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ 


ह्यांचे चरित्र. 


र्जे 


ह्‌ 
पुस्तक 
अनेक लेखांच्या व त्रेथांच्या आधाराने 
मोरेश्वर सखाराम चितळे 5 
ह्यांणी 
लिहिलं 
तं 
मुंबई येथें “ शारदाक्रीडन ? छापखान्यांत 


छापिले. 
भे सन १८९७ 


( सवे हक्क राखिले अहित, ) 


2. क 


“ मुंबई ग्याझेट '! नामक दैनिक इंग्रजी पत्राचा व 
कित्येक विठ्ठानांचा सदरहू पुस्तकावर 
अनुक्कूळ अभिप्राय 
आलेला आहे. 

(4 (> ठिकाणे: . 
पुस्तक [मेळण्याची ठिकाणे;-_. 
भेस वझे अन्ड को, गिरगांव मुंबई. 
मेसस राधाबाई, ए. सगुण, काळकादेवी रोड 


पुस्तक 
सर दिनशा माणिकजी पेटिट 


. नाईट, ब्यॅरोनेट, इत्यादि, इत्यादी, 
ह्यांस 
त्यांच्या अंगीं वसत असलेल्या 
आपचिश्रांत उद्योग 
अविकाये राजनिष्ठा 
अमयौद्‌ भदाये 
एनेरपेक्ष दातृत्व 
च 
विद्या प्रोत्साहन बुद्धी 
ह्या 
आणि अशाच दुसऱ्या सद्दुणांच्या 
अभिनंदनाथे 
अत्याद्रपूर्वक 


अर्पण केलें असे. 
पुस्तककती. 


प्रस्तावना, 


; ४ मानसिक दडप्ट्या विचार केला असता ज्याचा 


2000. स्थिति असमाधानकारक ठरेळ अशा मज सारख्यान 
तंच काम कां हाणून हाती घेतले हा प्रश्न सद्र पुस्तक हाता 
वेतांच सकृतदरीनीं उद्भवेळ. ह्याचे उत्तर अगद| साधे आहे 
ह्या पस्तकांत नमूद केळे गेळे हणूनच महाराच्या अंगा असलल्या! 
गणांस महत्व येऊन तिचें वैभव वाढेळ अस ।बेलकुळ ह्मणण नाहे! 
त्या गणांचे महत्व मी नव्याने गावयास पाहिजे असत नाह! 
पस्तक लिहिण्याचें कारण आत्मगत आहे. महाराज्ञी चक्रव[तन 
असन अखिल स्त्रीजातीस ळडामभूत आहे असा ग्रह तिच्या उदार 


चरितांतीळ गोष्टांशी पाराचत अशा गृहस्थाचे मनामध्य पञ. 


झाल्याशिवाय राहणार नाहीं. सदर पुस्तक ठेखन व मक्ाशन 
हा ह्याच ग्रहाचा परिणाम होय. आमच्या समजुतीप्रमाणे व- तशी 
समजत असणें अयथार्थ नाहीं-राजा हा सवेशाक्तिमतू व विश्व 
चालक जो परमेश्वर त्याचा ह्या भूळोक'ा प्रतिनिधि हाय. ज्याप्रमाणे 


ह्या अखिळ विश्वाचा चालक संपूर्ण वस्तुजाताशीं समदृष्टीन॑ दयाळू 


व न्यायी वर्तन ठेवितो त्याप्रमाणेंच द्या भाग्यशादी राज्ञीचे ल्हाना 
पासून थोरापर्यैत दयाळू व न्यायी वर्तन आहे. 


र“: 


हणून; ह्या डायमन्ड ज्युबिली उत्सवाच्या प्रसंगीं माझ्या 
राजनिनिष्ठतेचे द्योतक ह्मणून सदरहू चरित्र अत्यादरपूर्वक मी 
महाराज्ञांचे चरणीं सादर करीत आहे. 
मुंबई ७ खेतवाडी] 


नंबर १२६, ता. २५) मो० स० चि० 
जून सन १८९७. | 


अनुक्रमणिका. 


विषय. 


सगात कळ १ 2 8९७ ८७७) ००८ 


१ 

0 तता शोधता 2 कळक क ळा 
३ बॉळपण "८... ०८. १४ 

> विळणा ०0 र स्ा क 

५ राणीसरकारचा दयाळुपणा 

६. पितूभक्तिचे उदाहरण ... *.- ** 
७ राज्यपदाझूढ होण्यापूर्वीच्या कांही गोटा 

८ आक्रस्मिक्‌ प्रसंगांतून निभावणे 

९ भावी श्वशुराचें आगमन 


१० कायदेशीर रीतीनें सज्ञान होणें. षत 
११ चुलत्याचें निधन नर्क: 


१२ राज्यपदारोहृण ...  ..« >. “१९ 
१३ राज्याभिषेक... *-. १४९ ४ 

१५ प्रिन्स आलवटे यांचे पत्र . 

१५ क्षमाशीलता  ... * ठ्ल् 
१६ प्रिन्स आलघट ( राशीपता ) ह्यांचं संक्षित्प चा 
१७ लम्न ठरलं 


१८ लम्न क हय पवि, ।:रगिधा नती 


त दारी ०0 कर १ क. 
२० जीवितावर जलिळळ ळा क्क 


२१ राज्ञी व त्यांचे पति यांचा नित्यक्रम १ कवाड 


२२ स्काटलंडदेशी गमन  .... ... का. १ 


२३ महाराणीसरकारचा पुतळा... .... 


[२] 


श्वशुरांचा परलोकवास .... 
जंगी प्रदशेन 5:00 लहा 
महाराणीसरकारचा जाहिरनामा... 
मातोश्रींचा केलासवास .... 
राज्ञीपतींचा मृत्यू .... त. 
ड्युक आफ्‌ एडिनबरो ह्यांचे आगमन.... 
प्रेन्स आफ वेल्स ह्यांचे दुखणे 


22 22 


हिंदुस्थानांतील आगमन 
इ. स. १८७७तील दरवार.. .... 
राजकन्या अलीस हिचा स्वगवास नी 
महाराशीपुत्र ड्युक आफ्‌ आल्वनी ह्यांचा मृत्य 
पंचाशद्ठार्षिकोत्सव डली 1: 
ड्युक आफ्‌ कॅनाट ह्यांचे स्वदेशीं गमन 
प्रिन्स व्हिक्टर ह्यांचा मृत्य 
महाराणीसरकारचा पणतु ., 
जामातृनिधन. 
उपसंहार.... 


* १७१५ 


3 टा 


९७ 

१०१ 
१०८ 
१११ 
११४ 
११ 
१२० 
10५ 
१३२ 
१२३४ 
१३६ 
१२७ 
१४२ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 


| 
१ 
| 
| 


। >... अगड 


६७-52 2 स्य दव च जो . >> 
महारात्री व्ह्क्टोरिआ द्यांचें चरित्र. 


---_"(्य्42क---- 


भूपाला बहवो$भवन्निह पुरा दक्षा: प्रजापालने । 
तेष्वेकाजानि लोकरक्षणरता राझीलिझावबेथ्‌ इति ।॥। 
लोकस्तुश्टिमितो न तैनेच परां कोटि कलानां यथा ॥ 
रक्षन्ती खलु मेदिनीं जन इतो भद्र हि विक्‍ठोरिया ॥ 


त ; 4 1 > > र 
स्य गि ग्लंड॑ देशाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासाचे 
ढा 1.) (६३ ट् (झि र र "०९ डी र 

0८६9 द. ' अवलोकन केलें तर ज्या राज्यकत्यीच्या 
र) कारकिर्दीत प्रजेस पुष्कळ सुख मिळून देशाची हरएक 


ँ रि ; ग्र ल ट२ रः >>! श्र 
बाबतींत उन्नति झाली, अशा फक्त दोनच कारकिर्दी आहेत. 


"- पु्स्या बरिय वाचकांपैकी बहुतेकांस इंग्ळंड ह्मणजे काय ह्याची 
कल्पना असेलच; तथापि, महाराज्ञी सरकारच्या बालप्रजेच्या हातीं सदरहू 
पस्तक गेल्यास त्यांना इंग्लंडसंबंधीं यथातथ्य कल्पना एकदम येणार नार्ही; 
ह्यास्तव, त्यासंवंधें थोडक्यांत स्पष्टीकरण करतों तें येणेंग्रमाणें-य्‌रोपखं- 
डाच्या वायव्येस ग्रेटब्रिटन नांवाचें एक बेट आहे. त्याचे तीन भाग आहेत; 
मोठा भाग तों इंग्लंड देश. आपल्या भरतभूमीपासून इंग्लंड देश सुमारें 
१२,००० मैल वायव्य दिशेस आहे. भूतलाच्या पाठीवर जे कांहीं सुधा- 
रढेळे व उन्नतावस्थेंत असलेले देश आहेत त्यांत इंग्लळडची गणना आहे. 


शी महागाक्षी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


क ५४५५५५५५८८ /८८८:८५८८१/५१/५८४/५५१५५/५/५/५/५८५/५/५/५/५/५/५/५/५.५/५.२.-५> 
->५/५५/५/५८५८"/५"/- 


ह्या दोन्हीही कारकिर्रीत राज्याधिकार स्त्रियांचे हातीं आहे. एक 
इलिझावेथू राणीसरकारची कारकोर्द; व दुसरी हलींची दयाळू व 
भाग्यशाढिनी महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांची होय. नार्मने लो- 
कांनी इंग्लंड काबिज केल्यापासून इंग्लंडचे राज्यपदावर जे कांहीं रा- 
ज्यकर्ते आरूढ झाले, त्या सर्व राजमंडळांत पांच सहाच राज्यकत्यीस 
जगज्ञियंत्याने महाराज्डी सरकाराइतके आयुष्यकालकरमणेचे दिवस 
इह लोकांत काढूं दिळे. हे सहा राज्यकर्ते झणजे इलिझावेथ्‌ , नेमसत 


१ ट्यूडर घराण्यांतील ज्या पांच व्यक्तींचे हातीं इंग्लंडची राज्यसत्ता 
होती त्यांतील हलळिझाबेथ्‌ राणीसरकार ह्या शेवटच्या होत. ह्यांचे काराकि- 
“दीत” प्रॉटेस्टन्ट धर्माचें पुनरुजीवन झालें; व्यापाराला तेजी आली; 
सपेन देशाहून “ इनव्हिनसिवळ आरमेडा नांवाचे” इंग्लंडावर 
आरमार आलें होतें, त्याचा समूळ नाश करून त्या लोकांस इंग्लंडने दे 
माय धरणीठाय करावयास लावलें; सुप्रसिद्ध सरफ्रान्सिस ज्षेक ह्यांनी 
पृथ्वीप्रदक्षिणा केली; आमच्या भरतभ्‌मिरूपी कामघेनूचें प्रभुत्व दयाळू इंग्लं- 
डाकडें जाण्यास जी कारणीभूत झाली अशी “ईस्ट इंडिया कंपनी" स्थापली 
गेली; व शेक्सपीअर, वेकन इल्यादि विद्वरत्ने प्रकाशित झाली. 

२ नामन ळोकांपूर्वी ऐग्लो-सक्सन घराण्यांतील राजे 
होते; ह्या घराण्याच्या पूर्वी इंग्ळंडचें प्रभुत्व रोमन लोकांकडे होतें. ऐँग्लो- 
सॅकसन घराण्याचा शेवटचा पुरुष हॅरोल्ड हा हेस्टिंग्ज येथील झालेल्या 
लढाईत पराजित होऊन सृत्युमुखीं पडल्यावर नॉमैन ळोक इंग्लडचे राजे 
झाले. ह्या नॉमैन घराण्याचा प्रथम पुरुष बुडेल्यम दि कांकरर हा होय. 

३ हे स्ठुआटे घराण्याचे ४ थे पुरुष; ह्यांनी १६८५ पासून १६८८ पर्यंत 
रॉज्य केले. ग 


इंग्लंडचे प्रभू 


उपोद्धात. ३ 


>८८५/५८५/५/५/५/५/५/५५/५५/८४५/५/५/५/५/८५/८५४५४५५५/५८५/८८४८/८५८/५८/५८/५८/८/५८/८- 


४५५/५८५८५/८५५८/५८/५८” 


*(दुसरा ), जॉजे (दुसरा), नॉजे (तिसरा), जाझ (चवथा ), 
व वुइर्ल्येमू ( चवथा ) हे होत. | 
महाराज्ञी ठिहक्‍टोरिआ ह्यांचे राज्यांत इतर कोणत्याही पूर्वीच्या 
राज्यापेक्षा शास्र व कला हीं उन्नति पावली. आहेत. ज्या ज्या 
प्रदेशावर ह्यांचे साम्राज्य आहे त्या त्या प्रदेशांतील सामाजिक 
स्थितींत इष्ट असे बदल वेळोवेळीं होत गेल्यामुळें आजमितीला ह्यांचे 
छत्राखाली असणारी प्रजा खऱ्या समाजसुखाचा पूण उपभोग घेत 
आहे. न्यायदेवतेची सूक्ष्मदृष्टि चोहांकडे सारखी पडत असल्यामुळें, 
' कायद्याची रचना व बजावणी ह्या दोन्ही गोष्टी प्रजेला हितकर 
अशा रीतीनं होत आहेत. यापूर्वी समाजामधील फारच थोड्या ळो- 
कांचीं मने विद्याविभूषित असल्यामुळें राजकीय गोष्टींसंबंधें बऱ्याच 
लोकांना अनभ्यस्त रहावें लागे. हीं तशी स्थिति नाहीं. 
महाराज्ञीच्या राज्यांत आह्यांस विद्यामृताचा अपारे मित लाभ 
होऊन सरस्वतीभांडाराच्या निरनिराळ्या भागांत आमचा प्रवेश 


१ ह्यांनी १७२७ पासून १७६० पर्यंत राज्य केलें; हे हॅनोव्हारिअन 
घराण्याचे दुसरे पुरुष होत. 

२. १७६० पासून १८२० पर्येत ह्यांची कारकीर्द होती. हे जॉर्ज दुसरे 
ह्यांचे नातू. - » 

३ हे तिसरे जॉजे ह्यांचे चिरंजीव. ह्यांनी १८२० पासून १८३० पर्यंत 
राज्य केलें. हे हेनोव्हारिअन घराण्याचे चवथे पुरुष होत. 

४ आपल्या महाराणी सरकारचे हे चुलते. ह्यांनी १८३० पासून १८३७ 


अ 


॥ ७. ७७ >> > २2 (103 11. री 
बर्येत राज्य केलें. तिसरे जॉर्ज राजांचे हे वंध होत. 


पट) महाराज्ञा व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


झाला आहे. आहझ्यांपैकीं विठ्ठन्मंडळास राजकीय गोष्टी कळु लागून 
राज्यकत्यंस आमची खरी स्थिति त्या मंडळाकडून होईल तितके 
करून कळंविेळी जात आहे. ज्याप्रमाणे महाराज्ञीचा एकछत्री 
अम्मळ आह्यांवर चाळू लागल्यापासून कालमानानें आह्यांपैकीं 
पुष्कळ लोकांचीं मने विद्याविभूषित होत गेली, त्याचप्रमाणें इंग्लंडची 
स्थिति झाली. सरस्वतीचा पूण पगडा इंग्ठंडांतही ह्याच राज्ञांच्या 
एकछत्री अमलाखाली बसला अते इंग्लंडांतीळ इ. स. १८९७ 
सालचे “ पिकविक पेपरसे)) नांवाचे मासिक पुस्तक पाहिळे असतां 
सहज ।देसून येत. सदर मासिक पुस्तकांत त्यावेळीं वाचकांचे सो- 
इसाठीं स्पष्टीकरणार्थ ह्मणून टीका जरूर द्यावी लागत असे. ह्ींचे 
छेख समजण्याकरितां तशी टीका द्यावी ढागत नाहीं, तसेच, 
आगगाडी; तारायंत्र, आगबोट इत्यादि व्यापारोपयोगी व अत्यंत 
देशहिताच्या अशा ज्या सुधारणेच्या अनंत गोष्टी आपणांस 
सांप्रत देशाच्या बहुतेक भागांत दिसत आहेत त्याही आपणांस 
महाराज्ञीच्या राज्यांतच प्राप्त झालेल्या आहेत मद्रणकला व 
बतेमानपत्ने ह्यांचा दिवसंदिवस उत्कष होत चालळा आहे ही 
गोष्टही महाराज्ञीच्या एकछत्री राज्याचे फळ होय. विचारस्वात- 
ञ्याचा व व्यक्तिस्वातंञ्याचा आपणांस योग्य तो उपयोग करण्याची 
मोकळीकही ह्यांचेच राज्यांत मिळाली आहे. जगाच्या निरनिराळ्या 


१ राष्ट्राय सभा व वतंमानपत्रांची उनतावस्था ह्या व इतर गोष्टी 
सद्र विधानाच्या स्पष्टीकरणा्थ पुरे आहेत 


उपोद्धात नु 


*५८५/८५//-८८-८/५५८५८/५८/५/५५/५८५/५८. 


भागांतील लोकांच्या आचारविचारांची आपणांस माहिती मिळत 
असल्यामुळे आपल्या आचारविचारांत देशाच्या उन्नतीला अपाय- 
कारक अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या काढून टाकून त्यांत योग्य ते' 
फेरफार करून देशोद्षाते करण्याकडे आमची मने ह्यांचेच 
कारकिर्दीत लागलीं आहेत. 

असो, ज्यांच्या राज्यांत वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे प्रजेला सुख 
होऊन दिवसेंदिवस देशाची उन्नति होत चालली आहे अका 
भाग्यशाली, सदरुणसंपन्न व दयाळू महाराज्ञी व्हिक्‍्टोरिआ ह्यांचे 
चरित्र आह्मी आपल्या वाचकांपुढे सादर करीत आहो. 


चरित्रनायिकेचें जनन, मातापितरे, पितृनिधन, 
| 
पूवेपीठिका. 


सुषुवे मेरि ळुइस्वा कन्यकां सुमनोरमाम्‌ ॥ 

सकलानन्ददां प्राची लेखां चान्द्रमसीमिव ॥ 

४. अ टेक्झांडिआ व्हिक्टोरिआ किन ऑफ ग्रेटब्रिटन. 

कत एन्ड आयलंड, एम्प्रेस ऑफ्‌ इंडिया हणजे 

1. आपल्या दयाळू महाराज्ञी व्हिक्‍्टोरिआ ह्यांचा 
जन्म ता. २४ मे सन १८१९ रोजीं “ केनसि 

गूटन प्यॅलेस ”) नांवाच्या राजवाड्यांत झाला 


तै ८४ 


१ एम्प्रेस ऑफ इंडिया-(केसर-इ-हिंद) हा कितावइ. स. १८७३ 
महाराणी सरकारनीं धारण केला, आज्या भारतीयांस हा किताव मह श्र 
त्र्हावा हणून दिल्ली येथ एक वडा दरवार भरला होता. ह्या' दरवारासंवंधी 
सविस्तर हकीकत ह्यापुढे एका स्वतंत्र प्रकरणांत वाचकांस सादर केली आहे. 

९ हा फार प्राचीन काळचा राजवाडा आहे. हा बांधण्याचे काम अंशत 

चुइल्यम्‌ ( तिसरे ) ह्यांचे हातून झालें. वुइल्यम्‌ (तिसरे) व त्यांच्या पत्नी 
ह्यांचा अंत ह्याच वाड्यांत झाला. तसेंच (दुसरे) जॉज, ह्यांचेंही ह्याच 
चार््यांत देहावसान झाल, आपल्या महाराणी सरकार ह्याच वाड्यांत बाळ- 


चरित्रनायिकेचे जनन व पूर्वपीठिका. जञ 


चट 


ह्यांच्या वडिळांना एडवर्डसाहेव हणत असत. मातोश्रीर्चे 
नांव व्हिक्टोरिआ मेरी ळुइसा होतें. एडवर्डसाहेब हे इंग्लंडचे 
तिसरे जॉजे ह्यांचे चतुर्थ चिरंजीव. संक्सोबगे सालफेल्ड येथील 
ड्यूक फ्रयान्सिस साहेब हे आपल्या महाराज्ञी सरकारच्या 
मातोश्रींचे वडील. व्हिक्टोरिआ मेरी ठुइ्सा यांचा प्रथम विवाह 
लेनिनजेनचे युवराज चालेस्‌ लुइ॒स्‌ यांजबरोबर ता? २१९ डिसें- 
बर सन १८०२ सालीं झाला. चाळस ळुइ्स्‌ हे ता? ४ जुले 
सन १८१४ रोजीं रृत्यु पावले. पुढे, तद्देशीय धर्म व रीति यांस 
अनुसरून व्हिक्टोोंरिआ मेरी ळुइ॒सा यांनीं ता ११ जुळे 
सन १८१८ रोजीं एडवडेसाहेब हणजे चरित्रनायिकेचे जनक 
यांशी द्वितीय संबंध केला, विवाह झाल्यापासून जी कांहीं काल- 
क्रमणा एडवर्डसाहेब यांनीं केली तीतील बरीच मुख्यत्वेकरून 
कुरमाउन्ट येथें केली 
_ ह. स. १८१९२० साळचा हिंवाळा नेहमीपेक्षा जास्त त्रास 
दायक वाटल्यावरून आपली कन्या व पत्नी यांसह एडवडेसाहेव 
सिडमॉउथ शहरीं गळे, तेथे गेल्यावर फार दिवस लोटले नाहींत 
थप्णा वाढल्या] व चवथ चइल्यम्‌ ल्म राज 'नवतल्याचा दडःखद वाता ह्याच 
ठिंकार्णी त्यांस कळली. सदर राजवाड्यांत विशेषरीत्या ' पहाण्याजागं असे 
कांहीं नाहीं. महाराणी सरकारच्या कन्या भ्रिन्सेस लुईस व त्यांचे पाति 
सार्किस आफ लोने दहीं उभयतां लंदन राहरीं असतांना अगदीं परवां- 


पृयेत ह्याच राजवाड्यात राहत असत. राजवाड्यांत राजवाड्याच्‌ ह्मणून एक 
उपासनामदार आह्‌. त्या मादरात दर राववारा उपासना हात 


2. शइहाराझ्ी व्हिकटोरिआ ह्याचे चरित्र. 


तोंच ता० २३ जानेवारी सन १८२० रोजीं निदेय काळानं एडवर्ड 
साहेबांवर धाड घातली. मृत्युसमंयी एंडवडे साहेबांचे वय अवे 
६३ वर्षांचे होतें. 

साधारणतः कोणत्याही साधारंण मनुष्याला दुष्ट काढानें आपल्या 
जाळ्यांत धरून इह लोकांतून दूर नेलें ह्मणजे त्याचे पश्चात्‌ त्याजव- 
द्दळ कांही विवल्षित लोकांस वाईट वाटतेच. त्यांत जवळचे नातळ- 
गोंस व दररोजच्या सहवासांतीळ मनुष्यांस जास्त वाईट वाटते; व 
ज्याचा उद्रनि्वाह अगर जगांत मिळणारा मान मृत मनुष्याच्या 
अस्तित्वावरच केवळ अवलंबून असतो त्यास तर सववीपेक्षां अधिक 
वाईट वाटते. ही साधारण मनुष्याची गोष्ट झाली. आतां, अर्थातूच 
ज्याचा नांवळोकिक जगांत पुष्कळ असतो, ज्याची वर्तणूक सर्व 
लोकांपाशी समदृष्टीने असते, ज्याचे अंगी परोकारबुद्धि साक्षात्‌ 
असते, जो न्यायी, स्वार्थत्यागी, नीतिमान, बुद्धिमान व ह्मणूनच 
लोकप्रिय होतो त्याचे मृत्यूने तर त्याचे नातल्गांसच काय परंतु 
तो ज्या जनसमूहास माहीत असतो त्या संपूण जनसमूहास फार 
वाईट वाटल्यावांचून राहत नाहीं. राणीसरकारचे वडील हे वर न- 
मूद केल्यांपेकीं दुसऱया तऱ्हेचे होते; ह्मणून ते ज्याढा ज्याला मा- 
हीत होते त्याला त्याला त्यांचे मृत्यूनं अत्यंत दुःख झालें. ही इतर 
लोकांची स्थिति झाली; आतां खुद्द राणीसरकारचे मातोश्रीवर तर 
ही एक आकाशाची कुऱ्हाडच पडली. ह्या वेळीं त्यांची मनोवृत्ति 
कशी झाडी असेळ ह्याची कल्पना वाचकांनींच करावी. 


ववरित्रनायिकेचे जनन व पूवेपीठिका. ध्श 


४५/५५/५८५८" 


राणीसरकारचे वडील मोठे धार्मिक व उपकारी असत. सार्वजनिक 
व धमीर्थ अशा निरनिराळ्या ९ २ संस्थांचे हे चाळक अगर प्रतिंचालक 
होते. स्वदेशाप्रीति तर त्यांचे अंगीं जागत्या ज्योतीप्रमाणे वसत होती; 
आणि ह्मणनच त्यांच्या स्वजार्तायांकडून त्यांना बहुमान मिळत असे. 
एडवडसोहबांचा स्वभाव फार दयाळू असे. ह्या त्यांच्या गुणांवि- 
घयी एक गोष्ट सांगण्यासारखी आहे. हे सिड्माउथ शह्रीं आ- 
पल्या कन्येसह गेंडे हे वर सांगितळेंच आहे. ह्या शहरीं ते ज्या 
ठिकाणीं रहात होते त्या ठिकाणाजवळीळ एका वृक्षावर कांही 
पक्ष्यांचा समुदाय बसला आहे असे एका तरुण नवशिक्या मनुष्याने 
पाहिल्यावरून त्याला त्या पक्ष्यांपेकीं कांहीं आपल्या भक्ष्यस्थानी 
पडावे अशी इच्छा उत्पन्न झाली; व ह्मणून त्यानें त्या पक्ष्यांवर बार्‌ 
सोडिला. तो बार त्या पक्ष्यांच्या सुदैवाने त्यांजवर न जातां एड- 
वर्डसाहेबांच्या वाड्याच्या तावदानांतून त्यांचे कन्येचे ( आपल्या 
दयाळ व्हिक्टोरिआ ह्यांचे) अंगाजवळून पलीकडे गेला. ह्यावेळी 
आपल्या राणीसरकार दाइच्या हसतात बालक्रडा करात हात्या 
आपल्या आवडत्या कन्येवरील अशातर्‍्हेचा अपघात टळला असे 
पाहून कोणत्याही मातापितरांस आनंद हा वाटणारच. ह्याचवेळीं उ- 
लटपक्षीं हेंही मनांत आणले पाहिजे कीं, जो मनुष्य आडदांड- 
पणाच्या वतेनाने आपल्या तान्ह्यास गतप्राण करण्याच्या बेतांत 
होता, त्या मनुष्यावर आपल्या क्रोधाझीचे झळझळीत निखारे फेकून 
त्याजला कांहीं कडक शासन करावें असं साथारण मातापितरांचे 


शर - महाराज्ञा व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र, 


१४४४१५१ ४४९१५ /९/५/१९/१५/९/१/१/१/१/१ /९/५/९/५९ /६/९११/ १/९/१/१/९/५/९/१/९/१/९/१५/५/१,१/१/१/५० 


मनांत आल्यावांचून राहणार नाही; परंतु एडवडसाहेब स्वभावतः 
दयाळू असल्यामुळें त्यांनीं त्या आडदांडपणाने वागणाऱ्या बांडास 
फक्त खरमरीत ताकीद देऊन सोडून दिले. 

एडवडसाहेबांच्या शरीराची ठेवण उंच, सुदृढ, व भव्य अशी 
होती. त्यांच्या खाजगी वर्तनाचा विचार करूं लागळें असतां नांव 
ठेवण्यासारखी एकही गोष्ट त्यांच्यामध्ये दिसत नाहीं. एडवडसाहे- 
बांनीं युद्धकळेत प्रावीण्य संपादिळे होतें. 


(९०८ (र 4: 6 12. “ब 
एडवडंसा हेव मृत्यू पावल्यावर दोन दिवसांनीं पतिवियोगाच्या 
दुःखानं विःहळ झालेल्या आपल्या भगिनीस व आपल्या आवडत्या 
भाचीला घेऊन लिओपोल्ड साहेब लंडन शहरीं आले. येथे आ- 


१ ल॑ंदून शहर इंग्लंडची राजधानी आहे, ही गोष्ट वहुतेक वाचकांस मा- 


हीत असेलच. हें शहर तेम्स नदीच्या कांठीं आहे. ह्या शहरांत प्रथमतः: 
ब्रिटन लोकांनीं वसाहत केली. ही वसाहत कधीं केली ह्याजबद्दल निश्चया-- 
त्मक रीतीनें कोठें चांगलासा पुरावा मिळत नाहीं. ब्रिटन लोकांची वसाहत 
होती त्यावेळीं शहरांत कांही झोंपड्या होत्या. त्यावेळीं जमीन दलदलीची 
असून शहराचे आसपास जंगल असावें अश्शी कल्पना सांप्रत इमारतींचे खोल 
पाये खणतांना रा्टिगोचर होणाऱ्या जमिनीच्या स्वरूपावरून करितां येते. 
पुढें रोमन लोकांची ज्िटन मध्यें वसाहत ख्रिश्चन शकाच्या सुरवातीला! 
झाली. इ. स. ६२ साली निरो वादशाहाचे वेळीं शहरांत देशोदेराचे व्यापारी: 
राहूं लागले. ह्यानेतर अँग्लो-सॅक्सन राजांनी लदून शहरास आपली राज- 
थानी केली, व त्यावेळेपासून महत्वाच्या मानानें ळंदून शहराची भरभराटी 
होत चालळी. १३ व्या १४ व्या शतकांत ळेंदनस्थांवर परमेश्वराचा प्रकोप 
होऊन त्यांचें आगीमुळें फार नुकसान झालें. दुष्काळामुळे व पटकीमुळें लाखों 


>>>. 


क्र 


0 


चरितञ्रनायिकेचे जनन व पूर्वपीठिका. शश 


"२५५ 


२ २,२१/९/१/१/५/५/५/३-«. »९५१ ५१ 7१५९/१/१/९/४/५/१/५/९/९/५/१/१/९/९/१/९/”४/१/”१/१ 


उक रय यप ठी > भ 
ल्यावर पालेपंन्ट सभच्या दान्हा शाखाना राणासरकारचे मातो- 
आ्राणी मृत्युमुखी पडले. सन १६६४-६६ पर्यंत सर्वे शहरभर मृत्यूचे ठाणें 
चसल्यामुळें जिकडे तिकडे भयाण. दिसू लागलें. ह्या दोन सालांत अद- 
मासे १००,००० नगरवासी मरण पावले. ह्या भयंकर प्रसंगांतून नागारेक 
निघाले तों १६६६ च्या सपटंबर महिन्यांतच १६,००० घरांची अमिमुखांत 
आहुति पडल्यामुळें लोक हवालर्दाल झाले, व बाहेरचा कांहीं भाग ओसाड 
पडला. पुढे कांहीं काळाने सुंदर व भव्य अशा इमारती उभारल्या जाऊन रा- 
हरास शोभा आली. ह्याच वेळीं सेन्ट पॉटस कया थेडेळ बांधलें. शहर ह्मणून 
छंदून शहरांत आज जी अद्वितीय शोभा दिसत आहे तिचा पाया सन. १७१४ 
चे सुमारास ह्मणजे राज्ञी दनी ह्यांचे कारकिर्दीत पडला. सन १७०३ 
सालीं ळ॑दून शहरी एक भयंकर वादळ झालें त्यावेळीं २,०००,००० पोंडांचें 
नुकसान झालें. १८ व्या शतक्ताच्या द्वितीयाधेभागामध्यें ळ॑दन शहरी पुष्कळ 
सुंदर रस्ते व मनोहर इमारती बांधल्या गेल्या. पुढे, १९ व्या शतकांत ज्या 
कांद्दीं हरएक वाबतींत सुधारणा झाल्या त्यांचें यथायोग्य वणन करूं लागल्यास 
प्रस्तुत पुस्तका एवढे दुसरें एक स्वतंत्रच पुस्तक होईल. सन १८९१ सालीं 
झालेल्या पाहणी अन्वये त्या सालीं ळ॑ंदनात ४,२११,०५६ इतकी लोक- 
संख्या होती. सरासरीनें पाहतां दरसाल ७०,००० लोकवस्ती वाढते... 
५ ही एक सभा आहे. ह्या सभेचे दोन पोट भाग आहेत. एक बडे लो- 
कांची व दुसरी रयतेच्या प्रतिनिधिमंडळाची. देशासंचंधें कोणताही कायदा' 
ठरवावयाचा असला तर राजा, बडे लोकांची सभा व प्रतिनिधींची सभा ह्या 
तिघांच्या संमतीशिवाय ठरत नाहीं; ह्मणजे तिघांपैकी एकजरी प्रतिकूळ झाला 
तरी तो कायदा पसार होत नाहीं. बडे लोकांच्या सभेला हाऊस आफू 
ळॉडेस्‌ व प्रतिनिधींच्या सभेला हाऊस्‌ आफ कॉामन्स्ट्‌ अश्या संज्ञा आ- 
हेत. ह्या बडे लोकांच्या सभेंत ड्यूक, माकिस, अळे, व्हेकाऊन्ट, वॅ- 
रन असे किताब धारण करणारे, आचेबिदाप ( धमाध्यक्ष,) बिदाप 
( धमोध्यक्षाचे हाताखालील ) ह्यांचाच प्रवेश होतो; तसेंच गादीवर असलेला 


8-1 महाराकज्ञा व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चारेऊ. 


»२/९/९/९/१/ 


/२/९/१/१/९/१/९/९/१/१/९/”४ 


श्रीस सांत्वन पत्रिका सादर केल्या; पैकी कॉमन्स शाखेची पत्रिका 


राजा व त्याच्या पश्चात्‌ राजा होण्याचा ज्याचा दृक असंतो अशयांस ह्या स- 
भेंत वसतां येत नाहीं. ड्यूक, मार्किस, अले, व्हेकाऊन्ट व वॅरन ह्या 
सगळ्या पदव्यांच्या बडे लोकांस लॉडीच्या सभेंत वसण्याचा वंरापरपरेनें 
अधिकार पोंचतो. प्रतिनेर्धीच्या सभेत असणाऱ्या प्रतिनिधींची योजना प्रज- 
कडून केली जाते. जो आपल्या तर्फेने पालमेन्ट सभेंत आपलें हित वाढवि- 
ण्याचे इच्छेने वोलेळ व कळकळीनें वागेल असें प्रजेला वाटतें त्यासच प्रजा 
आपल्या तर्फे प्रतिनिधि नेमते. आपल्या तर्फे प्रतिनिधि नेमण्याचा हक सवेच 
अजस नाहीं; कांहीं एक विवक्षित स्थितींतील प्रजेसच ते नेमण्याचा हक्क आहे. 
पाळेमेन्टच्या सभेंत जाऊन सभासद ह्या नात्यानें काम वजावणाऱ्यास 
कांहींच वेतन मिळत नाहीं. पाळेमेन्टची अंशाभूत कल्पना ऐग्लोसक्सन 
अम्मल इंग्ळडांत हाता तेव्हांपासूनच आहे असें दिसतें. ऐग्लो-सॅक्सन 
अमलामायून नोमेन अमलांतही त्याची कल्पना लयास गेलेली दिसली नाह; 
व पुढें तर फडवर्ड (१ ला) ह्याच्या कारकिदीत पाळेमेन्टचें ही जें स्व- 
रूप दिसत आहे तें थोड्योडें दृष्टिगोचर होऊं लागलें. एडवडे (३ रा) 
ह्याच्या कारकिर्दीत पूर्वी जें पालेमेन्ट कारणप्रसंगी भरत असे ते जाऊन 
प्रतिवर्षी भरूं लागून त्यांत हल्लीं जे दोन पोट भाग आहेत ह्मणून वर लिहिले 
आहे ते दोन पोटभाग झाले. पांचव्या हेनरीच्या कारकिर्दीपर्यंत राजसत्ता 
जोरावार होती; परंतु, साहव्या हेनरीचे वेळीं सवे व्यवस्था सरळीत चालं 
लागली. तिसर्‍या जैजीचे अंमलाखाली पाळेमेन्ट मध्यें देशहितास इष असे 
फेरफार होऊन संस्था महत्व पावली. नंतर सन १८३२ सालीं रिफामैबिळ 
होऊन पार्लमेन्टाच्या सुव्यवस्थेचा कळसच झाला. प्रत्येक राष्ट्रांत जर 
अशा संस्था असत्या तर आज लयाला गेळेलीं जी राषठ्रे आप- 
णास आढळतात त्यांतील बऱ्याच राष्टाना बराच कालपयंत 
टिकाव धरला असता. 


चरित्र नायिकेचे जनन व पूवैपीठिका. १३ 


लॉडैमारपेथ व लॉडेछाइव्ह ह्यांनी “' केनासिंगटन्‌ प्यॅलेस ”, 
नामक राजवाड्यांत राणीसरकारचे मातोश्रीस वाचून दाखविली 

कित्येक चरित्रकारांनीं राणीसरकारची पूवपीठिका फार प्रा- 
चीन काळापासून दिली आहे. त्या त्या पीठिकेवरून राणीसरकारर्चे 
जनने फार विख्यात कुलामध्ये झाळें आहे, असं दिसते. वस्तुतः, या 
पूर्वपीठिकेस प्रत्यंतरीं पुरावा नसून ती विशेषतः तर्के व अनुमान 
ह्यांच्याच साहाय्याने वर्णिळेळी आहे हं खरं आहे; तथापि, तिच्या 
- असत्यतेबद्दळही प्रमाणे अद्याप पुढें आलीं नाहींत; यास्तव, ती 

थे देगं अप्रशास्त होणार नाहीं 

ख्िस्तीशाकाच्या ४७६ वे वर्षा हिरुलिचा बलाढ्य सरदार 
ओडोएसर यानें पश्चिमेकडील रोमन राज्याचा शेवटचा बादराहा 
रॉमलस आगस्त्युलस याठा पादाक्रांत केल्यावर थिओडोरिक 
थि आस्ट्ोगाथ यांजवळ इटलीच्या राज्याबद्दढ तंटा उपस्थित 
केला. बॉनिफेस ल्युकाचा काउन्ट आणि टस्कनीचा ड्यूक 
नवव्या शतकाचे प्रारंभी होऊन गेला. बॉनिफेस हा ओडोएसर 
ह्याच्याच वंशांतील पुरुष होय. बॉनिफेसच्या मागून आलबटे 
ओज्लो हसरा पुरुष झाला. आलबटे ओझो यानें अकराव्या 
दशातकाच्या प्रथमाधभागीं ग्वेट्फ घराण्यांतील क्युनी गोंडा हि 
च्याशीं विवाह केला; व हिच्यापासून त्यास बव्हेरियाचा डच्चूक 
ग्वेट्फ़ नामक पुन्न झाला. हाच ब्रेन्सविक घराण्याचा ह्मणजे 
हलींच्या ग्रेटब्रिटनच्या राजघराण्याचा मूळपुरुष होय. 

->*>> कशे ऱ्या 


बाळपण 


अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्याः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दग्नरन्थिरेकोयमपल्यमिति बध्यते ॥१॥ 


वळू $ हळोकच्या वस्तींत मनुष्यमात्राची जी कांहीं कालकर- 
छट मणा हाते त्या कालक्रमणेचे सर्वसाधारणरीत्या तीन 
७ भाग कल्पिळेळे आहेत. हे तीन भाग हटले ह्मणजे 
बालपण, तारुण्यावस्था व वार्धक्य हे होत. ह्या तिहींपैकीं पहिला 
व सवीत लहान असा जो बालपणांत जाणारा भाग हा फारच रम- 
णीय असतो; कारण या भागांत मनुष्यमात्रास साधारणतः जगांतील 
चाळ असलेल्या व मन॒ष्यमात्रानें चाळू ठेविळे पाहिजेत अशा व्यव- 
हारांची कल्पना नसते व तेणेंकरून मनुष्यास नेहमीं त्रास देणारी 
जी काळजी तिच्या तडाक्‍्यांतून मानवी प्राणी आपोआपच सुटलेला 
असतो. शिवाय, बाळपणांत जाणाऱ्या आयुष्याच्या भागाचे जे म- 
हत्व आहे ते अवणनीय आहे. मनुष्याच्या स्वभावाचे व आचार- 
विचारांचे बाल्यावस्थेत ज्या प्रमाणाने व ज्या प्रकारचे बीजारोपण 
होतं त्या प्रमाण व प्रकार ह्या दोहीस अनुरूप असे मनुष्याचे आ- 
चारविचारादिकरून त्यांचे. आयुष्याचे इतरभागीं त्याचे अंगी 


| 


वाळपण १५ 


५५६५५५५१५९ १ ५ / १ ”५/५”/१” * १ ३ ८१ /५ “५ '१/१/९/५/१/९/१/५/१ /१ /९/१/१/१/९/९/९/९/९/१/४/१५/१/-”१/१. २» 


इष्टिगोचर होतात. सारांश,. मनुष्याची ह्या लोकची यात्रा सखद अ- 
गर दुःखद होईल ह्यांचे अनुमान बहुतेक उदाहरणांत बालपणाव- 
रूनच निघते. बालपणांत मनुष्याचे मनावर जसजसे चांगळे परिणाम 
घडतील तसतसे त्यांचे मन चांगळे होऊन आयुष्याचे पुढील भागांत 
त्या मनुष्यास सुख प्राप्त होईल. आतां, ज्याअर्थी बालपण हा आ- 
युष्यापैकीं अत्यंत महत्वाचा भाग आहे त्या अर्था आमच्या 
महाराज्षी सरकारच्या बालपणांतीळ हकीकत ऐकण्यास आमचे 
वाचकांचे मनांत उत्कट इच्छा उत्पन्न होईल यांत संशय नाहीं; १ 
हणनच बालपणाच्या महतीबद्दंळ उगाच चर्‍हाट न लावतां वाच- 
कांची ती उत्कट इच्छा तृप्त करतो 

राणीसरकारचा जन्म झाल्यानंतर पांच सहा महिन्यांनी 
त्यांचे वडील त्यांना घेऊन सिडमाऊथ शहरी गेळे व तेथेंच त्यांचा 
अंत झाला हं मागें सांगितलेंच आहे. अ्थीतच, राणीसरकारच्या 
'पितृसुखोपभोगाची वाढ तेथेंच खुंटली; आणि, त्यांचेबद्दलची हरएक 
जबाबदारी त्यांचे मातोश्रीवर पडली. मातोश्रीनीही आलेल्या दर्धर 
प्रसंगाला पाठ देऊन वेळोवेळीं दुःखद अशा घडणाऱ्या गोष्टी गट्ट 
करून आपलें तन मन धन आपल्या कन्येच्या शिक्षणाकडे लाविले. 
लहानपणापासूनच ठ्यायाम व मिताहार. ह्या दोन्ही गोष्टींनी शरीर- 
प्रकृति निरोगी असते असा उपदेश त्यांचे मातोश्रीकडून राणीस- 
रकारांस होत गेल्यामुळें व राणीसरकार त्यांच्या उपदेश्ानुसार 
वागल्यामुळें राणीसरकारची प्रकृति निरोगी व सुद्ढ झाली, शिवाय, 


१६ भहाराज्ञी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


«/४/४/ 


२/९/५/१/४५/५/९/”५/९/५/१/९०९/ ९९.९, ९, ९» «९५१५५/९/१५/१/ ९०९, ५/५/९/१/१/९/९/१/५/९/५/१५/५/५/१ 


चाकरमाणसे अगर आपल्यापेक्षा कमी दीची माणसें ह्यांशी 
न्यायी व संभावितपणाचे वर्तन ठेवण्याविषयीं व विधात्याने ज्या 
स्थितींत आपणांस ठेविळें असेल त्या स्थित्यनुरधूप वर्तनक्रम ठेवि- 
ण्याविषयीं त्यांच्या मातोश्री त्यांना पडवीत असत. राणीसरकारचे 
बहुतेक बालपण त्यांची मावसबहीण फिओंडोर हिच्या सहवासांत 
गेळे. बालपणांत, महाराणीसरकारचें खेळणे, वर्तन व राब्दवात्सल्य 
वगेरे पाहून पाहणारा हरएक मनुष्य त्यांच्या भावी राजिश्वर्थाचें 
भाकित करी. लहानपणी महाराणीसरकार ज्या ज्या वेळीं लोकांच्या 
दृष्टीस पडत त्या त्या वेळीं त्यांचेकडे पाहून पाहणारांस समाधान 
व आनंद होत असे. ज्या वेळीं फिओडोर त्यांस गाडीतन फिरा- 
वयास नत त्या वर्ळा जवळून जाणार्‍या येणाऱ्या मनणष्याकडे 
राणीसरकार टक लावून पहात असत; व कोणी कोणताही प्रश्न 


विचारल्यास त्यास “ बाहे नमस्कार” असा ठरीव जबाब देत 


हा जबाब ऐंकून प्रत्येक ऐकणारांस आनंद वाटे. त्या वयाने एक 
वषोच्या असतांना त्यांचे तांडून प्रश्नांची उत्तरं कशीं येणार! 


राणीसरकार चार वपोच्या असतां त्यांचेवर दुसरा एक आक- 


स्मिक प्रसंग त्या तट्टाच्या गाडीतून फिरत असतांना गाडीच्या उलट- 


- ण्यान आला. ह्या प्रसगातून त्या जॉन पेठनी नावाच्या मनष्याचे 


साहाय्य मिळाले हणूनच कांहीं इजा झाल्याशिवाय सरक्षित अद्रा 
पार पडल्या. ज्यावेळीं मॅलनीने हे साहाय्य केले त्यावेळी व त्या- 
नंतर कांहीं दिवसांनीं राणीसरकारच्या मातोश्रीनीं त्यास चांगळे 


*%१/१//«//* ५ ९५% /५१ ४१ १ १ १ १५ ५ ९५ ९ ९/५/१/९/१/९/९/१/९/१/९/९/१/९/१/१/१/९/१/९/१९/१९/१,१/५/९,/९/९/९/१/५/१///१/ - 


- बक्षिस दिळें. हा अनिष्टकारक प्रसंग टळल्यानंतर त्यांचे मातोश्रीस 
किती बरं आनंद झाला असेल! होणार त॑ कधीं चुकावयाचे नाहीं. 
त्या पुढे सावेभोमिनी होणार होत्या हणूनच जगान्नियंत्यानें त्या 
वेळीं म्रॅलनीला त्यांचें संरक्षण करण्याची बुद्धि व शक्ति दिली. 
महाराणीसरकारच्या मातोश्रींना आपल्या एकुलत्या एक व आव- 
डत्या कन्येला घेऊन राजवाड्याजवळील बागांतील झाडांखाठी 
चसून उपहार करण्याची फार होस असे. महाराणीसरकारचे बा- 
लपणांतील खेळगडी झटके ह्मणजे त्यांच्या आवडत्या भगिनी 
फिओंडोर व कांहीं कुत्रे असत. हे खेळगडी जर एक क्षणभर 
त्यांस [दिसेनासे झाळे तर त्यांना जेवणसुद्धां सुचत नसे. राणीसर- 
कारच्या मातोश्री स्वतः सत्यप्रिय असल्यामुळें राणीसरकारचाही 
स्वभाव बालपणापासून अगदीं तस्ताच बनला. एके दिवशीं राणी- 
सरकार आपल्या शिक्सकाजवळ शिकत असतां त्यांचे मनांत चाळ 
असलेला पाठ लवकर बंद करावा असें आलें; व त्याप्रमाणे त्यांनी 
आपल्या शिक्षकाजवळ तो लवकर बंद ठेवण्याविषयीं दोनदां हट्ट्ही 
केला. पुढें कांही वेळाने राणीसरकारच्या मातोश्रींनीं हे ऐकल्या- 
वर पुर्ढ येऊन आपली कन्या नीट वागते किंवा नाहीं असे विचारले 
तेव्हां शिक्षकाने “ आपल्या कन्येनं मळा एकवेळ त्रास दिलां 
असे सांगितले. शिक्षकाने “ एकवेळ त्रास दिला? हे शब्द उचा- 
रतांच राणीसरकारांनीं ““ एक वेळ कां? मी दोनदां त्रास दिला. 
तुद्यांस नाहीं का आठवत? असे शब्द उच्चारले. मातोश्री 


श्व 


१2 महाराज्ञी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र 


९” 


"४/९/९/९/”९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/”९/”९/' 


/९/१/४/५- 


सत्यप्रिय असल्यामुळें त्यांना आपल्या कन्येच्या तोंडचे हे उंद्रार एकून 
परमानंद झाला. परोपकारबुद्धि, त्यांच्या बडिठांप्रमाणंच राणीस- 
रकरचे अंगीं बालपणापासून वास्तव्य करीत आहे. त्या पंधरा 
वषीच्या असतांनाच त्यांची परोपकारबुद्धि प्रकट झाली ती अशीः- 

टनब्रिजवेट्स शहरी एका स्त्रीचा नवरा तिचे गर्भारपणाचे 
नऊ महिने भरण्याच्या बेताळा मृत्यू पावला. नवऱ्याचा व तिचा 
आदा बाताबेताचाच असल्यामुळें व ती गर्भिणी असल्यामुळें कांहीं 
दिवस तरी स्वतःच्या निर्वाहाळा लागणारं स्वत:च मिळविण्याची 
शक्ति तिचे अंगीं नसल्याकारणाने तिठा अनिवार्य दुःख झालें. 
ही बातमी रांणीसरकारला कळली. राणीसरकारला बातमी 
कळतांक्षणींच त्यांनीं आपल्या मातोश्रीपासून त्या स्रीला देण्याकरितां 
दहा पॉड मागून घेतळे व त्यांत आपल्या स्वतःच्या खाजगी शिल- 
कंतील दहा पोंडांची भर घालून वीस पोंडांची रक्कम त्या द:ःखार्ने 
विव्हळ झालेल्या, निराश्रित व दीन, स्रीला स्वतः नेऊन दिली 
एवढच करून राणीसरकार थांबल्या नाहींत; तर, राज्यपदारूढ 
झाल्यावर त्यांनीं त्या स्त्रीला चाळीस पौंडांचें वपीसन करून दिलें. 

जगांमरध्ये चाळू असलेल्या व्यवहारांचे सूक्ष्मदष्ट्या परीक्षण 
केळे तर असं दिसतं कीं, मनुष्यमात्रास पूर्वा कमी योग्यता असन 
कालमानानें मोठी योग्यता प्राप्त झाळी कीं, सवे साधारणरीत्या बो- 
लावयाचें हणजे, मनुष्यमात्र आपल्या पूर्वाच्या पारिचित जनास 
विसरून त्याच्याशीं आपलें वतन बदलतो. अशा या सर्व साधारण 


बालपण. १९ 


.2> 


- नियमास जो आपल्या वतेणुकीनें आपणास अपवाद ठरवून घेतो तोच 
खरा मोठ्या योग्यतेचा मनुष्य हझणावा. आपल्या दयाळू महाराज्ञी 
व्हिक्टोरिआ ह्या अपवादापेक्रींच एक व्यक्ती आहेत. ही; 
एक अभिनंदनीय गोष्ट आहे. ह्यांचे अंगीं मोठेपणाचे लक्षण आहे 
ही गोष्ट त्यांचे वयाचे अवघे १८ वे वर्षीच व्यक्त झाली. आतां 
त्यांच्या हातून घडलेल्या ज्या कायीवरून त्यांचे. अंगीं मोठेपणाचे 
लक्षण आहे असं निघतं ते कार्य जरी त्यांचे १८ वे वर्षा घडले असं 
स्पष्ट होते-व ह्मणूनच कित्येकांच्या मतं प्रस्तुत गोष्ट चरित्रांच्या ह्या. 
भागांत देणं अप्रशस्त आहे असे ठरते-तरी ह्या कायाचे कारण बा- 
लपणांत घडळेळें आहे ह्मणून आह्यांस ती गोष्ट येथें नमूद करण्यास 
वावगे न वाटल्यावरून आह्मी तसं करितो. ती माहिती येणं प्रमाणेः- 

बाळपणांत, आपल्या मातोश्रीसमवेत महाराणी सरकार रॅ- 
म्सगेट येथे जात असत. रॅम्सगेट येथे मि० मोझेस मान्टिफि- 
ओर ह्या नांवाचा एक मनुष्य राहत असे. मोझेस मोन्टिफिओर 
हा पराकाष्ठेचा जनहितैषी मनुष्य होता. त्याचें ह्या शहरी एक: 
सुंदर घर होतें. घराच्या भोंवताळचे जागेवर गवत वाढून तें नीटनेट-. 
क्‍या रीतीनें कापलें असल्यामुळें, तें पाहून पाहणारांस आनंद होत' 
असे. घराच्या सॉनिध असणारा बाग बराच पेसा खचे केल्यामुळें 
व त्याची योग्य ती व्यवस्था ठेवीत असल्यामुळें व त्यांत नानाविध 
पुष्पवेलींचा व झाडांचा संग्रह होता ह्मणून रॅम्सगेट येथे नवीन 
जाणार्‍या मनुष्यास त्या शहरांतील ज्या कांहीं गोष्टी पाहण्याजो- 


ऱ्‌ळे महाराक्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचं चरित्र. 


>“ 


५८५/५/५/५/५/५/५/५/५/५८५/१/५//५८४”/४८' 


/*२/५/५/५/-/५/५/५/५ “५८५/-””” 


ग्या होत्या त्यांपैकीं हा बाग पाहणें ही एक गोष्ट होती. मुलांना 


लहानपणीं इतर कांहीं व्यवसाय नसल्यामुळे मनोरंजनांतच त्यांचा 
काळ जातो. राणीसरक(र आपल्या मातोश्रीबरोबर रॅम्सगेट येथ 
गेल्यावर नेहमीं मोझेस मॉन्टिफि ओर ह्यांच्या ह्या बागाकडे फि- 
रावयास जात. बागेला व घराला भोवताठीं कुंपण असून मधून म- 
धून गजांचे दरवाजे होते. ज्या ज्या वेळीं राणीसरकार ह्या बागेज- 
वंळ जात, त्या त्या वेळीं त्यांच्या वयाला अनुरूप अशा रीतीनं ह्य- 


णजे गजांतून डोकावून लक्षपूर्वक बागाची व त्याचे आसमंतांतीळ, 


जमिनीची शोभा पंहात बराच वेळ बसत. राणीसरकारला बागेची 
व तेथील जागेची शोभा पाहण्याची इतकी उत्कट इच्छा आहे ह 
पाहून मोझेस मॉन्टिफिओर यांस आनंद झाला; व त्यांनीं लगेच 
एके दिवशीं बागाच्या दरवाज्याची किली राणीसरकारचे मातो- 
श्रस देऊन त्यांस राणीसरकारला वाटेल तेव्हां त्यांनीं ह्या किलीने 
दरवाजा उघडून आंत जावें असे सांगितले. पुढे इ. स. १८३७ 
सालच्या शरदतूत राणीसरकार रॅम्सगेट येथें गेल्या ह्या वेळी 
त्यानीं जनाहितेषी व आपल्या बालपणांत आपणाशी दयाद्री अतः- 
करणाने वागलेल्या मोझेस मॉन्टिफि ओर ह्यांस मोठ्या आनंदाने 
सरदार केलें; परंतु, बिचारा मोजषेस मॉन्टिफिओर ह्याला जग- 
दीाशानं राणीसरकारचा पद्चाशद्वा्षिकोत्सव सुद्धां पाहूं दिला नाहीं. 


-२०8०४४९$-८-- 


हीयते हि मतिस्तात हीनेः सह समागमातू । 
समेश्व समतामेति विशिष्टेश्च विरि्टताम्‌ ॥ १ ॥ 


अ १आ।  जपयेत कोणच्याही देशाचा इतिहास वाचला तर त्या 
"५४ -स्व्ळ2/ देशांत जी जीं माणसे निरनिराळ्या धंद्यांत मोठीं ह्गू- 
रं श्रे न नांवाजळी गेलीं आहेत तीं तीं तशीं नांवाजळी जा- 
ण्यांचे मख्य कारण हटलं ह्मणजे त्या त्या धंद्यांतील 
त्यांना मिळालेळें सशिक्षण हं हाय. सर्व साधारण रीतीनं विचार 
केला तर हे सुशिक्षण वयाच्या अगदीं लहानपणापासूनच मिळाळे 
पाहिजे असं असल्यामुळें या रिक्षणनदीचा झरा सुरुंग लावूनं 
फोडन काढण्याचे व वेळोवेळीं त्याची नीट रीतीने बांधबंद्स्ती करून 
त्याचें पाणी पिण्यास योग्य असे तयार करण्याचें काम मातापित- 
रांचें आहे. बाळपणांत मातापितरांच्या अगर त्यांचे अभांवीं त्यांचे 
जागीं असणाऱ्या मनुष्याच्या हातून जर मुलाच्या शिक्षणाची हयगय 
झाली तर पुढे त्या मुलाला आपले सर्व आयुष्य दु:खावस्थेमध्ये 
काढावें लागतें. मुलांना ज्या प्रमाणे वळण लावावें त्याप्रमाणे लागते. 
जर बाळपणांत चांगल्या तऱ्हेचे वळण लागळे तर मुलांना हा भव- 


२२ महाराज्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


१५/५५/५८८८ ८५८८८८५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/५- 


सागर सुखद वाटून ते आपल्या आईबापांचे अगर पालकांचे आभार 
मानितात. जर बाळपणांत मुलांनीं केलेल्या वाईट गोष्टीकडे दुलक्ष 
केळे व त्यांस चांगळं वळण लाविलें नाहीं तर अशा प्रकारचीं आई- 
वापें अगर पालक हीं मुलांस जरी प्रथमारंभीं चांगलीं वाट्लीं तरी 
परिणामीं तींच मुलें वाईट कृत्यांबद्दल दुःख सोसावे लागल्यानंतर 
पश्चात्ताप पावून आईबापांस अगर पालकांस वाईट हणतील. ज्या- 
प्रमाणे आईबापांचें अगर पालकांचे वर्तन व वळण असेल त्याचप्र- 
माणें त्यांचीं मुळे प्रायः निपजतात. आतां, आईंबापे अगर पालक 
यांचे वतन व वळण चांगळें असून त्यांचेनवळ द्रव्य नसळे तर 
मुलांना द्रव्य खचून प्राप्त होणारे शिक्षण मिळणे ही सोष्ट जरी 
असंभाव्य आहे, तरी सर्वे साधारण समाजोपयोगी असे शिक्षण 


. मिळण्यास अडचण नाहीं. 


असो, मुळें चांगलीं निपजणें हणजे अर्थातच त्यांचे वत चांगडे 
असणे व त्यांस योग्य वळण लावणें ही गोष्ट मुख्यत्वेकरून 
आईबाप अगर पालक यांचेवर अवलंबून आहे. राणीसरकारच्या 


स्थितीचा विचार केळा तर त्यांच्या वडिलांच्या अकालिक मृत्यूमुळे 


जगज्नियंत्यानें आपणच होऊन त्यांचे शिक्षणासेबंधीं सव बोजा 
त्यांचे मातोश्रीवर पाडढा. राणीसरकारचे वडील उदार व परो- 
पकारी असल्यामुळें रत्यूसमयीं त्यांचे जवळ त्यांचे पत्नीच्या व 
कन्येच्या निवळ निवीहाला पुरे इतकें सुद्धां द्रव्य शिळक तव्हते, 
ह्यावरून महाराणीसरकारचे लहानपणी त्यांच्या राजैश्वयीस शोभेळ 


शिक्षण. ऱ्डे 


-५/५८/५/- 


अशा रीतीच्या डामडोलांत त्यांचा काळ गेला नाहीं असं उघडच 
होतें. ह्या प्रकारची पैशाची टंचाई असतां केवळ आपल्या शहाणप- 
णाच्या वतनांन व भावाच्या मदतीने राणीसरकारच्या मातोश्रींनीं 
आपल्या कन्येचा शिक्षणक्रम सुरू ठेवून त्यांत यश संपादिले ही 
एक अत्यंत स्तुत्य गोष्ट होय. राणीसरकार सांप्रत लोकाप्रेय, 
धूर्त, चतुर व सहुणी निघण्यांचे कारण शोधू गेळें तर त्यांचे मा- 
तोश्रींनीं त्यांचे शिक्षणाबद्दल योग्य वेळीं घेतलेले योग्य श्रम हंच 
होय. लहानपणापासूनच जेवणाचा साधा वेत, वेळाचा नियमित- 
पणा, आणि ज्या योगानें मनोवृत्ति क्षः्ध होतील अशी कोणतीही 
'गोष्ट न करणें ह्या तीन गोष्टींचे वळण मातोश्रीनीं त्यांना लाविठें. 
मिताहार व व्यायाम ह्या दोन गोष्टी मनुष्याला सशक्त कारेतात्‌ 
हु तत्व बालपणापासूनच त्यांच्या मातोश्रींनीं त्यांना वेळोवेळीं सां- 
गून त्यांचे मनांत ते पूर्णपणे बिंबाविळें होते. ज्या तऱ्हेने राहिले 
असतां शरीर निरोगी व सशक्त राहील त्या तर्‍हेने राहण्यांत को- 
णतीही काटकसर न करितां इतर बाबतींत काटकसर करून त्या 
काटकसरीचा उपयोग धमेकृत्यांत करावा असा उपदेश त्यांच्या 
मातोश्री त्यांस वेळोवेळीं करीत गेल्यामुळें लहानपणापासूनच त्यांचे 
मनाची तशी स्थिति बनठी. राणीसरकार सहा वषाच्या झाल्या 
तेव्हां त्यांचे शिक्षणाकरिता ह्मणून चवथ्या जॉजे राजानें त्यांचे 
मातोश्रीस दरसाल ६,००० पौंडांची नेमणूक करून दिली. चवथा 
जज राजा निवर्तेल्यानंतर त्याचे पाठीमागून चवथा . घुइल्यम रा- 


_ २४ महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चारत 


»*/५/९/ “४/५/९/१/१/५/५/५/९/ ५९५/९/९५/९/९/९/९/९/९/९/९/९/९, ९/९/५/९/९, ९, २५, १/५/१/१/१५५८५/* 


ज्यपदारूढ झाला. ह्यांना राणांसरकारचे शिक्षणाकरितां आणखी 
दरसाठळ १०,००० पाडांचे उत्पन्न दिलें व ह्यांचे सांगण्यावरून 
मातोश्रीनीं नॉथेम्बरलेन्डच्या डचेस ह्यांस राणीसरकारच्या 
शिक्षक नामल्या. तसंच रव्ह्रेन्ड डेव्हिज व बॅरोनेस लिझन 
ह्यास आणखी शिक्षक नमिळे. मि. ओमास नांवाच्या विद्वानाने 
रागासरकारला इंग्लंडच्या राज्यघटनेच्या इतिहासाची माहिती 
करून [दढा. अगोदर जात्या हुशार व तशांत विद्ठन्मंडळाकडून 
चागऴ शिक्षण मिळाल्यामुळे राणींसरकारला लहान वयांतच 
फ्रच व जमन भाषा अडखळल्याशिवाय शुद्ध बोलतां येऊं ला-. 
गल्या. ळॉटेन भाषेवर व्यासंग झाल्यामळें त्यांना वहरजिल 
मण हारस हे ग्रंथ चांगळे वाचतां येऊं लागले. गणितक्शास्रा- 
भारख्या क|ठेण विषयांतही त्यांची चांगली गति झाली. वेस्टाल 
नावाच एक प्रसिद्ध [चत्नरकलाभिज्ञ हाता त्यान राणीसरकारला 
चित्रकला शिकविली राणांसरकारच्या अंगीं गाण्याच्या संबंधें 
रसकता असल्यामुळं त्यांत त्या लवकर प्रवीण झाल्या; व, ही या 
कडत त्या चांगल्याच निष्णात आहेत. तंतवाद्य वाजविण्याच्या का- 
मात आपण कुशल व्हावे अशी राणीसरकारला इच्छा होउन 
या दरा नांवाच्या मनष्याजवळ शंकू लागल्या; व त्याही क- 
इत त्याचा लवकरच चांगला प्रवेश झाला राणीसरकारचे मामा 
लिआपाट्ड यांना वनस्पतिशास्त्राची माहिती होती; व, ती त्यांनी 
पा आवडत्या भाचीला अतिसलभ रीतीनें करून दिली. मा- 


शिक्षण. _. २५ 


९२४९१५४१४१ ४११४५४९/१0९५११४४११५११५९४१५१०९/९/९/९/१/९५/९/१/१/९/९/९/१/१/१/९/९/१/५ /५/१/०२,२,/२,१ /४/१/१ 


माचे राणीसरकारवर अद्वितीय प्रेम असल्यामळे व त्यांनाही 
मामांचा ळळा असल्यामुळे ते राणीसरकारच्या शिक्षणाबद्दल फार 
काळजी घेत असत. आपल्या भाचीचा दररोजचा शिक्षणक्रम कसा 
चालला आहे हे आपणांस कळावें हणून बॅरोनेस लिझन (राणी- 
सरकारच्या शिक्षकांपैकी एक) ह्यांस दर आठवड्याचे आठव- 
ड्यास झालेल्या अभ्यासाचे पत्रक करून आपणांस दाखविण्यावि- 
षयीं त्यांनीं विनंति केली. मामांचे विनंतीप्रमाणं लिझन त्से पत्रक 
करून त्यांस दाखवीत असत. लहानपणापासून राणीसरकारला 
घोड्यावर बसण्याची होस असल्यामुळें त्या घोड्यावर बसण्यांतही 
तरंबेद झाल्या आहेत. आपल्यापेक्षा योग्यतेने कमी अशा मनुष्यां- 
जवळही सम्य व दयाळूपणाचें वतन ठेवणे हें मनष्यमात्राच्या क- 
तेव्यांपैकी आदि कर्तव्य आहे असें राणीसरकार लहानपणापासून 
समजत आहेत; व तेव्हांपासून तां आजमितीपर्यंत त्यांचा वर्तनक्रम 
ह्या त्यांच्या समजाचे कधींही विरुद्ध नाहीं ही एक आनंदजनक 
गोष्ट आहे. कोणतीही कल्पनेची गोष्ट पाहिळी तर तिजसंबंधें मा- 
हिती करून घेण्याची जिज्ञासा राणीसरकारच्या मनांत बाळपणापा- 
सून आहे. त्या तेरा वर्षीच्या असतांना डराविशॅयर मधील बेल- 
फर गांवी गेल्या. वेळफर येथें मेसर्स स्टूट यांच्या कापसाच्या 
गिरण्या आहेत, त्यांपैकीं एंका गिरणींत एके दिवशीं राणीसरकार 
सहज गेल्या. गिरणींत गेल्यावर त्यांच्या मनांत यंत्ररचनेची मा- 
हिती करून ध्यावी असं आल्यावर त्यांनीं स्टूट ह्यांस ती देण्या- 


२६ महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ। ह्यांचे चरित्र. 


>४५/- 


विषयीं विनंती केली. राणीसरकारच्या विनंतीवरून स्टूट ह्यांनी 
त्यांना ती माहिती करून दिली. मि० स्टूट ह्यांना राणीसरका- 
रच्या मनाची अशी प्रवृत्ति व माहिती देत असतां ती त्वारेत 
म्हण करण्याची शक्ति पाहून फार समाधान वाटलें. पुढें इ. स. 
१८५६ साठी राणीसरकारनीं मि० स्टूट ह्यांचे चिरंजीवास 
सरदार करून त्याला “ बॅरन बेळफर ' ही पदवी दिली. राणीं- 
सरकारला गायन व नृत्यकला ज्या शिक्षकांनी शिकविल्या त्यांची 
नांवे अनुक्रमें डब्ल्यु. जे. बी. सेल व मॅडम बोडिन्‌ हीं आहेत. 
मि. स्टीवॉर्ड हे त्यांचे गणिताचे शिक्षक होत, 


>-॥---><<->--- ण. 


राणीसरकारचा दयाळूपणा 


भवन्ति नश्रास्तरव; फलागमैनेवाम्वुभिद्‌रविलम्विनो घना: ॥ 
अनुद्धता; सत्पुरुषाः ससरद्विभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ।॥ 


याळूपणा व सदरणाविषयीं सहृदयता व त्यांचं चीज 
ऊं “नकरण्याविषयीं तत्परता हे गुण प्रायः सर्वे मोठ्या 
कड ... माणसांच्या अंगी दिसतात; आणि ह्या गुणांचा 
1 व लहानपणीं प्रादुभीव होणं हे भावी मोठेपणाचे द्यो- 
तक होय. हे गुण आमच्या महारांणीसरकारच्या अंगीं लहान- 
पणींच व्यक्त झाले. ह्या त्यांच्या गुणांबद्दळ एक गोष्ट सांगण्याजागी 
आहे. ही गोष्ट ऐकल्यापासून मनाला आनंद होऊन महाराणी- 
सरकाराविषयीं प्रेमभाव उप्तन्न होतो; व ह्मणूनच या संबंधाची 
माहिती आक्षीं आपल्या वाचकांस सादर करितों. ती येणेंप्रमाण:--- 

राणीसरकारला लहानपणीं गाडींत बसून बाजार वगेरे ज्या 
ठिकाणीं सर्वे तऱ्हेचे, जातीचे व धंद्याचे लोक जातात अशा ठि- 
काणीं जाऊन निरानेराळ्या लोकांचे चाळू असठेळे निरनिराळे व्य- 
वसाय पाहण्याची फार होस असे; ह्मणून अशा स्थळीं त्या नेहमीं 
जात असत. एके दिवशीं असे घडळे कीं, त्या एका जवाहीर वगेरे . 


२८ भहाराज्ञी व्हिक्टो रिआ ह्यांचे चरित 


/१/१/९, १» ४५ »४/५/५५१५१ ”*” .»४.५/५/५/५/१. /९/५/१/१/४/ ५” ९/९/५/९/९/९/१/ ५» १/५/३६/१/ २/१/४/९/५/१/१ /५/१ /१/१/१/ 


विकणाराच्या दुकानापासून थोड्या अंतरावर आपली गाडी थांबवून 
उभ्या राहिल्या व त्यांनीं त्या जवाहीरवाल्यांच्या दुकानी येणार्‍या 
गिऱ्हाइकांकडे सारखं लक्ष ठेविले. तेथे एक कुलीन स्त्री स्वतःसाठी 
सोन्याच्या एका उत्कृष्ट सांखळीची किंमत ठरवीत होती असं त्यांच्या 
दृष्टीस पडलें. ही सांखळी त्या स्त्रीला मनापासून आवडली होती असें 
त्या वेळच्या तिच्या झालेल्या मुद्रेवरून सहजच दिसून येत होते. 
- वस्तूची किंमत ज्या कारणांनीं वाढते त्यांपेकी तिची जरुरी हें एक 
मुख्य कारण आहे. या न्यायानुसार॑ त्या स्त्रीला तीच सांखळी पा- 
हिजे आहे असे त्या दुकानदाराला आढळल्यावरोबर त्या स्त्रीचा 
बे दुकानदाराचा किंमतीसंबंधें मतभेद पडला. मतभेद पडल्याबरोबर 
“मला सांखळीकरितां एवढी रकम खचचे करण्याची शक्ति नाहीं” 
असे ह्मणून दुर्मुखळेल्या चेहऱ्याने ती आपल्या वाटेला लागली. ती 
गेल्यानंतर राणीसरकारनीं त्या दुकानदाराजवळ त्या ख्रीची त्या- 
बेळीं झालेली सर्व हकीकत व पत्ता विचारून लगेच ती सांखळी ख- 
रेदी केली; व ती त्या कुळीन स्त्रीकडे पाठवून दिठी. ज्या मनुष्या- 
बरोबर ती सांखळी पाठवून दिली त्याच मनष्याबरोबर त्या स्रीका एक 
पत्र दिले व त्या पत्रांत तिनें आपल्या शक्तीवाहेर किंमत पडते ह- 
णून प्रबल अशा इच्छेवर दाब ठेवून त्या सांखळीचा नाद सोडला 
याबद्दळ आपणाला आनंद झाला असं दशोविळें व त्या तिच्या अ” 
हकक गुणाबद्दळ ती सांखळी तिला बक्षिस दिली असे लिहिलें. 


४णण112700000600९0९---०० 


“२ 6_ 
[पितृभक्ताच उदाहरण. 
णच कडक 
आश्रिते सहजं प्रेम व्तेते धनिनामिह ॥ 
पितृभिः सह संबद्धे व्धते तच भक्तितः ॥ १॥ 


, णीसरकार पांच सहा महिन्यांच्या असतांना त्यांचे 
खळ. वडील इहलोकांतून गेले हं पूर्वा सांगितलेंच आहे. 
१ र  बाल्यावस्थंत आपल्या पित्याचा अंत झाला ह्मणून 
; *९त्यांना आपल्या वडिलांची योग्यता, सौजन्य इत्यादि. 
गोष्टींची कल्पना येणे कठिण होते. अशी जरी स्थिति होती तरी 
त्यांचे अंगीं स्वभावसिद्धच अशी पितृ्भाक्ति वास्तव्य करीत होती. 
त्यांचे वडील एडवर्ड साहेब जित्रॉलटरवर आपले फोजेसह अ- 
सतां फौजेचे मनांत एडवड साहेबांच्या विरुद्ध बंड करण्याची नीच 
कल्पना आली, त्या फौजेत हॅलिमन नांवाचा एक स्वामिकायदक्ष 
व स्वामिभक्तिपरायण असा मनुष्य होता. हॅलिमन मात्र आपल्या 
स्वभावाला अनुसरून इमानाला जागला; व त्यानं एडवर्ड साहेबांस 
समयोचित अशी मदत केली. हॅलिमनच्या अश्या या समयोचित 
मदतीवरून एडवर्ड साहेबांना फार संतोष वाटून त्यांच्या मनांत . 
हॅलिमन विषयीं प्रेमभाव उप्तन्न झाला. पुढें हॅलिमनला एडवडं . 
साहेबांनी आपल्या “ केर्नासगटन्‌” नांवाच्या प्रासादासमीप एक 


३ महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र, 


*५,५/५/५/५/५/५//५/५/ /५/१/१/९/९/९/१/”९/९/”५/९/१५/”१९/९/९५/९/९/”१५/९/”९/१ /९/१ /१ /* “१ /९/५/९/१९ /१/९/९/१ »* /९/९/१/१/१ /५/*/*/५/१/१/१/९/९/९/९/९/१ /५/१५/१ /१/९/५ 


घर बांधून देऊनं त्याचा योग्य रीतीनं समाचार घेण्याची वहिवाट 
ठेविली, कांही दिवसांनीं एडवडे साहेब परलोकवासी झाळे. अंत- 
समयीं एंडंबडे साहेबांनी आपल्या कुटुंबास ( चरित्र नायिकेच्या 
सातोश्रींस ) हॅलटिमनची वेळोवेळीं योग्य रीतीनें विचारपूस करण्या- 
विषयी विनंति केली. भरत्यींचे सदह विनंती प्रमाणे राणीसरकारच्या 
मातोश्री आपल्या कन्येसह वेळोवेळीं हॅलिमनच्या भेटीस जात. 
' कालगतींनं हॅलिमनही परलोकवासी झाला. होलिमनचे प्राणोत्क्रमण 
झाळे त्यावेळी त्याचा एकुलता एक मुलगा व एकूळती एक मलगी 
अश दान मुळे पोरका झालीं. हृलिमन मृत्यू पावल्यावरही राणी- 
सरकार त्याचे मुलांचे भेटीस जात. स्वभावसिद्ध चांगूल्पणा व 
उत्कट पितृभक्ति यां उंभयंतांचा राणीसरकारच्या मनांत संगम ज्ञा- 
यामुळ राज्यपदारूढ झाल्यावरही राणीसरकार पृवेवतू आपल्या 
बापाच्या इमानी नोकराच्या पोरक्या मुलांस भेटावयास जात. प्र- 
त्यक्ष आपल्या खुद्द इमानी नोकराचे पश्चात्‌ फारच थोडे लोक 
त्या नोकराचे माग राहणाऱ्या मनुष्यांची काळजी घेतात. व त्यां- 
तून जे काह घेतात त्यांतील बरेच लोकांना कांहीं विशेष संबंधा- 
मुळ अथवा जनलज्जमुळे तसं कराव लागते तर, आपल्या नव्ह 
हणजे आपल्या वडिलांच्या इमानी नोकरांचे पश्चात्‌ त्यांचे कुटुंबाची 
किती लोक काळजी घेतील बरे! साभारणपणं विचार केला तर, 
ज्यांचा व हृलिमनच्या कुटुंबाचा प्रत्यक्ष असा कांही सेबंध न.” 


ठं 22238 »*"*२ 5: क का ल नी 
हता, ज्यांना जनसमूहासंबंधें ह्या बाबतींत काडीची देखील . पवी 


पितृभक्तीचे उदाहरण. ३१ 


..५/५/५”५ 


५“ 


करण्याचे कांहीं एक प्रयोजन नव्हतं, ज्या राजाधिराज झाल्या 
होत्या, अशा महाराणी सरकारनीं हॅलिमनच्या पश्चात्सुद्धां 
त्याच्या कुटुंबाची काळजी घेतली ही कांहीं सामान्य गोष्ट नाहीं. के- 
वळ चांगुळपंणा व उत्कट पितृर्भाक्त हे दोन्ही गुण राणीसरकारच्या 
अंगीं होते ह्मणूनच ही व हिजसारख्या-स्थल्संकोचास्तव येथ देतां 
येत नाहींत अशा-गोष्टी घडल्या हे उघड आहे. 


- राणासरकार राज्यपदारूढ होण्यापूर्वीच्या 
लक्षांत ेवण्याजोग्या गोषी 


"य्यम व्या 


जि 
महतां साधुवृत्तानां संवन्धः: कस्य न प्रिय: 
येन यान्ति नरा लोके चातुर्य व्यावद्दारिकमू ।॥ 


उत्तम, मध्यम किंवा कनिष्ट कोणत्याही स्थिती 
तील मुलांना ढहानपणापासून बेताबाता) खे 
करण्याची संवय असून आपणाजवळ पैसा 

असेल तरच आपण कोणतीही वस्तु खरेदी करावयाची 

असा त्यांचे मनाचा हृढनिश्वय असेळ तरच आयुष्याच्या 


४१9 


युढाळ भागांत ती. मळ आपले ससारांत निःसंशय सुखापभाग 


राणीसरकारच्या मातोश्रींना स्वत छहानपणापासून काटकसरीने 
वागण्याचं शिक्षण मिळालं होते, व हणूनच त्यांनीं आपल्य़ा क- 
न्पद्म तशा तर्‍हच ॥शक्षण दिठें होते. एके दिवशीं राणीसरकार 

टनाब्रजवल्स ' शहरी बाजारामध्ये कांही जिनसा खरेदी कर- 


लक्षांत ठेवण्या जोंग्या गोष्टी. २३ 


“>५.५५५/५५५५८/५/५//५/५/५/५/५८/५///५५/५/५/५/५८/५”५८”५८”५”५”' 


ण्याकारितां गेल्या होत्या. बर्‍याच वस्तु खरेदी केल्या तेव्हां 
त्यांजवळीळ सव पेप्ता खर्चे होऊन फक्त एकच शिलींग शि- 
छूक राहिला. इतक्यांत त्यांना आपल्या एका चुळतभावाची 
आठवण होऊन त्याच्याकरितां कांहींतरी वस्तु खरेदी करांवी 
असें त्यांच्या मनांत आलें. त्याबरोबर त्यांनीं अथंक्रोन किंमतीची 
एक पेटी आपल्या च॒लतभावाकरितां पसंत केळी; आणि पाहतात 
तों खिशांत त्या पेटीच्या किंमती इतके पैसे शिक नाहींत असे 
त्यांस आढळले. जवळ पैसे नाहींत असें आढळल्याबरोबर त्यांनीं 
ती पेटी नको ह्मणून दुकानदारास सांगितलें, त्या मोठ्या कुलांतील 
व मोठ्या योग्यतेच्या असल्यामुळें त्यांना अर्धक्रौन क'पदार्थ होता 
खरा;-आणि ह्मणूनच त्या दुकानदाराने ती पेटी तशीच देऊन किंमत 
मागाहून पाठवून देण्याविषयी त्यांची विनंती केळी-परंतु काटकसरीने 
खचे करावा व आपणाजवळ आपले पेसे असळे तरच कोणतीही वस्तु 
खरेदी करावी असा उपदेश राणीसरकारला त्यांच्या मातोश्रीकडून 
वेळोवेळीं मिळत जाऊन तो त्यांचे मनावर पूर्णपणे बिंबठेला असल्या- 
मुळें त्यांनीं ती पेटी त्यावेळीं घेण्याचें नाकारून दुसरे दिवशीं रोख 
पैसे देऊन खरेदी केली. 
नेर र्जे 3 
(ऱ्ह 

राणीसरकाऱा त्यांच्या वयाचे अकरा बारा वपीपर्यंत इंग्लंडचे 
राज्यपदावर आपण लवकरच बसणार अशी मुळींच कल्पना न” 
पूल ही कल्पना त्यांचे मनांत आल्यावर त्यांचा व त्यांना शि- 


-12) महाराक्षी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


०५५५५ ५/५//५/ /५/५/५/१/१/१ ”९५/१/४५/५/५/४ -/५/१/९/४/५/९/१./१/९/१/९/५./५,९/१ ९५.५, ४२५११५१/१/१ “५ ९१ ९ ८३ ९/५/१ १८१ ५ १ 


कविणाऱ्या बॅरोनेस लिझन यांचा जो संवाद झाला तो फारच 
मनोवेधक असून राणीसरकारच्या बालपणांतील सुशिक्षित विचा- 
रांचें प्रतिबिबेच आहे असे आह्यांस वाटल्यावरून तो वाचकां- 
पुढं ठेवितो. 

परंपरेचा विचार केला असतां आपण लवकरच राज्यपदारूट 
होण्याचा समय झाला आहे, ही गोष्ट राणीसर कारांस कळवावी 
अंसा वॅरोनेस लिझन आणि राणीसरकारच्या मातोश्री यांचा सं- 
केत झाल्यावर वॅरोनेस लिझन यांनीं राणीसरकारचे इतिहासाचे 
पुस्तकांत त्यांचे पूर्वजांची वंशावळ घाळून ठेविली. वंशावळ राणी- 
सरकारनी पाहिल्यानंतर त्या बॅरोनेस लिझन यांस ह्मणाल्या:-- 

राणीसरकार-ही माझ्या पाहण्यांत आजपर्यंत कधींही आढी 
नव्हती. 

वॅरोनेस लिझन-ती आजपर्यंत आपल्या दृष्टीस पाडण्याचे 
कांहींच प्रयोजन नव्हतें. 

राणीसरकार-माझा इंग्लंडच्या गादीवर बसण्याचा समय 
इतका समाप आहे अस माझ्या मनांत यापूर्वी कधीं आलें नाहीं 


वरानस [लझन-आलं नाहीं खरं परंत वस्तुस्थिति आतां 
त्यांच्या उलट आहे 
(कांहीं वेळ थांवन. ) 
राणासरकार-राज्यसंकटांच्या अज्ञानामुळे परष्कळ मलें ही 


स्थिति सुखावह आहे असे मानितात, याचे कारण अवाढव्य वै- 


लक्षांत ठवण्याजोग्या गोष्टी ३ 


“९५९०९. ५. ९.९». «. २९४४४५४ ५/५१/९/५/५”४”९/१/१/१/९/९/९/९/५/१//५/५/५/५/ 


भवाबरोबर असणारी जवाबदारी त्यांच्या लक्षांत येत नाहीं हे होय. 
(हे उद्भार काढीत असतांना आपला सटु हात वॅरोनेस लिझन 
यांच्या हातावर देऊन ह्मणाल्या ) मी भळेपणानें वागेन. तह्मीं मळा 
लॅटिन भाषा शिकण्याचा आग्रह कां केळा हे आतां माझ्या ल- 
क्षांत आळे. इंग्लिशभाषेंत निष्णात होण्याला ळटिन भाषेची फा- 
रच जरूरी आहे असं जें वेळोवेळीं आपण मठा सांगत होतां त्यां- 
तल्या इंगिताची बरोबर कल्पना आज झाली. 
वॅरोनेस लिझन-परंतु, आपली चुलती अद्याप तारुण्यावस्थेत 
असून तिचे पोटीं अपत्य होण्याचा संभव आहे. तसें झाळें तर 
आपल्या चुलत्याच्या पश्चात्‌ राज्यपदाचा उपभोग घेण्याचा हक्क 
त्याच्याकडे जाईल 
राणीसरकार-तसं कां होईना, त्यांतही मला आनंदच आहे 
कारण, ती मजढा जीव कॉ प्राण करते यावरून तिला मांची 
फार आवड आहे. तेव्हां, तिची ती आवड तरी पुरी होईल 
[णीसरकार अवघ्या अकरा बारा वपीच्या असतांना त्यांच्या 
ताडून आलेळे हे उद्गार ऐकून ऐकणारांस किती बरें समाधान व 
आनंद वाटला असेल 
य:कश्चित्‌ पदवी प्राप्त होणे असून ती कोणातरी दोन व्यक्ती- 
तून एकोलाच मिळणें असेल तर ज्या दोन व्यक्ती ती संपादण्याचे 
कामीं उमेदवारी करीत असतील त्या दोन व्यक्तीमध्ये परस्परां- 
विषयीच्या स्पर्धच बीजारोपण होऊन तिच्या लांब लांब शाखा 


द महाराक्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचं चरित्र. 


7५८८” -५८५/५/- 


---//:८/८५८८५/-//५८८५/५५/५/५८५८/५/५/५/५/५/५५/५५///.”५”-”८ 


विस्तृत होतात वः उभय व्यक्तींमध्ये एकमेकांविषयी असलेल्या 
यूर्वग्रेममावाचा लोप होतो. ही यःकश्चचित्‌ पदवीची गोष झाली. 
या उदाहरणांत तर सार्वभोमपदप्राप्तीचा संभव. तेव्हां, अशा या 
सावभोमपदप्राप्तीच्या समयींही राणीसरकारनीं ते पद आपल्या 
चुलतीच्या मुलांना मिळण्याच्या बाबतींत आपला यत्किंचितही 
असंतोष न दाखवितां उलटा मनःपूर्वक संतोष दाखविला ही गोष्ट 
साधारण काय? 


_ इ० सन १८३४ च्या आकस्मिक प्रसंगांतून 
राणीसरकार निभावल्या. 


आरुह्य वाजिशकटं जननीद्वितीया । 
राज्ञी यदा गतवती जलघेः प्रदेशम्‌ ॥ 
अश्वेः सह भ्रमाविशेषविसृष्टयेये: । 


शण. ४ 


ममातिसंकटचये विधिनेव राक्षिता ॥। १॥ 


१. ० सन १८३४ साली ह्मणजे राणीसरकारचे पंधरावे 

वर्षी त्यांच्या मातोश्री हिंवाळ्यामध्य संन्टलिओनार्डस 
5 यथे रहावयास गेल्या. या ठिकाणीं त्यांचा बरेच दिवस 
मुकाम होता. नित्यक्रमाप्रमाणे एके दिवशीं त्या आपल्या कन्येसह 
गाडींतून फिरावयास निघाल्या! त्या हेस्टिंग्ज व सेंटलिओनाडस 
याचे दरम्यान ज्या ठिकाणीं एकीकडे विशाळ असते कडे व एकीकडे 
अफाट असा समृद्ध होता त्या ठिकाणीं येऊन पांचल्या. अशा या बि- 
कट वाटेवर गाडी येऊन पोचते तांच घोडे तुफान झाले. प्रसंग व स्थळ 
हीं निःसंशय धोक्याची होतीं. परंतु, सुदेवानं पेक्याम मिकेल भ्बेट 


१» 
९. 2 


नांवाच्या मनुष्याने इतर कांहीं ढोकांचें साहाय्य घेऊन वायुगति 


३८ महाराक्षी व्हिकटोरिआ ह्यांच चरित्र. 


*/१/४/५ /१,९/५/./१/५/५/९/५/९/ ५/५/५/५/५/४/५/१/५/४/५/४/४/९/९/५/५/१५/१/९/”१/१/१/९/१/१/११* य 


पळणार घोडे धरून राणीसरकार व त्यांच्या मातोश्री यांची या 
भ्राणसकटातून सटका कळा, पकक्‍्याम ॥मकळ खवट ह्याच्या त्या 
मदतीब्रद्दळ राणीसरकारसीं राज्यपदारूढ झाल्यावर त्यांस बॅरोनेट 
हा किताब दिऴा. मोठ्यांचे सर्वच मोठे ! 


राणीसरकारच्या भावी थशुराचें सन १८३६ 
सालीं ल॑ंदन शहरी आगमन. 


पसन्नमभवत्तस्या मनो वीक्ष्य नरोत्तमम्‌ ।। 

कुसुम विकसल्येव नलिन्याश्वन्द्रदराने ॥१॥ 
एज प 
टं 22: छ० सन १८६३ साठी राणीसरकारचे भावी 
क, अवशूर आपल्या उभय पुत्रांसमवेत ळेडन शहरी 
त क आले. राणी सरकारच्या मातोश्रींचा व त्यांचा ब- 
प हेणभाघंडाचा संबंध असल्यामुळें त्यांनीं त्यांना 
४2  पाहुणचारास्तत महिना सव्वा महिना राहवून 
घेतलें. आपल्या दयाळू राणीसरकारनीं आपल्या भावी 
पतीला प्रथमतः असें याच वेळीं पाहिलें. ह्या वेळीं इंग्लंडचे राजे 
चुइल्यम्‌ ( चवथे-राणीसरकारचे चुलते ) व त्यांच्या पत्नी या 
उभयतांनीं राणीसरकारचे भावी श्वशुरांचे व त्यांच्या उभय 
युत्रांचे आदरातिथ्य केलें. ह्या सहवासापासून आलवटे 
साहेब ( भावी पती-वर नमुद केलेले श्वशुरांचे कनिष्ठ चिरंजीव ) 
व॒ राणीसरकार या उभयतांमध्ये मित्रभाव दिसू लागला व तो 


2४७ महाराक्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चारेत्र 


./५/५/५/९/५/९/५/९/९/५/”९/१/९/”१/९/१/९/९/१/१/१ /१-”१/ १५/१९/९१९१ /१/१ “४ 


मित्रभाव शवटी जगक्नियंत्याचे कृपेनं कांहीं एक विशेष संस्का- 
रानं हृढीकरण पावला. ह्यावेळी राणीसरकार वयानं सतरा 
वषीच्या होत्या, 


राणीसरकारचें कायदेशीर रीतीनें सज्ञान होणें. 


ससश...“ 


वयसा सह वर्धेरन्‌ राझ्या अवयवा यथा । 
रुणास्तथा पदं कुर्युनित्यमेव नवं नवा: ॥ १॥ 


व्हि क्टोरिआ राणीसरकार ता? २४ मे सन १८३७ 
गो आढ. त हणजे त्यांचे वयाचे अठरावे वर्षी कायदेशीर री- 
"डक, तीने सज्ञान झाल्या. हणून त्या दिवशी प्रासादांत 
७४ ८/« नृत्यगायनादि नाना तर्‍्हच कमंणुर्काचे खेळ झाले. 
ह्या दिवशीं पुष्कळ बड्या बड्या लोकांकडून राणीसरकार व 
त्यांच्या मातोश्री यांना मौल्यवान्‌ असे नजराणे आले; व त्यांचे 
चुलते चवथे वुईल्यम्‌ ह्यांनीही त्यावेळी श॑ दोनशे गिनी किंमतीची 
बाजाची पेटी राणीसरकारास नजराण्यादाखळ पाठविली. असं 
हणतात कीं, ही देणगी ज्या मनुष्याबरोबर आली त्याजबरोबर 
असा निरोप आला कीं, जर राणीसरकार आपल्या तेनातीतील 
त्यावेळच्या मनुष्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार आहझ्यांस 
देतीळ तर त्यांजळा आह्मी आपल्या खाजगी तिजोरीतील 
दहा हजार पौंडांचें वषीसन देऊं इच्छितो. राणीसरकारनीं 
ह्याच अटीवर दहा हजार पोंडांचें वषीसन देणें असेल तर 


७२ मदाराज्ञी व्हिक्टोरिआ आ ह्यांचे चारेत्र. 


->./५/५/५८/५८५/५५५०५५/५/५८५८८८५/// ५८५/५८/५८/५५८/५५/५/५/५/५८/५/५८/५-५-. ५.५८/५/५/५८/५/८८८८८-८//८/५/५/५/५८/५/५///-/५”- 


नको असा उलट जबाब दिला. ह्या महोत्सवाचे दिवशीं सर्व 
ल॑दूननगरवासी जनांनी आपला व्यापारधंदा बंद ठेविला होता. 
सर्व शहरभर आनंद्‌ होऊन गेला होता; व पालेभेन्ट सभेच्या दोन्ही 
शाखांनी आपलें काम बंद ठेवि होतें. रात्रो शहरामध्ये दीपोत्सा- 
हाची अद्वितीय मजा होती. ह्या प्रसंगी राणीसरकारच्या मा- 
तोश्रींना व त्यांना ळ॑दून नागरिकांनी मानपत्रे दिलीं; व त्यांच्या 
उत्तरार्थ मातोश्रींनीं व राणीसरकारनीं समयोचित अशीं सुरस 
भाषणे केढीं. आपल्या भाषणामध्ये राणीसरकारच्या मातोश्रीनीं 
आपल्या कन्येस दिलेल्या रिक्षणाचें थोडक्यांत दिग्दशन केळे, व 
प्रजेला सुख होईल अशा रीतीनें माझी कन्या आपलें वर्तन ठेवील 
अशा अर्थाचे आश्वासन दिलें. खुद्द राणीसरकारही अतिशय 
गंभीर मुद्रेने लोकांनीं दिलेल्या बहुमानाबद्दल त्यांचे आभार प्रद- 
शित करून मातोश्री बोलल्या त्यापठीकडे मळा कांहीएक बो- 
लावयाचें नाहीं असे ह्मणाल्या. येणें प्रमा हा ल॑दनपौरतमृदा- 
याचा दिवस अत्यानंदांत गेळा. मानपत्रांचा व्षीव यापुढेही ब- 
रेच दिवस चाढळा होता. 


(.( 2222 टे :2-4>-.< 


राणीसरकांरच्या चुलंतयांचा आजारीपणा 
व यांचें निधन. 


><<>>><>><०**५-८2५-/४7” 


वनवासरता लोकां वियोगे पारिचायिनाम्‌ । 
भवन्ति दुःखिनोड्ययन्तं न रादेलबला कथम्‌ ॥ १॥ 


. सन १८२९७ च्या मे महिन्यांत ह्मणजे राणीस- 
कक्कड रकार सज्ञान झाल्या त्यावेळप त्यांचे चुलत ( त्या- 

. 2. 220 वेळी इंग्लंडच्या गादीवर असणारे राजे) हे आ- 
क व “जारी होते; व त्यामुळे त्यांना राणीसरकार स- 
ज्ञान झाल्याप्रीत्यर्थ झालेल्या उत्सवास जातां आलें नाहीं. हाच 
त्यांचा आजार त्याच महिन्याचे अखेरीस अतिशय बलवत्तर झाला; 
व त्यामुळें त्यांची शक्ति क्षीण झाली. चार पावळं चालण्याचीही 
ताकद राहिळी नव्हती. त्यांना हवा पालटण्यासाठी ब्रिटन येथे 
नेण्याचेंही ठरविले, परंतु तसं करतां आलं नाहीं. ता० ९ माहे 
जून रोजीं त्यांना जरासा आराम वाटला. ह्या दिवशीं त्यांनीं थोडेसें का- 
मही केलें. ता. ९ नंतर त्यांचा आजार वाढत चालला; जो जो त्यांजला 
पाही, तो तो आपल्या मनामध्ये त्यांच्या आजाराचा शवट चांगल्या री- 
तीने होणार नाहीं अरे समजे. ता? १६ रोजीं प्रातःकाळी ते आपल्या 


202) महागाक्षा व्हिकटोरिआ ह्यांचे चारित्र. 


>८५/५/५८५/-८/५८८५८५८* 


>५८/५८५/८८:८/८ 


५५८५८५८ ८४५/८४५५८५/८५५५॥८/५/ ८८/८५/५८८५” 


आवडत्या पत्नीस जवळ बोलवून ह्मणाले-““ मला थोडीशी चांगली 
झोंप लागळी होती. तूं आतां परमेश्वराचे त्याबद्दळ आभार मान,” 
त्यानंतर त्यांच्या पत्नी ह्मणाल्या-“' नुसती आपणास चांगळी झोंप 
लागली होती एवढ्याबद्दळच का परमेश्वराचे आभार मानूं ! आणि 
आपल्याला चांगळे दिवस आणण्याबद्दळ प्राथना करूं नको काय?” 
त्यावर ते हणाले “हो अलबत तसे कर. मी आपल्या देशाच्या हि- 
तासाठीं आणखी दहा वर्षेही जगेन, असें वार्टते. माझ्याने जितके 
दिवस बरेपणा राखवेळ तितके दिवसं तो राखण्याचे माझें कर्तव्य 
कमे आहे, अस मी समजतो.” ता? १८ चे सुमारास त्यांचे आजा- 
रीपणाचा कांहींतरी भय्रनेकर परिणाम होणार अशी सर्वेत्रांस भीति 
पडली. आणि त्या दिवशीं त्यांनीं गुन्हा केलेल्या कैदी लोकांस बंदीखा- 
न्यांतून मुक्त करण्याबद्दळ परवानगी दिली. ता? १९ रोजीं प्रातः- 
काळीं आपल्या पत्नीस जवळ बोलावून ते ह्मणाले.'“ देशसेवा 
अशी माझे हातून एकदांच घडणार.” त्या दिवशीं त्यांचें बोलणे, कृति, 
इत्यादिकांवरून कांहीतरी विपरीत होणार असें त्यांच्या पत्नीस वाटून 
फार दुःख झालें व मधून मधून त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रु गळू छागले. 
अशा तर्‍हेचे आपल्या पत्नीस दुःख झालेळें पाहून ते तिचे सांत्वन 
करीत होते. पुढें दुसऱ्या दिवशीं हणजे ता० २० जून १८३९७ रोजी 
पहांटेस दोन वाजून बारा मिनिटांनी दुष्ट काठाने त्यांना इहळोकां- 
तून नेलें, ह्यांचे कारकिदींसंबंधें विशेष लक्षांत ठेवण्याजागी गोष्ट ही 
की ह्यांचे कारकिदींत परराष्ट्रांशी युद्ध मुळीच ज्ञाठें नाहीं. 


७2-७७ >. 


राणीसरकारचें रांज्यपदारोहण 


--ा्त्त्प्व्य् ल्क 


प्राप्य रिंहासनं तेन शुह्षुभे सावेभोमिनी ॥ 
शिवभालमधिष्ठाय यथा चान्द्रमसी कला ॥ १ ॥ 


य) | जाचें प्राणोत्क्रमण झाल्यानंतर दहा पंधरा मिनिटांचे 
स्य आंत डॉक्टर हाऊले (त्या वेळचे क्‍्यानटरवरीचे 
ट्रज्ञे धर्माधिकारी ) आणि लाडे चॅम्बरलेन हे राजवाड्यां- 

तन निघन व्िहिक्टोरिआ राणीसरकारला राजाच्या 
मृत्यूचें दुःखकारक वर्तमान कळविण्याकरितां निघून गेले. ते पांच 
वाजण्याचे समारास त्यांच्या प्रासादांत येऊन पांचळे. आणि त्यांना 

रीतीप्रमाणे हुजऱ्यास बोलावून कळविळें कीं “ आह्यांस कांही म- 
हत्वाचे कामी राणीसरकारची भेट घ्यावयाची आहे ” त्याजवर 
हजऱ्याने राणीसरकारला गाढ झाप लागला आह ह्मणून मला त्यास 
उठवितां येत नाहीं ! असें उत्तर दिलें. तेव्हां, “ आह्मी कांहीं राज्य- 
कारणी कामी आलो आहों; त्यांची झोप मोडढी तरी चाटेल, त्यांची आ- 
ह्यांस जरूर भेट पाहिजे, अस पुनः डॉक्टर साहेबांनी सांगितलें. त्या- 
मळे ठागळींच त्या हजञऱ्याने आलेल्या मंडळीचे आगमनाबद्दल आंत 
वर्दी देऊन त्यांचा मनोदय कळविला. त्याजबरोबर राणीसरकार 
एक पळाचाही विल॑ंब.न करितां आपल्या रात्रीच्या पेहेरावानं 


ची महाराक्षी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चारितर 


-/५५९५५०९/५ ११ /९/५/५/१/१/९९५८ ९५५८८९ ४८१९४८ ८१९०५१९०१५ ८९०१५१५ ५५११९/९/९६/५/९/९»९/१/९/१०५, ८१/५१/९५०१, ५. ९/१/१, ., ५/५/./९,५/५,५,७ 


बाहेर आल्या आणि त्यांनीं आलेल्या मंडळीची गांठ घेतली 
आलिल्या मंडळींनी ती दुःखकारक वार्ता राणीसरकारला 
कळविल्यानंतर त्यांचे डोळ्यांतून अश्रुधारा चाळू लागल्या. 
रामीसरकारवर त्यांचे चुलतीची अद्वितीय प्रीति असल्यामुळें 
आपल्याला राज्यपद मिळणार या लाभापेक्षां तिळा झालेळे 
दुःख शतपटीने असह्य व मोठें आहे असे त्यांना वाटून 
त्यांनीं एक सांत्वनांचे पत्र आपल्या चुलतीला लिहिलें. तद्देशीय 
रीतीप्रमाणे ह्या पत्रावरीळ पत्त्यांत आतां अथोतच बदल झाला 
पाहिजे होता. परंतु राणीसरकारांनीं तसा कांहीं एक बदळ न 
करितां नेहमी प्रमाणेच पत्ता. लिहिला. हा पत्ता पाहून जवळ अ- 
सणारा एक मनुष्य ह्मणाळा “सरकार, त्यांचा पत्ता आतां असा 
लिहावयाचा नाही.” त्यावर राणीसरकार ह्मणाल्या-। कसाही 
अप्तो. मला सवे कळत आहे. कांहीं झाळें तरी मी ह्मणन प्रथमत 
तिळा. पाठविण्याचे पत्रावरील पत्त्यांत बदळ करून तिचे बदललेले 
स्थितीची तिळा आठवण करणार नाही.!? या थोर मनाच्या कृत्या- 
बद्दळ राणी प्तरकारची जेवढी ह्मणून तारिफ करावी तेवढी थोडीच 
असो, नंतर दुसर दिवशी हणजे ता० २१ जून रोजीं राजका- 
घुरवर अशा प्रथान मडळाचा व राणोसरकारची अशी गप्त 
सभा केर्नासिंगटून प्रासादांत भरली. राणीसरकार तरूण, अन- 
भ्यस्त व व्यवहारानभिज्ञ असल्यामुळें त्यांचे चुलत्याचे पश्चात्‌ 
त्यांच्यावर पडढेळे राज्यशकट हांकण्यांचे जबाबदारीचे काम त्यां- 


>« 


राणीसरकारचें राज्यपदारोहण 8७ 


«२ ५ ५ »१ ८५ /५/६/५ /५/१/५/५/५-१/१/५/१४१/५४१* >“ _/५/५/९.५/८९९/९५”५/०५- ५८४ ५८५८५५८५५५ ५८५८ ५/५/४/५/९/५/१५/१/४/१/१/१/४१/ १” ५ 


चेहातन नीट तडीस जाणार नाहीं अशी ळोकांना भीति होती 
परंतु, ता? २१ रोजी केनांसगटून प्रासादात भरठळी सभा आ- 
टोपल्यानेंतर लळाकांचे ह निरावार उद्भवळळ तक नाहास झाल 
या सभेचे प्रसंगीं राणासरकारनीं टिहून आणिलल भापण स्पष्ट, 
स्वच्छ व सवीस एकं जाईल अशारीतीन वाचल. सभत काणत्याहा 
तऱ्हेचा लेख वाचण्याची किंवा भाषण करण्याची ही पहिलीच वेळ 
असन त्यांनी न डगमता हा ढख गभारपणान वाचून दाखावला- 
नतर रीतीप्रमाणे नवीन झाळेल्या राजान वे त्यांच्या मुत्सदा व- 
शैरे मंडळीने घेण्याच्या शापथा घेऊन झाल्यानंतर सभचे काम 
संपले. या सभेचे वळा राणीसरकारना ज भाषण वाचळ क्णून 
वर टिहिळ आहें त्याचा सारारश यण प्रमाण: 

“या गादीचे माजी मालक ह्मणजे माझे आवडते चुलते यांच्या मृत्यूने ह्या 
देशांतील लोकांवर एक दुधर प्रसंग येऊन त्यांना द:खसागरात बुडाल्या प्र- 
माणे वाटत असेल. त्यांच्या सृत्यूमुळेंच या देशावर राज्य चालविण्याचे 
भयंकर ओझे एवढ्या लहानपणांत एकाएकॉ जगान्नयेत्यानें मजवर टाकिलं 
आहे. हें ओझे माझ्यानें सहन करवणार नाहीं अशी जरी मला भीति आहे 
तरी ज्या अर्थी जगन्नियंता दयाळू आहे त्या अर्थी त्या सर्व साक्षी प्रभरने 
हें ओझें मला सहन करतां यावें ह्मणून कांहींतरी तजवीज करून ठेविली अ- 
सली पाहिजे; व तो मजवर कृपादृष्टी ठेवून मजला ह्या कार्मा प्रज्ञेस सुखद 
अशा गोष्टी करण्यास वुद्धि व शक्ति देईल अशी माझी पूर्ण खात्री आहे. जे 
मी करीन तें सर्वे हहाणपणाचें व प्रजेस हितावह असें ठरणारच असा माझा 
पक्का समज आहे. माझी प्रज्ञा राजनिष्ठ असून मजवर तिचा लोभ आहे.साज्ञे 
चलते प्रजेचे हक्क व स्वतंत्रता रक्षण करण्याचे कामीं दक्ष होते; व ह्मणूनच 
प्रजेचे मनांत लांचे विषयीं पूज्यवुद्धिं व परस प्राति वसत आहे. लहानपणा- 
पासून माझा विद्याभ्यास ह्या देशांत माजे सद्रुणी व परम दयाळू मातो- 


1८ महाराक्षी व्हिकटोरिआ ह्यांचं चारेतर. 


..-./२१..५ ५९/०१/५१५५ १११११५१८५५ /॥५//५५५८५१/५५१॥/१/ १९१५१ ५५५१ ११ ११४ १ 


श्रींच्या देखरेखीखाली. झाला असल्यामुळें मला ह्या देशांतील राज्यपद्धतीची 
फार आवड असून तिजबद्दल माझे मनांत पूज्यभाव आहे. कायद्यानें स- 
म्मत असा जो सुधारलेला घमे त्याच्या प्रसारासाठी मी अविश्रांत श्रम करी- 
जच; परंतु, इतरही जे.अनेक धमेपंथ आहेत त्यांचेंदी स्वातंत्र्य अव्याहत 
राहील असेंही करीन, आणि मी आपल्या प्रजेपेकी सर्वे वगौच्या व वणीच्या 
लोकांच्या हितरसपादनाविषयीं तत्सर असेन.” 
> 1] (२ राज थ॒ हर चीन 

ता० २ १जून रोजीं रा्णांसरकार राज्यपदावर यथा विधीने आरूढ 

झाल्या. ह्या दिवशीं सन्मानाथे बऱ्याच तोफांची सरबत्ती झाली. लॉर्ड 
९ ल्यर क कोड 3५ मंडळी सरकारच ले धघ 
मेळबोने व ल्वॅन्सडोन वगेरे मंडळी राणीसरकारच्य़ा संनिथ अ- 
«» _(0 र पपल्य द्य पल्य र त्र 

सून इतर मत्राजनहा आपआपल्या दर्जाप्रमाणे आ[पआपल्या ]ठकाणा 
हजर होते. सर्व प्रथानमंडळी बसल्यावर सर वुइल्यम वुड्स्‌ यांनीं 
एक जाहीरनामा वाचून दाखविला. त्यांतील सारांश येणें प्रमाणे:- 

“ज्याअर्थी परमेश्वरानें आपल्या इच्छेने आमचे सद्गुणी राजे बुइ- 
ल्यम्‌ (चवथे ) यांजला आह्यांमधून काढून नेलें आहे त्याअर्थी आमच्या 
या ग्रेटाव्रियन्‌ आणि आयळेडच्या राज्याचा पूर्ण व कायदेशीर रीतीने 
राजा होण्याचा हक्क थोर कुलांतील व प्रतापशाली अश्या राजकुमारी अलेक्‌- 
झांडरिया व्हिक्टोरिआ यांजकडे आहे, व ह्मणून आह्मी सवे जातीचे, 
सर्व स्थिर्तांचे, सवे धर्मपंथांचे, सवे रीतीचे या देशांतील सर्वे लोक एकवा- 
क्‍्यतेनें व एकदिलानें असें प्रसिद्ध करितों कीं थोर कुलांतील व प्रतापश्याली 
अश्या राजकुमारी अलेक्‌झांड्रिया व्हिक्योरिआ या आमच्या माजी 
राजाला अपत्य नसल्यामुळें आमच्या या ग्रेटत्रिटन्‌ व आयलंड देशाच्या 
आजपासून राणीसरकार आहेत, व राज्ञी या नात्यानें यांचे हरएक हु- 
कूम मनःपुरःसर व आनंदानें अवश्‍य पाळण्याचे आह्मां सवे लोक कवूल 
करितों; व सर्वशाक्ति परमेश्वराजवळ आह्यांवर राणीसरकारचें राज्य 
चिरायु होण्याविषयीं आनंदानें व प्रमपुरःसर प्राथना करितों.?? 

>->>>__7>२&-&>रा---> 


द ळ जट टर 


क्त स 1३ 

> 306: - (> |» 
2 र्ल १ << चै स 
(0. -०८०४4४५८८८८- क ८222202022 


राज्याभिषेक. 


वाचापि केचिन्मनसापि केचिदृव्शापि केचित्खलु नन्दयन्ति ॥ 
राज्ञी यथा सापि तयैव सर्वोस्तेस्तेरुपाये: परितोषयन्ती ॥ १ ॥ 


डक की 
ऱ_ र» ति ८ जून १८९८ रोजीं ह्णने सुमारे एक वर्ष 
क, राज्य केल्यानंतर पुढे मोठ्या थाटमाटाने व उ- 
2. ,ल्हासानं राणीसरकारास विक पा 
त! ' १ ७ या दिवशीं सकाळचे सहावाजल्यापासून लंदनं 
१ शहरभर जिकडे तिकडे आनंदी आनंद झाला होता. 
वाटेने हा राज्याभिषेक समारंभ पाहण्यास लोळुप झालेल्या हजारो 
पायाने जाणाऱ्या लोकांची गर्दी होऊन गेल्यामुळें गाड्या हांकण्याचे 
काम अतिशय कौशल्याचे व जोखमार्चे बनून गेळें होते. शहरभर 
गाड्यांतून, गच्यांवरून व जेथे जेर्थ घराच्या कोणत्याही भागावर ब- 
सावयास पुरेशी जागा होती तेथें तेथें लोकांची एकच गर्दी उडाली 
होती. ज्या ज्या लोकांचे घरावर बसतां येण्याजोग्या जागा होत्या 
त्या त्या लोकांनीं आपआपल्या जागा राजनिष्ठेने ज्यांची अंतःक- 
रर्णे ओतप्रोत भरून चाललीं होतीं व ज्यांना सदरहू समारंभ पा- 


हण्याची उत्कट इच्छा असून बसावयास सोईची स्वतःची जागा 
री | 


५७ सहाराक्षी ठिहक्टोरिआ ह्याचें चारञ' 


-“-५/५८४५४५८/५८५/५/५८५/५/८-५/-.-.५/--- 


नव्हती, त्या लोकांपासून जबर भाडे घेऊन त्यांस बसावयास जागा 
दिली. दहा वाजण्याचे सुमारास एकवीस तोफांची सलामी झाली. 
राणीसरकारची स्वारी रथांत बसून निघराळी ती ११॥ वाजतां बे- 
स्टमिन्स्टर अंबे येथे येऊन पोचली, रथाला पांढरे सफेत असे आठ 
घोडे जुंपलेळे होते. बरोबर इतर राजवराण्यांतीऴ मानकरी, देशो- 
दुशचे वकील व वजनदार बडे बडे कामगारांच्या गाड्यांची रांगची 
रांगच डागली होती. वेस्ट मिन्स्ट्र अंबे मध्यें हजारों लो- 
कांना आपआपल्या द्जाप्रमाणं बसतां येईल अशी सोय केली होती 
नानातऱ्हेच्या चित्रविचित्र व मोल्यवान वस्तूंनी ही जागा सशोभित 
केळी होती. एकामागून एक अशा बड्या मंडळींनी प्रवेश केल्यानंतर 
महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ यांनीं उच्च कुढांतीह आठ स्त्रिया बरोबर 
घेऊन वेस्टमिन्स्टर अवे मधील सुशोभित केलेल्या भागांत प्रवेशा 
केला. महारांज्ञी सरकार ज्या वेळीं सिंहासनारूढ झाल्या त्या 
वेळचा देखाबा अतिशय मनोहर होता. महाराज्ञी सभास्थानी गे- 
ल्य़ापासून तो. आसनावर बसेपर्यंत “ईश्वरा राज्ञीचें संरक्षण कर” 


१ प्रस्तुत प्रसंगीं समारंभ ज्या ठिकाणांवरून पाहतां येण्याजोणा होता 
त्या ठिकाणाच्या भाड्याबद्दल झणून प्रजेचे २००,००० पोंड खर्च झाळे असें 
एका विश्वसनीय व मान्य अशा ग्रंथावरून समजतें 

२ हॅ एक इंग्लडांतील आति जुनें ब सुंदर असें देवालय असून ळेम्स 

नदीच्या तीरावर आहे. प्राचीनकाळीं ह्या ठिकाणी दाट झढपें होतीं व इ- 
णूनच त्यावेळीं ह्या स्थळांना . “ थोनिआईल (काँटेरी-वेट )” अदी संज्ञा 
हती. हृद्ली ह्लाठिकाणीं बड्या लोकांच्या पुतळ्यांचा समुदाय आहे, 


राज्याभिषेक २ न “२ ७२ 
ज्याभिषेक. 4 
हरवयॉली 2000 327 डी ळा रवीला वक, 


ह्या आवाजाने ती इमारत दणाणून गेली. तोफांची सरबत्ती चाढूच 
होती, नंतर लागलीच राणीसरकारनीं गुडघे टेकून सद्रहू राज्य- 
कट हांकण्याचे कामीं मदत मिळावी, ह्मणून परमेश्वराची प्राथना 
केली, पुढे क्यान्टरबरीचे त्या वेळचे मुख्य धर्माधिकारी यांनीं 
लॉर्ड चान्सळे लोड ग्रेरचामरळेन, वरिष्ठ कान्स्टेबळ व अलंमा- 
शेल या मंडळीसह उठून जमलेल्या समूहास उद्देशून खाळील अ- 
थोर्चे भाषण केले, 

“ महाराज, ह्या राष्ट्राच्या व्हिक्टोरिया ह्या राज्ञी आहेत. यांत कांहीं 


संशय नाहीं. व ह्मणूनच त्यांना वंदन करण्याकरितां आपण सर्वजण येथे 
जमलो आहों तरी तसें करण्याची आपणा सवीस इच्छा आहेना ?” त्याजवर्‌ 


उत्तरादाखऴ ह्मणून जमलेल्या सर्वीनीं “ईश्वरा राज्ञीचं रक्षण कर'? 
असे शब्द उच्चारठे. राणीसरकारास घालण्याकरितां तयार के- 
लेल्या रत्नजडित मुकुटाची' किंमत एकलक्ष बाराहजार सातशे साठ 
योंड होती. राज्यपद्धतीचे राज्याभिषेक संबंधी जे कांहीं नियम 
आहेत त्या नियमानुसार शपथा वगैरे झाल्या. नंतर महाराणी 
सरकार सिंहासनारूढ झाल्या. सदरहू सिंहासनावर ह्यांच्या अ- 
गोदर ९३९ राजे व ४ राण्या आरूढ झाल्या होत्या. जमठेल्या सर्व 
लोकांनी राणीसरकारास मुजरे केळे व मग समारंभ बखीस्त झाला. 

राज्याभिषेक झाल्यानंतर मेजवान्यांचा धडाका चाळळा होता. 
- खुद्द राणीसरकाराकडे एक टोलेजंग मेजवानी झाली. हाइड पाक 
मध्ये एक जंगी जत्रा भरी होती. वती पाहण्यास खुद्द राणीसर- 


./१”५”१/५/५ 


यू भहाराक्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र 


-५..,९५९/५/५८/१/५/१/५/५/५/१/५/१/५५९/९/५/९/१/१/१/९/१/१/१/१/९/९/९/४/१५/५/५/१/१/१५१*१५*५१ ८१/५५/१९५५ /१ ९१ ५ 


कार गेल्या होत्या. समारंभाचे रात्रीं शहरांतील सव नाटकगृह 
व करमणुकीच्या इतर जागा यांत राणीसरकारच्या हुकुमावरून 
मक्तठ्ठार ठेविले होतं. 

पाळेग्रेट सभेच्या. तयार झालेल्या खड्योवरून पाहतां सदहछू 
राज्याभिषेकाकरितां. ९९८२१ पोंड १ शिलिंग आणि १० पेन्स 
झणने कमीत कमी ( आठ आणे शिलिंग धरला तर) ९९८२१९ 
रुपये १४ आणे ८ पै इतका खचे झाला. राज्याभिषेकानंतर नि- 
रनिराळ्या लोकांस पदुव्या देण्यांत आल्या 


(१), ह र वक ळे टाच 4:02: > ज 

आलबट यांनीं महाराणीसरकारचें 

राज्यपदारोहणाचें वृत्त कळतांच 
त्यांना एक पत्न लिहिलें. 


-नपापकपपा-लना ल्प 


समारूढवतीं श्रुत्वा राज्ये$त्रभवतीमहम्‌ ॥ 
आजशासे मनसा तुट: प्रजानां प्रेयसी भव ॥ १॥ 


नि सरारागी सरकारास राज्यांभिषेक झाला त्या 
०3 वेळीं आलवटे वॉन शहरी विद्याम्यास करीत 
१ होते; व तेथेंच त्यांना महाराणी सरकांरंच्या राज्यप- 
हर *' दारोहणाचे वृत्त कळलें. हे वृत्त कळल्यावर त्यांनीं राणी- 
सरकारला एक पत्र लिहिलें. त्या पत्राचा भावाथ येणं प्रमार्णेः-- 
मुक्काम बॉन ता० २६ जून सन १८३७ 

आतां आपण यूरोपांतील बलाढ्य अक्रा राष्ट्राच्या राशी झाल्या आहां, 
यरमेश्वरकृपेनें आपणास हें जोखमारचें काम योग्यरीतीने वजावण्यास 
बुद्धि व साम्ये येवो. आपलें राज्य सुखाचे, चिरायु व चेभवाचे असें होऊन 
आपली प्रजा आपणां कृतज्ञ असून प्रेमळ अंत:करणानें वागेल अशी पुर्ण 
भेद आहे. | रॉ 
आपला आज्ञाधारक व विश्वांसू 

५“ आलळबटे ” 


महाराणीसरकारची क्षमाशीलता. 


महतामुदयोप्थत्र मुमूर्षे त्रायते घुवम्‌ ॥ 

उद्यं यातवान्‌ स्रो रक्षति छान्तपडूजम्‌ ॥ १ ॥ 
उपकारिषु कुर्वेन्ति दययां सर्वेपि सजना: ॥ 
अपकारिजनं पाति राज्येका निधनात्खलु ॥ २॥ 


 हळोकांत मोठेपणार्चे मुख्य लक्षण झटळें हणजे क्षमा- 
शीळता अंगीं असणे हे होय. निरनिराळ्या देशांच्या 
त /-. >> ५ "क (८ ७५. ८१ तिही २ 

/ $/% इतिहासाचे अवलोकन केळें तरी देखील त्यांतही मोठ्या 
माणसांच्या अंगीं हा गुण असल्याचें आपणांस दिसून येत. तेजस्वी 
कडक व क्रर अशा तैपूरलंगांचेंही मत शत्रु दाती. तृण धरून 
आला तर त्याला त्याचे अपराधाबद्दल क्षमा करणें इष्ट आहे असं होतें 


बी हिरे. "0 क हनक र र स्स्स 

तावैरी देशामध्ये समरकंद नांवाचें शहर आहे. ह्या समरकंद शह- 
राजवळीळ एका खेड्यांत तैमूरलंगाचा जन्म इ. स. १३३६ सालीं झाला 
हा १३६९ त राजा झाला. राजा झाल्यानंतर आपल राज्य वाढविण्यावि- 
घ्या याचे ठाया उत्कट इच्छा उत्पन्न झालो. इ. स. 3२५८ त ह्यान आपल्या 
हिंदुस्थानांत प्रवेश करून सरस्वती, फत्तेवाद इल्यादि शहरांची ना- 
साडी करून दिल्लीवर हल्ला कला दिल्लीपतीनें ह्याचा मोड करण्यासाठी ब 
हत यत्न केले; परंतु, दुर्दैवाने एकह यत्न सफल न हाता लाला गुजराथंत 


महारांणोसरकारची क्षमाशीलता; ५५ 


-,,१,५५५.५.५,१.५.५/५/१/ ६८६५५५५५९५” ५५१ /५४/५/५/५१/१/५१/१५/५५”/”५ 


/४,६५६,/५/१/१/६/५५५/५/५/९५/५/५/१५/५/४/५/५/५/१८४/४५/९/५/५१/१* 


तसेंच आपल्या शौधशशाठनी अहिल्याबाई होळकर ह्यांना ही कोणा 


पळून जावे लागलें. तैमूरळंगाच्या मनांतून चीन देश हस्तगत करावा असें 
फार होतें; परंतु, ह्याचा अंत इ. स. १४०५ सालीं झाल्यामुळे ह्यांची इच्छा 
ज्ञागंच्या जागीं राहून ह्याला मत्यलोकांतुन प्रयांण:करार्वे लागलें. असें ह्मणतात 
कीं, ह्याचे मुलगे व नातू मिळून २६ होते. हा पराकाष्ठेचा दुष्ट होता. ह्याच्या 
स्वभावांत वर्णन करावयाजीसी अशी एंकच गोष्टहोती. ती ही कीं शत्रू दाती 
तूंणं धरून आल्यास त्याला क्षमी करणें हे तों आपलें कर्तव्य समजत असे. 

१ हिंदुस्थानच्या इतिहासांत जीं कांह स्रीरत्नें प्रकाशमान झालेलीं 
झापर्णांस आढळतात ल्यांपैकीं अन्नेसर जीं आहेत त्यांत अहिल्याबाई हो 
ळकर ह्या एक आहेत. इ. स. १७६६ त मयत झालेले प्रसिद्ध मटहारराव 
होळकर हे अहिल्याबाई साहेबांचे थ्रशुर होत. ह्यांच्या हातांत इ. सः 
4७९५ पर्येत राज्यसत्रे होतीं; व ह्याच सालीं ह्यांचा अंत झाला. पेशवे 
सरकारचे मतानें ह्यांनी तुकोजीराव ह्यास दत्तक घेंतलें होतें. ह्यांची दृत्ति 
क्षमाशील, उद्योगी व अतिशय उदार अशी होती. ह्या विद्याविभषित होत्या. 
राज्यकती ह्या नात्यानें. आवऱ्यक लागणारे सवे कांहीं सुण ह्यांचे अंगी पू- 
णाँवस्थेंत होते. होळकरी राजधानी ज॑ इंदूर राहर ते ह्यांचे कारकिर्दो- 
पूर्वी निव्वळ खेडेगांवांत मोडत असे. ह्यांना खषामत कशी ती मुळींच आव- 
डत नसे. ज्या अतुल पराक्रमी व राजकायेघुरंधर स्रीनें शूर रघुनाथराव 
चेझवे ह्यांस ते ह्या त्रिशीं लढाईच्या बेतांत असतां, एक पत्र लिहून त्यांत “ मी 
सरी आहें, आपल्यासारख्या वीरासिहाला माझ्यासारख्या अबलेबरोबर लढाई 
करून मला जिंकल्यानें मोठीशी कोति मिळेल असें नाहीं; कदाचित्‌ देवद- 
शिपाकानें माझ्या सैन्यानें जास्त पराक्रम करून आपल्या सैन्याचा थोडासा 
मोड ळेला तर आपली अपकोर्ते मात्र होईल तर ह्याबद्दह विचार करून 
जें योग्य दिसेल तें करावे.” अश्या अथाचा मजकूर निर्दि्ट करून राघोबा- 
दादांस आपला लढाईचा बेत रहीत करावयास लावलें तीच ही महाराणी 
भाहेल्याबाई होळकरीण होय. 


सळ ळन्् र्व न्क् ््क 2 


५५५९५//४/५६/४/९/१/९/४/१५/४ 


णद अहाराक्षी व्हिक्टोरिआ हार्चे चरिञ् 


ल क टोर य 


४५/८६/५५६५ /५/४१/ १५/४४/४५११ 


एखाद्यास स्त्यूची शिक्षा देण्याचा प्रसंग आल्यास फार वाईट वा- 
टत असे; व अशी शिक्षा नाइलाजास्तव देण्याची जरुरी पडल्यास 
रिक्षा दिल्यावर कित्येक दिवसपर्यंत त्यांना शचन पडत नसे 


आपल्या सनातन अशा हिदुवमाताल पराणांतरीं असणार्‍या गाष्टा- 
वरूनही क्षमाशीलतेची खरी योग्यता आपणांस सहज कळून संत 
पांडवांमध्ये घमैरीजाळाच एवढा मान का? त्याचच जास्त वणन का 


१ संस्कृत भाषेंत महाभारत ह्मणन जो -------_ र झ्षणून जो सुमारे ७००० वर्षापूव ७००० वर्षांपुर्वी ज्ञा- 
ला ऐतिहासिक व अत्यत महत्वाचा ग्रेथ आहे त्यांत पांडवांची हकिकत 
नमद आहे. दे पंडूराजाचे मुलगे हाणन यांना पांडव असे ह्मणतात. पडु 
राजाला दोन बायका होत्या. एकाच नांव कुंती व एकोचं नांव मादी 

'यर्मे, भाम, अजून व कर्ण हे चार कुंतीचे मुलगे होत. ह्यांपैकी कणे 
हा कुंतीला कन्यकावस्थेंमध्ये झाल्यामुळें साहजिक लाज उत्पन्न होऊन 
तिनें त्याचा त्याग केला करणीला मी कंतीचा तनुज आहें ही गोष्ट मा- 
हीत नसल्यामुळें तो भारतयुद्धांत कारव (पांडवांचे प्रतिस्पर्थी ) पक्षा- 
कडे मिळाला होता; व हणूनच सर्वी साधारण रील्या बोलतांना ह्याची 
पाडबांत गणना करीत नाहीत. माद्रीला दोन जळे पत्र होते; व तेच 
नकुळ व सहदेव ह्या संज्ञांनी भारतांत प्रसिद्ध आहत 

२ हा मोठा योद्धा असून सवे पांडवात वडील होता. सत्यवक्तेपणा 
ब क्षमाशीलता ही दोन्हीही ह्याचे अंगीं म्तिमंत होतीं. ह्या धर्मराजाला भा- 
चल्या सत्यवक्तेपणापासून किंचित तरस पराइ्मुख होण्याचा जो एकदांच प्र- 
संग आला तो. द्रोणाचार्यीनी ह्याला अश्वत्थास्याच्या मृत्युची वाता 
विचारली त्या वेळचा होय, ह्यावळा घर्मराजानें “नरो वा कुंजरो वा” 
असे संशयात्मक उत्तर दिलें. 'ह्यावरूनच वरील ह्मण प्रचारांत आली असावी 
सरस वाटते. 


भहाराणींसरकारची क्षमााळता र.) 


,२३,५/५/१/५//१/९६,५/५/६. .”१८९५९/५/१५९५९/९/५५५/९/१५/९/९/९/९/४/९५५१/९/५/९/४/५/५/९/९/९/९/५/५/९५॥५/१/९/५/४११४१४१५१४१ १४१/५/४४४/४/ 


केळे आहे! ह्या दोन्ही गोष्टींना धमराजाच्या आंगची क्षमाशीलता 
कारणीभत होय. फार काय प्रत्यक्ष सख्या भावाने धमेरानास 
अनळकभ्षन भरसंभेत.- 


रे सहदेवा सत्वर पुष्कळसा अभि आण जाच कसा ॥ 
जाळूं याचे हे कर आझांला सोसवेल जाच कसा ॥ 


मोरोपंत. 

अर्से हटळें तरी देखील त्या महात्म्याने तोंडावाटे ब्रसुद्धां का- 
ढळला नाहीं. असे एक का अनेक उदाहरणें आहेत काँ, ज्यांच्या- 

वरून धरमराजाच्या आंगची क्षमाशीलता प्रकट होते. 
असो, क्षमाशीलतेसंबंधें विस्तृत लिहितां येईल असं हे स्थळ 
ही. प्रस्तत स्थठी क्षमाशीळता हा एक अलौकिक व ज्याचें 
मोळ कधींच करवणार नाहीं असा एक सद्ुण आहे एवढे हटले 
असतां पुरे होईल. हा अलौकिक व अमोल्य सदुण आपल्या द- 
याळ महाराणी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे ठायीं ज अनेक सदुण आहेत 
त्यांतीळ एक आहे. महाराणी सरकारनीं हा सठ्रुण कांही आज- 
काळ संपादळेला आहे अस नाहीं; तर तो स्वभावसिद्धच त्यांचे 
अंगीं आहे. त्या सिंहासनारूढ होऊन थोडेच दिवसांचे आंत 
त्यांचे अंगची क्षमाशीलता लोकांच्या प्रत्ययास आडी ती अशीः-- 
महाराणीसरकार सिंहासनारूढ होण्यापूर्वीपासूनच इंग्ळडांत 
झशी चाळ होती कीं, कोणाही मनुष्यास मृत्यूची रिक्षा द्यावयाची 
ठरल्यास त्या शिक्षेच्या हुकुमावर गादीवर असलेल्या राजाची अ- 


बि 2 भंदबोराही व्हिक्टोंरिआा ह्यांचे चरित: 


2०64-५५-८० 


/४/५/५५/५/५/५/५”१/५/५/५/१ ”५/१*”* /१५* 


गर राज्ञीची संही ध्यावी लागत असे. ही चाळे आता. कायद्यान 
नंद झाली आहे.-ह्या पॉरिपाठानुरूप महाराणीसरकारकडे त्या 
बेळचे मुख्य प्रधान डः्यूक आफ वेलिंगूटन ह्यांना एक मृत्यूच्या 
शिक्षेचा हुकुम सही करण्याकरतां आणला. अंशा प्रकारच्या कार 
गदावर सही करण्याचा महाराणीसरकारचा हा पाहिलाच प्रसंग 
होता. सदरहू शिक्षा एका लष्करांतून पळून गेलेल्या मनुष्यावर 
अमलांत आणावयाची होती» महाराणीसरकारनीं हा हुकुमाचा 
कागद साद्यंत वाचून पाहिल्यावर त्या स्वभावसिद्धच क्षपाशीळ 
असल्यामळे त्यांचे डोळे पाण्याने भरून गेळे व त्यांनीं डथूक 
आफ वेलिंग्टन ह्यांस विचारलें, “ह्या मनुष्याच्या तर्फेने-अनुकूळ 
असे तुझ्यांहा कांहीं कमजास्त सांगतां थेत नाही काय !” त्यावर 
ड्यक आफ वेलिंगूटन हणाले “ कांहीं नाहीं. सरकार, तो ए- 
कदां सोडून तीनदां पळून गेला आहे. त्यावर महाराणीसरकार 
ह्मणाल्या “विचार करा, पुन्हां विचार करून कांहीं बोलावयाचे 
असल्यास बोला.”? डथूक साहेब धूत असल्यामुळें त्यांचे मनांत 
आपले तोंडून थोडीतरी शिफारस ऐकून घेऊन त्याच मुद्यावर म- 
हाराणीसरकारची इच्छा ह्या मनुष्यास सोडून द्यावयाची आहे 
असें आलें व झणूनच ते ह्मणाळे “ सरकार जरी तो वाईट मनुष्य 
आहे असें ठरते तरी कांहीं साक्षीदारांनी त्याच्या तर्फेने जबान्या 
दिल्या आहेत व त्याचे विरुद्ध अस माझ्या कांहींएक ऐकण्यांत 
नाहीं”? डथूक साहेबांच्या तोंडचे हे उद्गार ऐकून महाराणी 


-“< 


“५५५८५८८-८५/५८५/८५८* 


महाराणीसरकारची क्षमाशीलता. ५८९ 


१-५. >--////८८//-/८/८-८/५८/५८- 


सरकारला फार आनंद झाला व डथूक साहेबांच्या ह्या कृत्याब- 
दृळ्ध त्यांनीं आभार मानळे व सहीला आणलेल्या कागदावर “ क्षमा 
केली आहे !'' अशीं अक्षरे लिहून आपली सही करून कागद 
माघारा दिला. 

कोणत्याही मनुष्याचे अंगी क्षमाशीलता असणें जरूर आहे. 
हा सद्ुण संपादन करण्यास पैसा अगर विद्या लागत नाहीं; वि- 
वेकार्चे अवलंबन करण्यापळीकडे दुसऱ्या कोणत्याही सामुग्रीची 
जरूरी नाहीं. क्षमाधारण हे मानवी प्राण्यास भूषणच होय. ह्मणून, 
प्रत्येक मनुष्याने हा सट्रूण संपादन करण्याच्या कामीं मनापासून 
झटावे हाच बोध चरित्राच्या ह्या लहानशा भागापासून घेण्या- 


र 22 
जागा आह. 


भिन्स आलबटे ह्यांचे संक्षिप्त चरित्र. 


जमेनीनामको देशो विद्यते प्रथितो भवि । 

तस्मिन्विद्याकलाहेतुः प्रान्तः कोबरगीसंज्ञक: ॥ १ ॥ 

अनेष्टसंज्ञितो राजा तदर्थीशोभवत्पुरा । 

आळूबर्टोख्य: सुतस्तस्य कनिष्ठ: सकळेष्कृत्‌ ॥ २ ॥ 

विधिवच्छासतस्तस्य पृ/्थेवीं पूथिवीपते: । 

चरितं चानुकाराह् यतर्नीयं सदा नरै:॥ ३ ॥ 
ह शु. णीसरकारचे चरित्र लिहीत असतां त्यांच्या पती- 
्ि वी सक्षिप्त माहिती देणे हे कांहीं अप्रासंगिक हो- 
३णार नाहीं असे समजन त्यांचे चरित्र संकलित अशा 
(9०25० रीतीने वाचकांपुढे ठेविता 

स आलवर्ट यांचा जन्म ता २६ आगष्ट १८१९ रोजीं. 

झणजे राणीसरकारचा जन्म झाला त्याच साठीं जमैनींतीळ 
कोंबगे शहरापासून चार मेलांवर रोसेनु नामक ॥हर आहे त्या 
शहरी झाला. ह्यांचे वडील सॅक्सोबगे सालफेल्ड येथील ड्यूक हाते 
झांना एक वडील भाऊ होता. या भावाचें नांव अर्नेस्ट होते 


प्रिन्स .आलबर्ट ह्यांचे साक्षेप्र चारित्र. शू 


*४५/५/४/५/५/४५/५///५/५/५/५८/ 


९/५/५/५/५/५/५-- ५” 


भिन्स आलबटे वयाने पांच वषीचे होते, तेव्हां त्यांची व त्यांच्या 
माताश्रीची ताटातूट झाली. ह्या ताटातुटीर्चे कारण त्यांच्या मातोश्री 
व वडील ह्या उभयतांमधीड आलिलें वैमनस्य होय. मातोश्रीची 
जरी ताटातूट झाली तरी त्यांच्या आजीने त्यांचें योग्य संगोपन केळे. 
यामुळे माताश्रीची उणीव त्यांना. मुळींच भासली नाहीं. ल्हॉन- 
पणांत हे नाजूक परंतु सुंदर दिसत. आलबटे हे समजूं लागल्या- 
पासून दिनवृत्त लिहीत असत. ह्यांना गाण्याचा नाद असून हे वि- 
द्याविभूषित असे होते. हे लहानपणी आपल्या जेष्ठ बंधूजवळ 
राहत असत. इसवी सन १८२० साठीं हे बॉन शहरी विद्या- 
भ्यास करण्यासाठीं पाठशाळेत गेळे. हे लहानपणापासून तालमेचे 
शोकी असून तींत ममेज्ञही होते. मातोश्रींनीं ह्यांना २९०० पॉड . 
वोर्षिक उत्पन्नाची मालमत्ता ठेविली होती; परंतु ईशकृपेने यांचा 
व राणीसरकरचा विवाह झाल्यावर ही मालमत्ता ह्यांनी आपल्या 
बडीळ बंधूस दिली. 
लहानपणापासून ह्यांचे व राणीसरकारर्चे दळण . वळण 
होतें इतकेंच नव्हे तर अगदीं जवळचा असा नात्याचा संबंध 
होता. राणीसरकारचा जन्म झाल्यानंतर पाठीमागून तीन महि- 
न्यांनीं यांचा जन्म झाला. आतां भरतभूमींतीळ कांहीं वाचकांस 
आलबटे साहेब राणीसरकाराहून तीन महिन्यांनी ल्हान होते 
हें वाचून आश्चये वाटेळ; कारण आमचेकडे वरापेक्षां वघू ल्हान 
असते. परंतु, इंग्लंडांत तशी स्थिति नाहीं. ज्या उपाध्यायांनीं 


क यबबब«... 


<२ महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


ऱ्“ 


मिन्ख्‌ आळबटे यांस स्त्रिस्ती धर्मानुसार द्यावी लागते ती दीक्षा दिळी 
होती त्याच उपाध्यायांनी राणीसरकारचे वडील व मातोश्री यांचा 
विवाह ळाविळा होता हा एक विढ्क्षण योग घडून आळा. 
राणीसरकारचा भिन्स्‌ आळलबटे यांत्लीं विवाह होणार अशी 
कल्पना त्यांचे नातलगांचे मनांत हीं दोघें ढह!न होती, तेव्हां पासूनच 
घोळत होती. नाळपणांत प्रिन्स आलबटे फार द्वाड होते; परंतु 
पुढे फार सजन, दयाळु व छोकप्रिय असे निपजडे. दहावर्षाचे 
होईपर्यंत हे बहुतेक आजारी असत. ह्यांची कृत्यं व भाषण हीं 
दोन्ही कडकडीत नीतितत्त्वानुसार असत. 

'हृ०्सन १८१९८ सालीं राणीसरकार व प्रिन्स्‌ आलबटे हीं 
दोघेही वयाने १९ वषाची झालीं ह्मणून याच साठीं लिओपोल्ड 
( राणीसरकारचे मातुल ) राजान राणीसरकारला लयनाचा बेत 
पुढीळ साळी ह्मणजे १८९९ साठीं करण्याविषयी सूचना केली- 
ह्या वेळीं राणीसरकारनीं “ल्झाचा घाट लांबणीवर टाकळा अ- 
सतां बरे ? अशा अथोचं कांहीं सयुक्तिक व सप्रमाण कारणें दाख- 
बून उत्तर दिळें. यापुढें एक वर्षीनं राणीसरकारनीं लिओपोल्ड 
यांस आपण होऊनच ल्झाची घाई दशेविळी; व पुढें लवकरच 
हणजे ता? १६० फेब्रुआरी सन १८४० रोजीं एकमेकांचे मनांत 
उभयतांचा प्ररस्परांशीं विवाह व्हावा असें फार दिवस घोळत 
असणाऱ्या ह्या वधूवरांचा विवाह ह्यांच्या ऐश्वर्यानुर्ष झाला. 
मिन्स आलबरट ह्यांच्या नष्ठ चिरंजीवांना आळबटे मिन्स्‌ ऑफ 


/५/५/-५/५/५८५८४८”८४ 


प्रिन्स आलबटे ह्यांचे संतषित्त चारित्र- दश 


-“५४८५८८/- 
*. 


बेल्स असें हणतात. ह्या दोन नांवांचा घोटाळा होऊं नये झणून 
भिन्स्‌ आलबटे ह्यांस “ भिन्स्‌ कन्साटे ' हझणण्याचा प्रधात प- 
डळा; व ह्णूनच इतिहासांत ते “ भरिन्स्‌ कन्साटे ”” ह्या संज्ञेने 
आढळतात. “ कन्सार्ट ” ह्या शब्दाचा खरा अभे पाहूं गेलांतर 
प्रत्रि अस्ता आहे. लम झाल्यापासून तो. ह्यांची ऱहळोकची यात्रा 
संपेपर्यंत ह्यांनी आपला सर्व काळ इंग्लंडांतील लोक कसे आहेत, 
इंग्लंडची राजनीति कोणत्या प्रकारची आहे, इंग्ळंडमध्ये प्रचारांत 
असळेल्या कायद्याचे स्वरूप काय आहे व त्यांची अम्मरू बजावणी 
कितपत व कशी घडते वेगेरेसंबंधाने यथातथ्य माहिती मिळवि- 
ण्यांत घाळविला. सुप्रसिद्ध कायदेपॅडित ( बॅरिस्टर ) मि. सेळविन 
ह्यांजपा्शी भिन्स्‌ आलबटे हे दररोज कांही वेळ कायद्यांचा 
अभ्यास करीत असत. हॅलम साहेबांचा इंग्लडच्या इतिहासाचा 
ज्ञो बहुमान्य व सर्वप्रसिद्ध इंग्रजी भाषेमध्ये ग्रंथ आहे तो मिन्स्‌ 
आलबटे व आपल्या दयाळू राणीसरकार ही दोबें कांही दिव- 
सपर्थैत बरोबर वाचीत असत. 

म्रिन्सि आलबटे ह्यांस व्याख्यान देण्याची फार होस असे. 
ह्यांचे इंग्रजी भार्षेत जे प्रथमतःच व्याख्यान आलें ते इ. स. १८४० 
सालीं “ गुलामगिरी ” ह्या विषयावर झाळें. शास्त्रीय विषयांचे अ- 
थ्ययन प्रत्येक मनुष्याने केळेंच पाहिजे असा ह्यांचा ग्र होता व 
झणूनच ह्यांनी “ केम्ब्रिज ” येथील विश्विचाळ्याचे ( यूनिव्हर- 
सिटिचे ) चान्सेळर आ्माल्यावर पदवी धारण करूं इच्छिणाऱ्या 


दड भैहाराक्षी व्हिक्टोरिंआ ह्यास चरित 


२५ 


हरएक उंमेदवाराने कायंदे, पंदार्थविज्ञानशास्त्र, नीतिशास्त्र, रसा- 
खनशास्त्र अथवा वनस्पतिशास्त्र ह्या विषयांच्या अध्ययनांत निदान 
कांहीएंक दिंवस तरी घालविले पाहिजेत असा नियम केळा 

सावैजञनिक कृत्यांत पुढाकार घेण्याची ह्यांना फार आवड असे. 
इ. सं. १८५१ साळी भरलेल्या जेगी प्रदशनावरून ह्यांचे अर्गी 
असलेला सार्वजनिक कामांमधीळ पुढारीपणा व्यक्त होत आहे. 
ह्यांचा अंत इ. स. १८९२ सालीं झाला. 


प्रिन्स आलबटे व राणीसरकार या उभयतां 
मध्यें लय ठरलें. 


---1चच््याायश च 


इहादिमिः स्वप्नभवान्समागमान्‌ । दिवानिरशं चिन्तयतोश्व कामिनोः ॥ 
आपि टदटिपथं प्रपन्नयोः । निविविश्वास चिरं मनस्तयो: ॥ १ ॥ 


त वस्तुत भागांत राणीसरकारचें ल्म राणीसरकारनी 


 स्तःच ठरविठे असें वाचून ज्यांना आंग्लभौमांच्या 
४रीतिरिवाजांची कल्पना नाहीं अश्या आमच्या भरत- 
_८/*०)०"भघाताल वाघकास जरा तरा आश्चवयस वाटल्यारशवाय 
राहणार नाहीं. परंतु, त्यांना तते वाटावयास नको. आपणामध्यें जे 
विवाह होतात त्यांपैकी बहुतेक विवाह वधूवरे सज्ञान होण्यापू- 
बीच होतात; आणि या वधूवरांच्या अज्ञानावस्थेमुळें लय्नसंबंधीं ह- 
रएक गोष्टींच्या बरेवाईंटपणाबद्दऴ विचार करण्याची शाक्ति त्यांच्या 
अंगीं आलेली नसते. शिवाय, आपलेकडीळ लय़ांचे करार व देश- 
कालळवर्तमान यांजकडे लक्ष दिळें तर लभ ही एक अतिशय जबाब- 
दारीची गोष्ट असून तींत यत्किचितही चूक झाली तर तिजबद्दल 
अनथकारक असे परिणाम वधवरांना जन्मभर सोसावे लागतात 
असं हटल्यावांचून कोणीही राहणार नाहीं. या क!रणास्तव, आप- 


१ 


नी महाराक्ञा व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चारच. 


“*/५/५/५/५५./५/५/५८/४/५/५८८”-- 


णांमध्यें ज्या अर्था टम्म ही एक जोखमाची बाब असून वधूवरांना 
अमुक एक टय़ाच्या इष्निष्टतेचा निर्णय करण्याची शक्ति न- 
सते त्या अर्था ल्झसंबंधी हरएक आबींचा टराव, वधूवरांच्या 
योग्यायोग्यपणाचा विचार वगेरे गोष्टींचा निर्णय वधूवरांच्या 
'आईबापांकडून अगर नात्याने श्रेष्ठ व अनुभविक अशा नातल॒गांक- 
डून केला जातो. ह्याच्या अगदीं उलट अशी स्थिति आंग्लभोमांचे 
ठयमसंबधीं नियम आहेत त्यांची आहे. त्यांच्यांतील बहुतेक विवाह 
वधूवर सज्ञान झाल्याशिवाय होत नाहीत; व सज्ञान झालीं तरी 
त्यांच्यांतील ल्य अःइबाप, वडील, अगर शिष्ट संभावित माणते 
ह्यांच्या निवडणुकीने अगर आग्रहाने न होतां वधूवरांच्या प्रत्यक्ष 
व परस्पर संमतीनं होतात. लिओपोल्डनीं आलळबटे यांजपाशी 
विवाहाचा बेत लवकरच करावा अशी राणीसरकारास सूचना 
केळी व त्या सूचनेवर राणीसरकारनीं बेत लांबणीवर टाकिला 
असतां बरं असं उत्तर दिळें हे वाचकांस यामागे निवेदन झालंच 
आहे. असे उत्तर राणीसरकारनीं देतांना दिळें खरें; परंतु कांही 
काळानं राणींसरकारच्या विचारांत फरक पडून आपला विवाह 
प्रिन्स्‌ आंळवटे यांच्याशी ढवकर व्हावा अशी उत्कट इच्छा 
त्यांचे मनांत उत्पन्न होऊन ती दिवसेंदिवस बल्वत्तर होत चा- 
लढी. शेवटी, त्यांनीं आपली एक तसबीर काढवून ती भिन्स्‌ आ- 
लवर्ट यांजकडे इ० सन. १८३९ सालचे आक्टोबर महिन्याचे पूर्वी 
पाठविली, ज्या वेळीं ही तसबीर मिन्स्‌ आढवटे यांचे घरीं येऊन 


लय्म ठरले ५ ३ 


* /१/१/१/ “५/५/ *२५९/९/९/९/९/९/१/ ५५९५९/* /५/१ /५/१/१/१ /९/१/९/९/१./१/१ ”५ १ /५/१/१/१५/”९/”९/१,९/१. 


ळी त्यावेळीं ते घरीं नप्तन प्रवासांत होते. प्रवासांतन परत 
आल्यावर ते आपल्या नेहमींच्या बसांवयाच्या जागेत गेळे तो. स- 
कददरीनी त्यांस राणीसंरकारची मनाहर व हस्तमुख अशी तस- 
बीर दृष्टीस पडली; व, त्या वेळीं त्यांना जो आनंद झाला तो अ- 
वणीनीय होता. नंतर याच वर्षांचे हणजे इ० सन १८१९ साळचे 
आक्टोबर महिन्यांत भिन्स्‌ आलवटे आपल्या ज्येष्ठ बांधवासह 
आंग्लभूमींत दाखळ झाळे. आंग्लभूमींत येण्याची ही त्यांची 
तिसरी पाळी होती. आल्याबरोबर हे बर्किंगहॅम प्रासादांत उतरले, 
व तेथन त्यांना राणीसरकारच्या तेनातीतील गाड्यांमधून वह 
न्डसरकॅसल मध्ये आणिलें. मरिन्स्‌ आलबटे तेथें आल्यावर राणी- 
सरकारचा नित्यक्रम झटला ह्मणजे प्रातःकाळी उठून नऊ वा- 
जण्याचे सुमारास भोजन करून सदरहू राजपुत्राला भेटीस पा- 
चारण करणें हा होता. राजपुत्रही त्या त्यांच्या पाचारणाला 
दररोज मान देत असत. प्रातःकाळी गेल्यापासून तों दोन- 
प्रहरचे दोन वाजतांचा उपहार होईपर्यंत हे, राणीसरकारं 
व त्यांच्या मातोश्री हीं बोलत बपस्तत. उपहारानंतर भिन्स्‌आल- 
बई, राणीसरकार, राणीसरकारच्या मातोश्री व भिन्सआल- 
बट ह्यांचे बंध असा हा राजघराण्यांतील चौकडा घोड्यावर बसन 
बरोबर बर्‍याच परिवारानिशीं रपेटीस निघे. दररोज बॉल (इंग्रज 
रीतीचे एक प्रकारचे नृत्य ) होत असेच. अशा तर्‍हेनें कांही दि 
वसत गेल्यानंतर राणीसरकारनीं मिन्स्‌ आडबटे यांस आपण 


६८.  . महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र 


»८१८५८/५८५८/५/५/५८५/५/५८-- 


"५५/५५/५८५८ 


२९८५०५/५/५/५/ ५” » ५५/८५/८५५५” ५५५ /५/५४/५/१/५/५५//” 


माज्ञे पाणिग्रहण करावें अशी प्रत्यक्ष विनंती न करितां पर्यायाने 
आडवे तिडवे प्रश्न घालण्यास सुरवात कठी. एके वेळी राणी: 
सरकारनी म्रिन्स्‌आलवटे यांस “आपणाला इंग्ळंड कितपत 
आवडतं?” असा हंसत हंसत प्रश्न केला. त्या वेळीं धिन्सआलबट 
यांणी “मळा इंग्लंड फार आवडतं'! असें उत्तर दिलें. दुसरे- 
दिवशीं राणीसरकारनीं ह्याच प्रश्नाची पुनरावृत्ति कठी; व घि- 
न्स्‌आलवटे यांनींही जवाबाची पुनरावृत्तिच केटी. तिसरे दिवशी 
राणींसरकारनी प्रभराच्या शब्दरचनेंत फेरफार करून ठढाजाळप- 
णाने परंतु प्रफुल्लित मुद्रेने आलबटे यांस “आपली इंग्लंडांत 
राहण्याची इच्छा आहें काय £” असा प्रश्न केला. हा प्रभ्न झा- 
ल्याबरोबर मिन्स्‌आलवटे यांणी त्यांच्या इंग्लंडमधील पहिल्या 
सफरीपासूनचे राणीसरकारसंवंधी त्यांचे मनांत आलेले तर्क व 
गुप्त विचार प्रकट करून राणीसरकारच्या इच्छेला आपली पूण 
मान्यता दाखविली. 

पुढें कांही दिवसांनीं राणीसरकारनीं मिन्स्‌आलवटे ह्यांस 
आपल्या बसावयाचे जागत बोढावून आणून आपला मनोदय उ- 
घड रीतीनें कळविला. भिन्सुआलबटे यांणींही कांकूं न करितां 
राणीसरकारचा मनोदय पूर्ण करण्याबद्दल आश्वासन दिलें. 

यापूर्वी कांही दिवस राणीसरकारनी बॅरनस्टॉकमार यांना मी 
बराच काळपर्येत अविवाहित राहणार अशा आरायाचे पत्र लिहिलं 
होते. परंतु, आतां आलळवट यांभपाशीं विवाह करण्याचें ठरल्या- 


क्ट र 
लयन ठरले न: 
क कत तती. 


> 


मुळें मशारनिल्हे बॅरनस्टोकमार यांस राणींसरकारनीं आपल्या 
वेंवाहासंबरधी पुन: पत्र लिहिलं. त्या पत्रावरून राणीसरकारचे 
मनांत भिन्सआलबटे ह्यांचीच आपण सहधर्मचारणी व्हावे अशी 
उत्कट इच्छा होती हं स्पष्ट होत आहे; हणून, वाचकांच्या मा- 


>> 2: 


हितासाठे| त्या पराचा सारांश दता. ता यण घमाण:-- 


““स्री कांहीं दिवसांपूर्वी जें काय बोललें होतें त्याचे विरुद्ध गोष्ट आज प्रा- 
तःकाळी माझे हातून घडली हें कळविण्यास सला फार भीति वाटते. परंतु 
जो मजकूर मी लिहीत आहे तो पाहिल्यानंतर मला भिण्याचें कांद्दी एक कारण 
'चाहीं असें आपणांस वाटेळ अशी माझी पक्की खात्री आहे. 


27: 


प्रेन्सेआालवटे व मो ह्या उभयतांमध्यें लमसंबेधी हरएक गोष्ट ठरली 
त्यानें माझ्य़ा हृदयसंपुटांत पूर्णपणें वास्तव्य केलें आहे. तो मला सुख देईल 
च सीद्दी त्याला सुखी ठेवीन. इत्यादि, इत्यादि. 


या प्रमाणेच मिन्स्‌आलळबटे यांणीं आपल्या आजीबाईस पत्र 
लिहिठें, तेंही वाचण्यालायक असून त्या उभयतांची परस्परांचा 
लयमसबंध होण्याविषयी किवी उत्कट इच्छा होती ह्याचे योतक आहे 
असें वाटल्यावरून त्याचाही सारांश देतो तो येणेप्रमाणे:-- 


“ परवां नुकतेंच राज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांनी मला एकट्यालाच बोलावून 
नेलें: व, प्रेममरित अशा अंतःकरणानें मला वरण्याविषर्यी आपली इच्छा 
दाविली. मी ल्यांच्या हझणण्याप्रमाणें लम करण्यास प्रवृत्त झालों तर 


त्यांच्या सुखाची परमावाधिे होईल, असेही उद्गार लांनी काढिळे. सरते रो- 


ब्रटीं, माझ्याशी विवाह करण्यास आपण योग्य स्री नाहीं असेही हाटल्यावां- 


७२ महाराज्ञी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


९८९५४४३४९४ ८७७४९४ /३/९९९३॥९/३४१४११९/१/१ १९५१५९१५४१ ०९०९/९/२/९/९७१/५०/१/१८९०५८०००५/९०५०५०.५६७/.५॥॥७०५५७५॥१७१/ ५७५७५७० 


चून त्यांच्यानें राहवले नाहीं. या ल्यांच्या प्रेमपुरःसर व उघड अक्षया भाष- 
णांनीं माझें मन मोहून गेळें.” 

राणीसरकार व मिन्स्‌ आलळबटे या उभयतांमथ्य लय़ाजे 
कायम ठरल्यावर राणीसरकारनीं राजा लिओपोल्ड व राज- 
घराण्यांतील इतर कांहीं छोकांस आपल्या इच्छित विवाहाच्या का- 
यमपणाचे वृत्त कळविलें. इतर लोकांस मात्र ही गोष्ट प्रसिद्ध री- 
तीने ता» २३ नोव्हंबर १८३९ पर्यत कळली नव्हती. 

ता? २३ नोव्हेंबर १८९९ रोनीं राणीसरकारनीं आपली 
गुप्त सभा भरवून आपळा विवाहसंबर्थी मनोदय खालील अशच्या 
शब्दांनी कळविला. ते शब्द येणें प्रमाणेः- 


४८ .लट 


ज्या माझ्या निश्चयाचा माझ्या भावी सुखाशी व माझ्य़ा प्रजेच्या क- 
ल्याणाशीं अतिनिकट असा संबंध आहे असा माझा निश्रय आपणा सर्वोस कळ- 
विण्याकारितां आज आपणांस येथे पाचारण केलें आह. जगन्चियंता मी 
मनांत आणलेली गोट केळी तर मला व प्रजेला सुख देईल अश्या भरपूर आरोवर 
व मी ठरविलेली गोष्ट यथायोग्य आहे अशी माझ्या मनाची वराच वेळ सध 
दृट्टांनीं पाहून खात्री झाल्यावर मी प्रिन्स्‌ ऑळिवळे यांशी विवाह करण्याचे 
योजिले आहे.” ३० 
क र (भय, [2 > (4 

ह्या प्रमाण [नश्वय कळावल्यानतर ता० १ ध्‌ जानवारा (८५४० 

रः रि (प «» _*__(९ त्र 
रोजीं पाळभेन्ट भरल्यावर पालेमेन्टळा ल्य़संबंधी सदरहू हको- 

(२ टू “४__6 चिकी ७ ०७ ह 

कत राणा[ांसरकारता कळवला व पालमत्ट सभने प्रिन्स्‌आाळबटे 
यांस त्यांचे याग्यतेस  शोभेळ अस्ता किताब द्यावा अशाबद्दल 
सूचना केली. 


ल्न ठरले. ७१ 


_२.५.५५-/५८/-८/५८८-५//५/८८/८८५८४८५८/५/४५५॥५/॥५५८५५/५५/५/५८८८५८८४८८५५ 


अशी सूचना खुद्द राणीसरकारनीं केल्यावरून ह्या सूचनेचा 
खडी पाझेमेन्ट सभेच्या शाखांनी पसंत केला; व ह्मणून, राणी- 
सरकारच्या हस्ते मिन्स्‌आलवर्ट यांस “हिज रॉयल हायनेस" 
हा किताब व ब्रिटिश सैन्यांत “ फिल्डमाशेल'' असा हुद्दा दे- 
ण्यांत आळा. याशिवाय, दरसाठ ३०००० पौंडांची नेमणूक 
पिन्स॒आलबड यांस मिळावी असेंही पाळेमेन्ट सभेने ठरविलें. 
लग्नाचा मुहूते ता? १० फेब्रुआरी १८४० ठरला. 


->>>>*“<>-<“। “च 
मनसा मन आल्िष्टं प्वमव हूयोस्तयो: ॥ 
घधमाचारावधाननाद्वूतानन्दं समन्वभूत्‌ ॥ १ ॥ 


आरी रोजीं मिन्स॒आलळवटे यांनीं राजघराण्यांतील व इतर डडेलो- 
कांच्या भेटी घेतल्या. ता? १० रोजीं प्रभातकालपातून सर्व शा- 
हरभर “ ईश्वरा राज्ञीचें रक्षण कर'”? अशा शाब्दांचा राजनिष्ठ प्र- 
जेकडून जयघोष चालला होता. शंभर वपीत राज्यकर्त्या राज्ञीचा 
असा विवाहसंबंध होण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असल्यापुळें व 
राणीसरकार ळोकप्रिय असल्यामुळें संपूण प्रजाजनांचीं अंतःकरणे 
प्रेममरित होऊन त्यांचे चेहऱ्यावर फारच रमणीय अशी प्रफुछता 
इृष्टिगोचर होत होती. वधूवर ज्या मागीने समारंभाच्या स्थळीं ह्मणजे 
सेन्ट जेम्स पॅलेस मध्ये जावयाची होतीं त्या मागीनें प्रेक्षकसतमुदाय 
हा आनंदजनक समारंभ पाहण्यासाठी जागोजाग थवेच्या थवे 
करून तटस्थ बसला हाता. काणा माड्यावर, काणी गच्ययांवर, काणी 
घराच्या पाख्यावर, फार तर कायवाटन अप्तणार्‍्या तरुशाखांवर सुद्धां 


व ल्य. ७३ 


...८८८८८८५८५८८८८५८/८५५//८८८८८६८६८ ८८८८५४८८८४ 


हजारो ळोक बसून तरूंच्या अस्तित्वाची नष्टता कांही कालपर्यंत 
भासमान करीत होते. या दिवशीं सकाळी बरीच थंडी पडढी असून 
आकाशा मेघाच्छादित होतें तरी संपूर्ण प्रजेच्या मनांत राज्ञीचा 
विवाहसमारंभ डोळे भरून पाहण्याची इच्छा वास्तव्य करीत अ- 
सल्यामळें थंडीचा कडाका इत्यादिकांकडे लक्ष न देतां नागारंकांनी 
सेन्ट जेम्सकडे जाणारे माग फुलावढल हात. प्रत्यक्ष राज्याभिपक 
समयीं सद्धा एवढा समांज एकवटला नव्हता. समारंभ ज्या माड्या 
वरून, गड्या वगरे ठिकाणांवरून दष्टिगोचर होण शक्‍य हाता 
त्या ठिकाणाच्या मालकांनी समारंभ पाहण्यास उत्सुक असून 
ज्यांची स्वतःची ठिकाणे नव्हतीं, परंतु अल्प स्वल्प भाडं देण्याची 
क्ति होती अशा जनसमुदायाकडून मोबदला धेऊन त्यांस 
समारंभ पाहण्यास आपल्या. जाग्यांत बसण्याची परवानर्ग[| दिली; व 
अदा) रीतीर्ने आपणांस रबर करून घेतल 
दोन प्रहरचे पावणे बारा वाजतां मरिन्स्‌॒ आलवटे हे कांहीं 
वड्या आ्रमस्थमंडळीसह सेन्ट जेम्स पॅलेसमध्ये जावयास नि- 
घाठळे, ह्या वेळेस त्यांचे बरोबर त्यांचे वडीलही होते. खुद्द राणी- 
सरकार बारा वाजून वीस मिनिटांनीं आपल्या मातोश्री ब सन्डर- 
ल॑ंडच्या डचेस वगरे मंडळीसह सेन्ट जस्स पलेसमध्ये जावयास 
निघाल्या. निश्चित स्थळीं जाऊन पोहोंचेपर्यीत वाटन उत्सुकतेने 
उभ्या असणाऱ्या प्रजाजनांचे मुजरे घेतां घेतां राणीसरकार व 
भिन्स्‌आलबटे यांस पुरसं झालें. सन्ट जन्स पॅलेसमध्ये गल्यात्रर 


७० हाराक्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित. 


५५१९११५५५५ ५१५१५ १६५ ९६५१७८. १५८५१५ ०९ ५ ४" /९/५/१/५/५/-००/९ ५५,७१५. 


शास्त्राक्त व कालदशवतेमानानुंस[रं हा विवाहविधि आचेविशप 
ऑफ्‌ क्यान्टरवरी व बिशप ऑफ ळ॑ंडन यांच्या हस्त यंथा- 
सांग झाला. प्रत्यक्ष राज्ञीचा विवाह तेव्हां ज्या दिवाणखान्यांत सः 
मारभ झांला त्या दिवाणखान्याची शाभां, समारंभाचे वेळची व्य 
वस्था, समारंभाळा झाळेला खर्च, समारंभाळा जमलेल्या मंडळीची 
संख्या, इंष्टरमित्रोंच्या पाहुंणचारांची रीत वंगेरे गोष्टींचे नर्वेढे वर्णनं 
करावे तेवढ अपूणंच होणार आहे. विवाहविधि आरोपल्यानंतरं 
राणासरकार व [प्रेन्सुआलबटे अशीं एका रथांत बसन इतर 
रथ वं मंडळीसह बकिंगहम पॅलेसमध्ये आळीं, ठग्नसमारंभ 
झाल्यानंतर तत्संबंधी हाणारी मेजञानी बर्किंगहेम पॅसेलमध्ये 
झाली. या मेजवानीला सवे लहान थोर कामदार, बडेबडे मुत्सदी, 
व प्रधानमंडळ वगेरे लोकांस निमंत्रण होतें. मेजवानी आटोपल्यानं- 
तर राणीसरकार वुइंडसर येथे जावयाच्या ठरल्यावरून सर्वे व्यवस्था 
झाली; व ९॥| वाजतां भिन्स॒आलबर्टव राणीसरकार परिवारमंड- 
ळीच्या अग्रभागी असणाऱ्या रथांत बपून वईंडसर येथें जावयास 
निघाली. वुईंडसर येथ जाण्याचे पूर्वा कांही कालपासून आकालांत त्या 
दीवर॥| असणारे ढग नाहोप्त व्हावयास लागले. सूयेनारायणाचें 


(4 > 


तजहा वाहछगत हात चालल. ह्या सवे गाष्टावरून पृुढटाळ काल फारच 
आनंदांत जाईळ व राज्ञी ठिहकटोरिआ। ह्यांच्या राज्यांत पंचमहा- 
भूताचह| [नयमन हाइळ अस लाकास वाटले. जातांना वटिनें लाग- 
णाऱ्या खड्या पाड्यांताळ ठळक ठळक घरदाजानां [दिपवाळी प्र- 


मार्णे दीपोत्सव केला असल्यामुळें दुरून त्या खेड्यापाड्यांची एक 


ल्य. वड ७५ 
विलक्षणे तऱ्हेची मजा दिसून डोळ्यांचे समाधान होत होते. गव 
ड्यांतील लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी ज्या मागाने हे राजदंपती चा- 
लळे होते त्या राजमागीवर येऊन आनंद प्रदशित करीत होत्या 
हटन येथील विश्वविद्यालय व त्याचा गगनचृंबित असता कळस ह्यां" 
घर दिवे लावळे असन निशाणे फडकत होतीं. वाटतील रम्य 
शोभा अवलोकन करीत ठइंडसर जवळ येऊन ठेपण्यास दान घटका 
राच आडी. शहरांत शिरण्याचे पूर्वा लांबून वुईंडसर येथीळ दीपात्स- 
वाची मंञञा पाहन राणीसरकार व इतर मंडळा फार 
खष झाली; व शहरांतील, राजमा्गावर राण[सरकारचा रथ 
आल्याबरोबर सारख्या आनंदाच्या टाळ्या व उद्गार सुरू 
झाठे. ज्याला ज्या रीतीनें आपल्या आनंदमय अंतःकरणवृत्ती 
प्रकट करतां आल्या त्यांनीं त्या रीतीनं प्रकट केल्या. राणीसरकार 
व मिन्स्‌ आळवटे या उभयतांनी नागरिकांकडून झाढेळे मुजरे 
मोठ्या अदबीने व आपल्या योग्यतेस शोभतील अशा रातोर्न परत 
केळे. बइंडसर येथे किन डावेजर, व्हायकाउन्ट मलबान, 
लाड जान रसेल, व लाडे पामस्टंन ह्यांना राणोसरकार व 
भिन्स आलबटे यांस मेजवान्या ॥दल्या 

रंडसर येथे राणीसरकार व मिन्स्‌आलबटे हीं एक 
राहन एक दिवस झाला नाहीं तांच राणीसरकारनीं आपले 


जीवश्व कंठश्च दोस्त बॅरन स्टाकमार योजला तला अम्स आ- 
लवटे सारखा आवडता, सद्रुणी व उदार असा पुरूष दुसरा कोणीही 


दिसत नाहीं ” असे लिहिलें. प्रीति ही कांही एक अजब चीज आहे, 


भदाराणी सरकारची अपे. 


आनन्दसतिरात्मनो नयनयोरन्तः सुधाभ्यज्ञनमू । 
प्रस्तार: प्रणयस्य मन्मथतरोः पुष्पं प्रसादो रते: ॥ 
आलानं हृदयद्विपस्य विषयारण्येषु संचारिण: । 
दुपत्यारिह् लभ्यते सुकृतत: संसारसार: सुतः ॥। १ ॥ 


हळोकांत जन्मास आलेले प्राणी संसारसागरांत 
तरंगत असतात; यांतच ते नानाविध सुखदु:- 
2८४ खांचा हरवडी अनुभव घेतात. ज्यांना दुःखा- . 
पेक्षां सुख जास्त अनुभवास येतें त्यांना हा सं- 


फारच रमणीय वाटून ते या रमणीयतेचा बराच काठ- 
पर्थेत आपणांस अनुभव भस,वा अशी इच्छा करितात. आतां अ 
थौतच ज्यांना सुखापेक्षा दुःखाचा अनुभव जास्त त्यांना हा संसार. 
सागर विघतुल्य भासून त्यांतून लवकरच आपली सुटका व्हावी 
अशी इच्छा त्यांचे ठायीं साहजिकच उत्पन्न होते. जगाच्या नित्य 
चाळलेल्या घडामोडींकडे, राहटीकडे व मनुप्यमात्राच्या नैसर्गिक 
प्रवृत्तीकडे जर टक्षपूर्वक व॒ शोधक दृष्टीनं अवलोकन केलें तर- 


महाराणी सरकारची अपत्ये ७७ 


१,१५१५८१७००७.५.५८८५८५८११११५१९१८१९ 1» र 
टर >» ०८०००८८१..४-१/१/५/५/५८५-५८ क 


2 ६ १ न न्त 


मनुष्यमात्र वर नपुद केेल्या पहिल्या स्थितीची इच्छा कारेतो 
सदरह पहिली स्थिति हणजे दुःखापेक्षां सुख जास्त अनुभवास यण ही 
होय. आतां ही पहिली स्थिति प्राप्त होगे किंवा न होगे हे 
आपल्या हातीं नसन केवळ जगच्यालकाच्या इच्छेवर व इच्छेनुसार 
त्यांचे हातन होणाऱ्या कृपेवर अवलंबून असते. जगल्वाळकाच्या 
प्र्तादविषादानरूप वर निर्दि्ट केढेल्या दोन स्थितीपेक| प- 
हिली अगर दुसरी स्थिती प्राप्त हाते, हणजे सुखात्त्याते अगर दुःख- 
स्थिति प्राप्त होते. सुखस्थितीची जी अनेक सांधन आहेत त्या- 
पेकी सदपत्यप्रात्ति हे एक मोठें साधन होय. महाराणा सरकार 
साधैभौमिनी असून त्यांना जन्मापासून आजपर्यंत दुःखापक्षा सुखच 
जास्ती अनभवास आठे आहे. त्यांच्या नांवाचा सभेत्र ठकाणी 
जयघोष चालला आहे. त्यांचें राज्य एवढ विस्तीण आहे क त्या- 
च्या राज्यांत सूर्य प्रकाशमान नाहीं असे कधीही होत नाही. रा- 
ज्याच्या एवढ्या अफाट विस्तीणेतेबरोबर बरच उदाहरणात द्ष्टि- 
गोचर होणारी न्यायाची ढिलाई त्यांचे राज्यात अणुपात्रही अस्ति- 
त्वांत नसल्यामळें राज्यास अत्यंत भूषणास्पद अशी जी प्रजची 
राजाविषय़री प्रेमवुद्धि ती आमच्या महाराणी सरकारच्या 
संव प्रजाजनाच्या ठायी उत्कटन वास्तव्य करीत आहे. तिला 
रव्य आणि 'राजतिष्ठ पजा ध्या दोनाशगाय याता 
खऱ्याच; तथापि, ह्या दान्हा गोष्टी असन ज्यास सदपत्यलाभ 


नपतेळ त्यांची लोकयात्रा. अशात दशरथ राजाप्रमाण कष्ट- 


ऐ 


>> 


७्ट सहाराक्षा व्हक्यारंआ ह्यांचे चरिज 


२०४५ »४/१५०४---०> ८-८ 


सय झाल्याशिवाय राहण'र नाहीं. सारांश, कोणत्याही राजास 
पूण सुख प्रात हाण्यास वराळ तिन्हीही गोष्टी आवश्‍यक आहे 

आण या तन्हाहा गाष्टा आमच्या पहाराणी सरकारास विप- 
लछतन प्रात झाट्ल्या आहत. महाराणा सरकारास त्यांच्या अनरूप 
अशा! नऊ अपत्य झाठा. ह्या नवापका पांच कन्या व चार पत्र 
ज्लाळ सदरडू नऊ अपत्यासन्धा माझ्या [प्रिय वाचकांस संक्चिप्त 


च ८ की 


माहिती देतां ती येग प्रमागे:--- 
र प्रथमापत्य 

(कन्यारत्न) ठिहकटोरिआ पडिळेड सेरी ळइसा यांचा जन्म 
ता० २१ नाव्हवर १८४० रार्जा दानप्रहरीं एक वाजन चाळीस मानटाना 
बाकगहम प्लळजसमध्य झाला. ह्या वयान अठरा वषाच्या झाल्यावर याचा 
विवाह ता० २५ जानेवारी १८५८ रोजीं प्रशियाचे राजपत्र वबुइल्यम्‌ 
थयांजबरोवर झाला. ह्यांना ४ पुत्र व चार कन्या अशी आठ अपत्ये झाल्या- 
वर ह्यांचे पती ता? १५ जून १८८८ रोजीं गतप्राण झाले 


शहतायापत्य 
( पुत्ररत्न ) आळवटं एडवड प्रिन्स आफ्‌ वेल्स हे ता० ९ साहे 
नाव्हवर १८४१ राजा दोनप्रहरीं १३ वाजण्याचे समारास बाकगहम 
पळस मध्य जन्मळ, ६३० स० १८६३ साली माचे महिन्याचे १० वे तार- 
खेस ह्यांचा विवाह 'डेनमाकेच्या राजकुमारी अलळेक्झांड्रिआ यांजव- 
रावर झाला. ह्याना आजपयत तीन कन्या व तीन पत्र झाले परंत, त्यां- 
पक्का जष्ठ व कानष्ठ अशा पुत्र्मयांच्या अकालिक्र मृत्य्॒न यांना अपरिहाय 
ख झालें नपर्णा, ह्यांचा विद्याभ्यास पाडिन्बरो येथील हायस्कूलांत 
झाला; व नंतर हे ऑक्सकोडे वक स्त्रज्ञ यथील पाठशाळांत गेळे. इ 
१८७५-७६ साला हृ आपल्या भरतभूमात आले होते खसान्डगहम 


महारांणी सरकारची अपत्ये. ७९ 
यथे ह्यांनी जमीन खरेदी करून त्या ठिकाणीं एक शोत तयार केलें आहे. 
ह्या दोतांत प्रिस्स्‌ आफ वेटस स्तव्रत: काम करतात. ह्यांचे जेष्ट चिरंजीव 
प्रिन्ल आलवर्द व्हिक्टर हे इ. स. १८९० त हिडुस्थानदेदा पाहण्यास 
आले होते. 

तृतीयापत्य. 

( कन्यारत्न ) अलळीस मॉड मेरी यांचा जन्म ता« २५ एप्रील सन 
१८४३ सध्ये होऊन पुढें इस? १८६२ सालीं जुले माहेन्याचे पाहिले ता- 
रखेस त्यांचा विवाह राजकुमार फ्रेडारिक लुई यांजवरोवर झाला ह्यांनी 
ता० १४ डिसेंवर १८५८ रोजी आपल्या एकुलत्या एक्र पुत्रास व चौघी 
क्रन्यांस मागें टाकून इहलोकांतून प्रयाण केल. 

चतुर्थापत्य. 
(पुत्ररत्न) आऑलफेड अर्नेस्ट आलवर्ट ड्यूक ऑफ एडिनवरो 
हे ता० ६ आगष्ट सन १८४४ साली बुईडतर कॅसळ येथें जन्मले. इ० 
- स० १८७४ सालीं जानेवारीचे नववे तारखेस यांचा बिवाह प्रशियाच्या 
अँड डचेस मेरी यांजवरोबर झाला. ह्यांना एक पुत्र व चार कन्या 
असें अपत्यपंचक आहे. ह्यांनी इ. स. १८६७-७० साली हिंटुस्थानांतीळ 
कांहीं शहरें पाहिला. ह्यांच्या विवाहामुळे इंग्ळंद व रशिआ येथील राज- 
घराण्याचा आतिनिकट असा आप्त संबंध जडला. तो असा:-ह्यांच्या वडील 
भावजईची बहिण ती रशिआःच्या झार साहेबांची पत्नी; व ह्यांच्या कुटुं- 
बाचा व. झार साहेबांचा वहिणभावंडाचा संबंध आहे. 
पंचमापत्य. 

(कन्यारत्न ) होलिना आगस्ट व्हिक्टोरिआ भिन्खेस्ट्खिश्वियन 
ता० २५ मे सन १८४६ रोजीं बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये जन्मल्या. ह्यांचा 
विवाह इ० स० १८६६ चे जुलई महिन्यांत झाल्या. ह्यांना दोन पुत्र व दोन 
कन्या अशीं चार अपत्ये आहेत. 


् 2 टे - (> 
८० महाराज्ली व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


>९९४०४०१/९७११९/९/५०५०५०००४०९०७४५०७००५०१११७ ०४७७५००७७७ ० ०७७०७००००० 


चघ्ापत्य 


(कन्यारत्न) इ० संन १८४८ त ळदस क्व्यारांलळाइन आलळलवेटा 
या ता० २५ माच रोजा जन्सल्या; व यांचा विवा माक्र्स आळ लॉ्‌न 
यांजबरोबर ता? २१ मावे इ० स० १८५१ राजा झाला 

सभतझापत्य, 

(पुत्ररत्न) आर्थेर बुइल्यप्‌ पौटेक आळबर्ड ड्यक ऑफ क्यॅ- 
नाउ हड स० १८ ५० च म माहन्यांत १ ल तारखस जन्मले. इ० स० 
१८७१ ताळ माचे महिन्याचे १३ वे तारखेस यांचा विवाह प्राशरायाच्या 
राजकुमारी ळुडेसा मारगारेट ह्यांजवरोवर झाला. यांस एक पुत्र व दोन 
कन्या अ तीन अपल्यें आहेत. त्यांचा वाणा शिपाइगिरीचा आहें हे कांहीं 
दिवस हिंदुस्थानांत येऊन राहिळे होते. येथें असतांना सुंबहश इलाख्यांतील 
सैन्याचे हे कांहीं कालपर्यंत मख्य आधक्ारी (कमान्डर-इन-चोफ) होते 

अष्टमापत्य 
(पुत्ररत्न ) लिओपोहड जॉज़ डकन आलळवरट डयूक ऑफ आ- 
छबना यांचा जन्म इ० सन १८५३ सालीं एप्रील महिन्याचे ७ तारखेस 
आला. वाटडकच्या प्रिन्सेस हाळेना ह्या त्यांच्या पत्नी होत. हे इ- सन 
१८८४ साठीं माचे महिन्याचे २९ वे तारखेस आपल्या मातोश्रींना व 


[ययपत्नांठा दुःखसागरांत ढकलन परलाकवासी झाले. यांची एककन्या व एक 
पुत्र अशा दांन अपत्ये आहेत 


नबमाःपत्य 


(कन्यारत्न) विद्रिस मेरी व्हिक्टोरिआ फिओडोर ह्या ता. १४ 

प्रॉल इ०्स० १८५ ७रोजीं जन्मल्या; व यांचा विवाह इ० सन १८८ ५ च्या 

जुळे महिन्यांत झाला. यांना तीन पुत्र व एक कन्या अशीं चार अपले 
आहेत. 


शर य५*५४£>-2-><----< 


' महारागी सरकारच्या जीवितावर आलेले घाले. 


>>>) 


अनुकूलो विधिर्यस्य वर्तते भूवि सर्वेतः । 


न तस्य नाशने शक्ता भवन्मृत्युरापे स्वयम्‌ ॥ १॥ 


ब हलोकांत चांगुलपणा अगर वाईटपणा ह्या दोहोंपैकी 

९७४ कोणत्याही एका गुणाची जेव्हां परमावाधे होते तेव्हांच 
क ोमनुप्य चांगल्या अगर वाईट रीतीने पुढें येतो. विद्वान, 
तत्त्ववेत्ते, ज्ञाते व मुत्सदी अशीं, व अशासारखीं थोर माणसें 
त्यांच्या अगीं असणाऱ्या चांगरुळपणाने प्रसिद्धीस येततात. चोर, 
दुष्ट, नीच, राजद्रोही अशीं व अशासारखीं नीच माणसं आपल्या 
दुष्ट व नीच कृत्यांनी प्रसिद्धीस येतात. पहिल्या वर्गीत प्रसिद्धीस 
येण हे दुसऱ्या वरगीतल्या प्रसिद्धीस येण्यापेक्षा चांगठें आहे हे 
कोणीही कबछ करील. या शेवटच्या ह्मणजे दुसर्‍या वगौत जे प्र- : 
सिद्धीस आठे आहेत त्यांत एडवडे आक्सफोडे, फ्रेन्सस, व 
बीन प्रभ्राते मंडळीस गोंविळ पाहिजे. हीं नीच माणसे कशीं 
प्रसिद्धीस आढीं हे वाचकांस निवेदन करण्यास एक वाक्‍योपेक्षां 
ज्ञास्त जागा व्यापण्याची जरूर नाहीं. या नीच माणसांनी जर 

6 


८२ महाराक्षी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


3:2४. ५” ८/५/५”५”५४”५/' 


'४५५/५/५/९”५/५/५/९”९/१५/१/५/९/५/ ५ ५/९/९५/९/ ५” ५/ ५” ९/९/५/९/५/१/५/१/१/४/१/५९*९/* 


सलीं राक्षसी कृत्य करण्याचें मनांत आणुन तदनसार कृति केली 
नसंती तर सदुणसंपन्न व दयाळू अशा महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ 
यांच्या शुद्ध व निमळ चरित्रळेखांत यांच्या दुष्ट कृत्यांच्या वर्ण- 
नांनीं ठेखणी विटाळवावी लागळी नसती. 
इ० स? १८४० सालच्या जून महिन्याचे (० वे तारखेस सा- 
येकाळचे सहावाजण्याचे सुमारास राणीसरकार आपल्या भत्यासह 
रथांत बसून फिरावयास निघाल्या. रथाला चार घोडे जुंपलेळे 
असून बरोबर अश्वशाळेचे अधिकारी व स्वारही होते. रथ “ कॉ- 
न्स्टिटवूशन हिल ” नामक टेकडीवर गेळा तो एडवडे आ- 
क्सफोर्डे नांवाच्या एका तरुणाने बंदुकीचा नेम धरून राणी- 
खरकारावर बार सोडिला, बार सुटतां क्षणींच अथीतच आवाज 
निघाला. आवाज मिन्स्‌ आलबटे यांचे कणरंध्रांत येऊन आद- 
ळल्या बरोबर त्यांनीं ज्या दिशनें आवाज निघाला असें वाटले त्या 


. दिशेकडे पाहिळें. ते तिकडे पाहतात तों राणीसरकार उठ ला- 


गल्या. परंतु भिन्स्‌ आळबटे यांचे अंगीं प्रसंगावधान मूर्तिमंत 
असल्यामुळें त्यांनी राणीसरकारास खालीं बसविळे. प्रिन्स आ- 


'ळबटे यांनी राणीसरकारास त्यावेळीं वर उठं दिलं नाही झ- 


णूनच त्या नीच व राक्षसी कृत्य करणाऱ्या एडवडे आक्सफडेच्या 


बाराच्या तडाक्यांतून त्या निभावल्या. एक बार फुकट गेला असे पाहून 


एडवड आक्सफोडन इकड तिकडे पाहन पुनः ढसरा बार सा- 
डेला; परंतु, हा दुसरा बारही संपर्ण आंग्ठभोमस्थांच्या व राणी- 


महाराणी सरकारच्या जीवितांवर आलेले घाळे. ८३ 


">४१५८/४५५”/८ 


सरकारच्या इतर ठिकाणीं असणार्‍्य सर्व प्रजेच्या सुदैवानं त्यांच्या 
परमपूज्य अशा राज्ञीळा अगर राज्ञीच्या परमप्रिय अशा. भत्योठा 
अगर बरोबरच्या इतर कोणाळाही यत्किंचित इजा न होतां फुकट 
गेळा. दुसरा आवाज ऐकूं येतांक्षणींच जिकडून तिकडून लोक 
थांवून आले; व त्यांनीं हुषार व चपळ अशा पोलीस अधिकार्‍यांच्या 
साहाय्याने एडवडे ह्यास पकडिलं. 

पुढे, ता० ८ जुलई रोजीं “ सेन्दूळ क्रिमिनल कोटे” नामक 
न्यायकचेरींत एडवडे याची चवकशी होऊन त्यास काराग्रृहूवा- 
साची शिक्षा झाली. त्यास कांहीं दिवस बेडाम येथें व नंतर ढाटे- 
मूर येथ बंदीखान्यांत ठेविले. 

आपल्या राजनिष्ठ प्रजेस आपण सुरक्षित आहा असें कळविणे 
राणीसंरकारास इष्ट वाटल्य़ावरून ज्या दिवशीं आक्सफडंने हं 
राक्षसीकृत्य केळें त्या दिवशीं फिरून परंत येतांना राणीसरकार 
आपल्या रथांत एकसारख्या उभ्या होत्या. 

गर नेर नेर 

ता० ३१० मे १८४२ रोजी सायंकाळचे सहा वाजण्याचे सु- 
मारास राणीसरकार आपल्या पारेवाराच्या मंडळीसह फिरून परत 
येत असतांना त्यांचा रथ “ कान्स्टिटचशन हिळू ” नामक टॅकडी- 
वरून खालीं उतरत होता तेव्हां फ्रॅन्सिस नांवाच्या एका मनुष्याने 
राणीसरकारावर बार सोडिला. राणीसरकारावर साक्षात्‌ परमे- 
श्वरछत्र असल्यामुळे हा बार राणीसरकार अगर इतर कोणासही 


८४ _ महाराक्ञी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


>“ 


शि 0000000000 र्क क क्क क क्क्कक कक ककक्कक्क 


न लागतां फुकट गेला. दोन वषीपूर्वी एडवड आक्सफोडे नां- 
च्या मनुष्यानं राणांसरकारावर बार सोडिल्यामळें त्यास यथा- 
साग प्रायाश्वत्त मेळाल्याचे वाचकांनी मार्गे वाचठेंच आहे. विशेष 
गाष्ट हा का, ज्या जागेवरून एडवडे आक्सफोडेने बार सो- 
डला हाता त्या जागेपासून पांच सात पावलांचे अंतरावरून मशार- 
नरह फान्ससने बार सोडला, बार सटतां क्षणींच पोठिसांनी 
फ्रॅन्सिसंठा फार चपलतेने पकडले फ्रॅन्सिसचे वय यावेळीं २२ 
वषाचे हांत. ता०१७ जन १८४२ रोजीं फ्रन्सिस याची न्याया- 
धीशापुढें चौकशी होऊन त्यास फांशी देण्याचा हुकूम झाला 
रूम एकतांक्षणींच फॅन्सिस बेशुद्ध पडल्यामुळें न्यायकचेरींतील 
नाकरांनी त्यास बाहेर नेठे 
झान्ससला न्यायाधीशांनी फाशीची शिक्षा दिली असे ऐकून 
रागासरकारास जरी फ्रेन्सिसा दिठेठी शिक्षा कमी करां 
त झणणे ह्मणजे असे गुन्हे करणार्‍या गुन्हेगारांस गुन्हा करण्या" 
"र्‍या उत्तमन देण्यासारखे आहे अस्ते वाटत होतें तरीं त्यांनी आ 
"हया स्भाबसिद्ध दयाळूपणानुसार. फ्रॅन्सिसला झाळेळी दिक्षा 
काहा तरी कमी व्हावी अज्ञी इच्छा दर्शविठी; व ह्मणून, फ्रान्स 
सडा फाशी देण्याचा जो हुकूम झाला होता तो रद्द होऊन ता? ९ 
गुढ सन १८४२ रोजीं त्यास काळेपाण्याची सजा देण्यांत आढी. 
नः जॅ जॅ 


ता० ३ जुळे (८४२ रोजी सायंकाळी राणीसरकार ८ 


महाराणोसरकारच्या जावितावर आलेले घाळे. ८५ 


९,९,९,९,५,५/१५/५५५/५/५/६/५/५/९६”५/५/९/१/१/१५/५/१/९/९/१/१/५/ "१ /९/९/१/९/९/९/५/९/९/९/९/९५५/९/९/९/९/१/९/९/९/९/९/१/१/९/९/९/९/९/९/९/५/९/९/९/९/१/५ 


यल्या प्रियपति व पूज्य अशा मामासहवतेमान “ चेपेळ रायल 
सेन्ट जेम्स ” मध्यें जावयास निघाल्या. वाटेने रथ भरधांव चा- 
लत असतां जान वुइल्यमूबीन नांवाच्या मनृष्याने राणी- 
सरकारावर बार सोडिला. परंतु तारत्यापुढें मारत्याचें कांहीं 
चाळत नाहीं हा. जगप्रसिद्ध ह्मणीप्रमाणे . राणीसरक्रारावर 
सदोदित फिरत असलेल्या इंश्ररीकृपेच्या चक्रामुळे बीन चा इच्छित 
हेतु साध्य न होतां उलटा न्यायदेवतेचे नियोगान॒पार त्यास १८ 
महिने काराग्ृहवास काढावा लागळा. बीन हा एका रसायन द्रव्ये 
विकणाऱ्या दुकानदाराचा नोकर असून एका सुवर्णकाराच्या कलेत 
निपुण अशा मनुष्याच्या तोंडाला काळाखी ढावणारा कुप॒त्र होता. 

ह्याशिवाय, दयाळू राणीसरकारच्या अत्तित्वावव आणखीही 
बाळे आढे होते; परंतु जगदीशाच्या कृपेनें त्या सवीतून राणी- 
सरकार पार पडून आजमितीला खरोखर सुखावह अशा स्थितींत 
त्या आपली इहळोकची यात्रा करीत आहेत हे लिहिण्यास आह्यांस 
फार संतोष व आनंद वाटतो. 


ह 
ययन 


महाराणासरकार व प्रन्स्‌आालबटे यांच्या 


[नलकमाच दग्दशंन. 


"ण च्च्ष्ल्लिलतललिलक्टन्ल्ल----- 


येन येन प्रकारेण प्रियस्तुष्टिमियात्सदा ॥ 
तं तं व्ययासेतुं सम्यग्‌ राज्ञी प्रयतते तदा | १॥ 


र्ग , व| केला तर असें निर्विवाद ठरवितां येते कीं, आपल्या 
८३१ प्रियवस्तूच्या समागमे करून हरएक मनृष्यमात्रास 
ग 


० सुख प्राप्त होते. एकाला दुसर्‍याचा प्यारा बनण्यास 
अमुकच एक नियमित गुण त्याचे अंगीं असले पाहिजेत असे जरी 
निश्चयात्मक विधान कधींच करितां येणार नाहीं तरी एकंदरीने असें 
हणतां येईल कीं एकाला दुसऱ्याचा प्यारा बनण्याळा त्या उभय- 
तांतील शीलव्यसनादिकांची समता आवश्यक आहे. ही समता 
ज्या ज्या दोनव्यक्तींचे ठायी आपणास आढळते त्या त्या दोन 
व्यक्तींमध्ये प्रेमभाव असतो. राणीसरकार व मिन्स्‌ आलबवटे 
ह्यांच्यासंबंथाने विचार केळा तर ह्या दंपत्यांत शील्व्यसनादिकांची 
समता होती हें स्पष्ट सांगण्यास नको. कारण, जर तशी स्थिति 
नसती तर राणीसरकारनीं आपणच होऊन मिन्स्‌ आलबर्ट याशीं 


नित्यक्रमाचे दिग्द्ोन. ८७ 


/१/९५/५/”९/५/५/५”५/५०५”५५* 


०५५५५६५५५५/५५५/५५५५/५५/५/५५५१/५/५//५/५/५४५१५१/१/४१ 


विवाह केला नसता. अशा तर्‍हेची समता या उभयतांमध्यें होती 
हाणनच या उभयतांमध्ये एकमेकांसंबंधीं पूणे प्रेम वास्तव्य करीत 
होते; व त्यांस एकमेकांच्या सहवासाने सुख होत असे. ह्या 
राजदंपत्याच्या दीनचर्थेचे थोडक्यांत दिग्दर्शन करितो तें येणे -माणेः- 

हीं उभयतां दररोज प्रातःकाळी नऊ वाजतां प्रात्भोजन करून 
तशींच फिरावयास निघत. छंदून राहरांत ज्यावेळीं मुक्काम असे 
त्या वेळी ह्यांची फिरावयास *ण्याची जागा मुख्यत्वेकरून हटली 
हणजे “बकिंगहॅम प्यॅठेस गार्डन” नामक उद्यान ही होती. सदरहू 
उद्यानांत मिन्स्‌ आलबटे यांनीं हजारो जलचर पक्षी इत्यादिकांचा 
संग्रह करून ठेविळाा होता. ह्या बागेत ते ज्यावेळीं फिरावयास 
जात त्यावेळीं पक्ष्यांस आपल्या हाताने दाणा घालण्याची त्यांना 
मोठी होस वाटे; व, ती आपली होस फेडण्यास त कधीही चुकत 
नसत. उद्यानांतीळ पक्ष्यांचे मधुर व कोमल असे सुस्वर ऐकून 
त्यांचे मन शांत होई. पक्षीही आपल्या धन्याच्या तोंडची ठरीव 
खण. ओळखण्यांत व ती ओळल्प़ानंतर आपले धनी जवळ आले- 
असतां त्यांशीं हाडीगोडी करण्यांत तरबेज झाले होते. फिरून 
वरत आल्यानंतर लाॉगळेंच दररोजचे जडभारी काम करण्यास 
सरवात होत अस्ते. दोनप्रहरीं दोन वाजण्याचे सुमारास उपहार 
वगैरे झाल्यावर राज्यकारणीं बाबतीत सभानायकाचा सहा घेऊन 
तार्यकाळचे पांच सह! वाजण्याचे सुमारास राणीसरकार आपल्या 
प्रियप्तीसह रथांत विराजमान हाऊन सायंकाळची शातल व 


ट्ट महाराज्ञा व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


“५* «५५५५५५५५५५ %/५/४/५/५/९/१/५/४/१/१/१/१/४/१/९/९/५/९/१/९/१/५/५/९/९/१/९/१/१/९/९/९/९/९/९/१/१./१ /९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/९/१/९/९/९/९/९/१६/९/५,* 


सुखकारक अशी हवा घेण्यास बाहेर पडत. एखादे दिवशीं. 
राणीसरकार आपल्या प्रियमातोश्रीसह फिरावयास जात. ह्या 
दिवशीं भिन्स्‌ आळबटे घोड्यावरची रपेट करीत असत. 
रात्रीचे भोजन रात्री आठ वाजतां होई. बहुतेक दररोज 
सायंकाळी मिन्स्‌ आलवटे आपल्या आवडीचा बुद्धिब- 
ळांचा खळ खेळत. वबद्धिबळांचा खेळ खेळण्यांत हे पटु होते. ज्या 
वेळीं हे एकटेच घोड्यावरून फिरावयास जात असत त्या वेळी 
त्यांचा फिरून परत आल्यावरचा नित्यक्रम हरदा हझगजे आपली 
प्रियपत्नी ज्या दिवाणखान्यांत निजली असेळ त्या दिवाणखा- 
न्यांत जाऊन हंसत हंसत व प्रेमान वाटेने पाहिळेल्या द आढळ- 
लेल्या गोष्टींचे तिळा निवेदन करणें हा होता. आंग्लभौमांच्या 
सर्वसाधारण वहिवाटीनुसार जेवण आटोपल्यानंतर कांही वेळ 
पर्यत मद्यपानांत निम्न असण्याचा प्रकार भिन्स्‌ आलवट ह्यांस 
आवडत नसे. राणीसरकारासही हा प्रकार आवडत नाहीं. एखादे 
वेळीं मिन्स्‌ आळबटे तपकिरीच्या चिमटीचा उपयोग करीत असत. 


महाराणासरकारच प्रथमतः स्काटलन्ड 
दशा गसन. 
स्व॑ स्व नियोगमास्थाय वतेन्ते राजपूरुषा: ॥ 
न वोति तान्परिज्ञातुं प्रवासं स्वीचकार सा ॥ १ ॥ 


-) 


४. ता?॥ २९ आगष्ट सन १८४२ रोजीं राणीसरकार 
व्य त्र व त्यांचे प्रियपातिे भिन्स॒आलवटे हीं उभयतां 
आपल्या लवाजम्यासह वुलळउइच येथ लोटे 
४४ एठालपस फीडझ हछरेन्स हे ज्या जहाजावरील 
मख्य होते त्या “ रॉयल जाजे ” नामक जहाजांत बसून स्काट- 
लन्डास जावयास निघाल्या. ता० १ सपटवर १८४२ रोजी 
राणीसरकार “ ग्रान्टनपायर ” येथे येऊन “ दालकेथ प्यं- 
ळेस? कडे गेल्या. एडनबश येथील पारजनांना आपल्या एज्य 
अशा राज्ञीच्या आगमनाप्रात्यथ रात्री दीपोत्सव केला. प्रवा- 
साच्या उत्तर भागांत राणीसरकारला समुद्र लागल्यामुळे त्यांची 
कृति बरी नव्हती. परंतु ता० २ रोजीं त्यांची प्रकृति. 
पूर्ववत्‌ बरी झाली. एडिनवगे येथें. आल्यावर तेथील नागारक व 
अधिकारी मंडळाच्या इच्छेनुसार ता० २ रोजीं राणीसरकारच्या' 


९७ महाराक्षी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


*>५५/५/*/५/४५/५-”५/५/५/५/५/१/१५”/५/५५५५/५/५/५५५/५/-/५/५८५/५५/५/५”५५/५/५”५/५/५/५/५/५/५/५/१/५/५/५/५/१/५/५/९/५/५/५/५/५/”-”५/”५”५/५”* 


आदरातिथ्यादाखळ ह्मणून अपू्वे असा एक समारंभ करण्यांत 
आला. समारंभ गोरगारिबांस पहावयास मिळावा ह्गून कित्येक 
थधनिकांनीं अतोनात खचते करून त्याजकरितां बसावयास जागा 
तयार केल्या होत्या. समारंभ पहावयास आतूर झालेल्या लोकांचा 
जमाव एवढा मोठा होता कीं त्यांस बसावयास केलेलीं लांकडी 
आसने भंग होण्यापर्यंत सुद्धां पाळी आली. ता० 2 रोजीं राणी- 
सरकार “ डालकेथ प्यॅठस!” मधील देवालयांत इंश्वरोपासनेस 
गेल्या. ता? ५ रोजीं राणीसरकारनीं शिष्ट व कुलीन लोकांचा 
दरबार भरविठा. एडिनबगे, ग्लासगो, सेन्ट अन्ड्यूजञ आणि 
अबरडीन येथीळ युनिव्हासेट्यानीं राणीसरकारास मानपत्रे 
दिळीं व डॉक्टर ली ( एडिनवगे येथील युनिव्हसिटीचे मुख्य- 
अधिकारी ) यांनीं ग्रिन्सि आळबटे यांस एळ. एल. डी. ची 
पदवी दिडी. ता० १९ रोजी राणीसरकार स्काटलन्डाहून परत 
यावयास निघाल्या. 

स्काटलंन्डांतीळ सवे स्थितींच्या व सर्व जातींच्या प्रनेने राणी- 
सरकारचा अकृतिम असा केलेला सत्कार त्यांचे मनावर हढप्गे 
मुद्रित होऊन त्यांनजळा संतोष झाला. राणीसरकारला झालेला 
संतोष प्रजेा विदित व्हावा ह्मणून त्यांनी अवबरडीनचे अले यांस 
खाळीळ अर्थाचे पत्र लिहावयास सांगितले. 

“या वेळीं राणीसरकारला येथे आणखी कांहीं दिवस राहतां येत 
नाहीं याजबद्दळ त्यांना आपल्या राजनिष्ठ अशा स्काटलन्डस्थ प्रजेला 


स्कॉटलन्ड देशीं गमन. ९ 


सोडून जातांना फार दुःख वाटत आहे. राणीसरकारची आपली स्काट- 
लन्डस्थ प्रजा राजनिष्ठ व प्रेमळ असावी अशी येथें येण्यापूर्वीपासूनच 
अटकळ होती; व ती त्यांची अटकळ यथाथ ठरली. देशाच्या प्रत्यक भागां- 
तील प्रत्येक स्थितीच्या लोकांत आढ?न आलेली राजनिष्ठा राणोसरकारचे 
मनांतून कधीही नाहींशी होणार नाहीं. 
2-१ ४३. 
ता० १५ रोजीं राणीसरकार परत यावयास निघाल्या त्या 
9 (क > ९३४५.) ७७: 
ता० १७ रोजीं प्रातःकाळी १० वाजतां बुळउईच येथें परत आल्या. 
0 * ही ऱ्रे न्न ४३ २ ० 
प्रिन्स॒आलबटे यांसही ही सफर मोजेची वाटली व ह्मणून त्यांनीं 
डे के &पे ब च? >> ३ 
तेथून परत आल्यावर ता० १८ रोजीं सॅक्सगोथा येथील ड चेस 
यांस ज्यांत स्काटलंन्ड देशासंअंधें त्यांचे विचार त्यांनीं गोंविले 
च (> ऱ् * (2५८७७ > 

आहेत असें पत्न पाठविठें. त्या पत्राचा सारांश येणेप्रमाणः--- 

स्काटलन्ड देश पाहून आह्यां उभयतांस फार आनंद झाला. स्काट- 
ळन्ड देश एक विशेष अश्या तऱ्हेचा सुंदर असून आमच्या येथल्यापेक्षां हवा 
पाण्यासंबंधेही सरस आहे. शहरापासून लांब अशा डोंगराळ खेड्यापाड्यांत 
राहणाऱ्या लोकांत शहरांत राहणारे लोकांपेक्षा प्रामाणिकपणा व प्रेमभाव 
जास्त दृष्टीस पडतो. या नियमानुसार तद्देशीय लोक प्रामाणिक व प्रेमळ 
असून ह्या प्रामाणिक व प्रेमळपणांत काडीमात्र कृत्रिम भाव नाही. मला तरी 
असें वाटतें कीं ज्वा देशांत असंख्य ऐतिहासिक कथा भाक्तिपुरस्सर पिढ्यान- 
पिढ्या रक्षण केल्या आहेत असा ह्याच्याशी तुलना करण्यास हाच एक 
देश आहे. प्रत्येक स्थळासंबंधें विचार केला असतां कांहांना कांहीं तरी ऐति- 
हासिक गोष्टींचा ह्याच्याशी संबंध आढळतो; व अदातऱ्हेचा संबंध आढ- 
ळण्याचें मख्य कारण हटलें हणजे सर वॉल्टर स्कॉट यांचीं यथाये व 


सूक्ष्म अशीं वणेनें होत. 


“>>>>>-_श*्कण््लशाशा्ल्् 


सवे प्रजा प्रेम वुद्धया राज्याश्वक्रे प्रतिकषतिम्‌ ॥ 


दृष्ट्या द्रष्टं सदा मतिमीश्वरस्येव भक्तिमान्‌ ॥ १॥ 


णताही मनुष्य मग तो राव असो किं रंक असो 
जगांत प्रिय झाला ह्मणजे ज्या जगाला तो प्रिय 
होतो त्या जगाळा त्याचे प्रत्यक्ष सान्षिध्याची 
क ॥ जरूरी आवश्यक वारते; व ह्मणून लोक त्यांचे तसे 
र ्वलूचश<| सानिध्य संपादण्याविषयी होईळृ तितका यत्न 
कारितात. अशा तऱ्हेच्या प्रत्यक्ष साज़्निध्याविषयीं केळेळा यत्न अशक्य 
व दुरापास्त वाटळा तर त्याचे उलट तर्‍हेचे ह्मणजे अप्रत्यक्ष सानिध्य 
संपादण्याविषयीं होक यत्न करितात. अप्रत्यक्ष साल़िध्य संपाद- 
ण्याचे जे मार्ग आहेत त्या मागीपैकीं प्रियवस्तूचा पुतळा तयार 
करून किंवा करवून त्यांचे मनःपूर्वक रक्षण करून मनाला समाधान 
दरी ऱ व तय न्य घ्या विषयीची 
मानून घेणें हा एक आहि. आतां ज्या व्यक्तीचे सांज्रिघ्या विषयींची 
इच्छा इतर. व्यक्तींचे ठायीं प्रादभीव पावते त्या व्यक्तीचे ठायीं 
ज्यांना सांन्रिध्य पाहिजे आहे अशा व्यक्तिना आवडणारा कांही 
तरी विशेष तऱ्हेचा अल्लौकिक गुण अगर गुणसमुचय असणे अवश्य 


महाराणासरकारचा पुतळा' ४) । 6:32 


«४.५.,९५ ५, ५५ /१//५/१/५/१/९/१/१/१/११/५/१६/५/५/५/५”९” १५५ ९१ ” * १५ /१/१/१/ ५९/१५/४५५५” १ 


आह. राणांसरकारप अगा अलाकक गण आहत ह॑ आता उ- 
घडपणे सांगावयास पाहिजे असें नाहीं. कारण, जर तसे गुण 
त्यांच्या अंगीं नसते तर त्यांच्या प्रजेच्या मनांत त्यांचें नेहमीचे 
प्रत्यक्ष साज़्िध्य मिळणे अशक्य, सबब उरलेळें अप्रत्यक्ष सानिध्य 
संपादण्याची इच्छा उत्पन्न होऊन तदनुसार पुतळा उभा करण्याची 
कृति तिंचेकडूनवडळी नसती. 

दयाळू रांगीसरकारचा त्यांच्या राष्ट्रांत प्रथम असा जो 
पुतळा उभा करण्यांत आला तो ता? २४ जानेवारी १८४४ रोजीं 
एडिनवरो येभे उभारठेढहा पुतळा होय. हा अतिभव्य पुतळा 
सरजॉन स्टील नांवाच्या एका सुप्रसिद्ध कारागिराने तयार 
केला. पुतळा उंचावर उभा केला असल्यामुळें जरी तो एकंदरीने 
मोठा आहे तरी तो ज्या “ रायल इन्स्टिट्यूशन ” नामक भव्य 
इमारतीवर उभा केला आहे त्या भव्य इमारतीस एक तर्‍हेची 
शोभा देत आहे. पुतळे तयार करण्याच्या कलेचे ग्रीस देश 
महिरघर असल्यामुळें ती कडा त्या देशामध्ये पू्णावस्थंत आहे हे 
सर्वविश्रत आहेच. ह्याच नमुन्यावर सद्र पुतळा सर जॉन स्टील 
यानें केठेळा आहे. पुतळ्यांत, राणीसरकार एका सिंहासनावर 
मस्तकीं मुकुट धारण करून स्थित झालेल्या दाखविळेल्या आहेत. 
उजव्या हातांत राजवेत्र असून डावा हात राज्याच्या अफाट प्र- 
सृततेचे लाक्षागिेक चिन्ह हणून एका वर्तुलाकार चक्रावर 
ठेविठेला आहे. 


“>>:“-->-च्व्व्ळ् ळी 
-२>५<- मा 


महाराणी सरकारचे थ्वशूर परलोकवासी झाले 
-----'ाप्स्७& > ___) 
जातस्य हि धुवं मृत्युविधिना यादे निश्चित: । 
गुरूणांच तथापीह मृत्यु: शोकप्रदायकः ॥ १ ॥ 


टन र्म ८2973 


02८9 सराच काणी जाणार. सारांश, झृत्यूचे तडाक्‍यांतून 


कधीना कधातरा ह्या ।मंथ्या क्षणभगूर मूल घालणाऱ्या जगां- 
तील व्यापारांस सोडून जाणारच. या सवेव्यापी सिद्धांताच्या यथाभै- 
तेबद्दल जरी आमची पदोपदी खात्री झाली आहे व होतही आहेव 
यापुढेही होणारच व जरी देहाळा सोडून गेळेला आत्मा आमच्या 
कोणाच्या व कोणच्याही कृतीनें ३ कितीही अव्याहत व अविश्रांत 
श्रमांनीं अगर प्रयत्नांनी परत येऊन देहाला मिळून देहाचे चल- 
नवऴनादि व्यापार पूर्ववत्‌ चाळू ठेवणें हे कालत्रयीं अशक्‍य आहे 
अशी आमची पक्का खात्री आहे तरा आपण म्रृताबद्दळ निष्फळ 
असा शोक कारितों. 


महाराणी सरकारचे श्व्ूर परलोकवासी झाले. ९५ 


अशिक्षित मनुष्यांनीं मृतमनुष्याबद्दलळ केलेला शोक बहुतेक उ- 
. दाहरणांत इतरांना सहज कळतो. परंतु विद्याविभूषित व विचारी 
मनुष्यांनीं केढळा हा शोक एकाएकीं दृष्टोत्पत्तीस येत नाहीं. सारां 
सृतमनुण्याबद्दळ शोक करणें हा मृताच्या प्रियमनुष्यांचे अंगचा 
एक नैसर्गिक धमेच बनला आहे. ह्या धर्माप्रमाणे ता? २९ जाने- 
वारी सन १८४४ रोजीं भ्रिन्स्‌ आलवटे यांचे वडीळ मृत झाढे 
ही बातमी मिन्स्‌आलबटे यांस कळतांच त्यांचा कंट दाटून आढा. 
तसेंच त्यांच्या प्रियपत्नी ह्मणजे आपल्या दयाळू राणीसरकार 
यांस श्वशूराची शोचनीय वाती ऐकून दुःख झालें. पतीचे सुख 
तेंच आपलें सुख व पतीचे दुःख तेच आपलें दुःख अत नित्य व हृढ 
अशा रीतीने सुविचारी, शुभाचारी व सुशीळ अश्या पर्त्नीचे मनांत 
वागत असतें. याच न्यायाचे अवलंबन राणीसरकारनीं केल्यामुळें 
त्यांनीं आपल्या पतीच्या दुःखाचा वांटा उचलला. मिन्स्‌ आलबटे 
यांची आपल्या वडिलांचा कधींना कधीतरी आकस्मिक रीतीने 
छवकरच शोवट होणार अशी पूर्वीपासूनच कल्पना होती; व ह्- 
णूनच त्यांचें मन ही दुःखञनक वाती ऐकण्यास कांहीसें तयार 
' झाळें होते. कांही झाळं तरी व मन. कितीही तयार असले तरी 
ज्यांचे अंगीं पितूप्रेम कडकडीत जागृत आहे त्यांचे अंतःकरणांत 
पित्याची निथनवाती ऐकून दुःखाचे उमाळे येऊं ढागणार नाहींत 
काय? पित्याचा आकस्मिक रीतीने शेवट होईल ही कल्पना 
मिन्स्‌॒ आलवटे यांचे मनांत घोळण्याचें कारण लत्यासंबंधाने 


९९% - झहाराक्षी व्हिक्‍्टोरिआ ह्यांचे चरित 


>९,५/५/५५५/५/५/५.५./५/*/५/५/१/१/९ १४१/४/१/१*/५/९/१/१/१/९/१९/१/१/५ /१ ९» ९/१५/१५/९/५/९/१/९/९/९/९/१/१/५/९/९/५/५/ 


त्यांच्या वेद्यांने केळेढें भाकीत होय. या व अशा सारख्या. प्रसंगी 
मनुष्यांचे मनाची शांति नाहींशी होते. व ती मनाची बदललेली 
स्थिति पूर्ववत्‌ होण्यास जीं कांहीं साधनं उपलब्ध असावीं लागतात त्यां 
पेकी राणीसरकारसारख्या सुशील, शुभाचारी, व सुविचारी पत्नीचा 
सहवास व बॅरन स्टाकमारप्रमाण ज्याचें मन निष्कलंक आहे अशा 
मित्राचा समागम हीं दोन्हीही मिन्स्‌ आळबटे यांस उपलब्ध असल्या 
कारणाने त्यांच्या मनाच्या स्थितींत झाळेल्या फेरफारामळे ना- 
हींशी झालेली शांतता हळु हळु लवकरच आली; ही एक दःखांत 
सुख मानण्याजेगी गोष्ट आहे. पुढें कांही दिवसांनीं भिन्स्‌आलवर्ट 
हे आपल्या प्रियबंवूळा भेटण्यासाठी गोथा येथें गेळे. भिन्स 
आलबटे व राणीसरकार या उभयतांपेकी प्रत्येकाला कांही 
दिवस तरी एकमेकांना सोडून दूर राहण्याचा लझ॒ झाल्यापासन 


हा पाहलाच प्रसग हाता. यास्तव; अनुक्रम तोथेरूप व श्वर पर- 


छाकवासा झाल्यान झालल्या दुःखात या वियांगडुःखाची भर पडली. 


देशे देश सन्ति भावा अनेके । 
एकस्मस्तानीक्षितु कोपे रक्त: ॥ 
नो लोकेस्मिन्मन्यमानेति चित्ते । 
चक्रे राज्ञी सवेवस्तृत्करं प्राक्‌॥ १ ॥ 
' को णत्याही देशाचा उत्कपे होण्यास त्याची सांपत्तिक 
०-2 स्थिती सुधारणे फार जरूरीचे आहे; आणि, देशाची 
| सांपत्तिक स्थिती सुधारण्यास त्यांतील व्यापाराची 


काणीं उत्पन्न होणारे व लागणारे पदाथे आणि ठिकठिकाणच्या 
कलाविज्ञानादि गोष्टी ह्यांची माहिती होण हे अत्यंत अग- 
त्यांचे आहे. ही माहिती होण्यास निरनिराळ्या स्थळीं उत्पन्न 
होणारे पदार्थ आणे उदयास आलेलें कलाविज्ञान यांचा विवालित 
समयीं समुचय होऊन त्याचें प्रदशन होगें ह्या सारखे केव्हांही व विशे- 
पतः हल्लींच्या सारख्या सुधारणेच्या काळांत दुसुरें साधन नाहीं. 
तारांश, अशीं प्रदरीने होणें हे देशहिताच्या व राष्ट्रीय उत्कर्षाच्या 


१०७ भहाराक्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


“४/९/५/५/१/५ 


४/५/९/५/१/५/९/५/१/१५/९/”९/९/१९/”१/९/९/९/५/”९/५/९/९/५/९/९५५९/९/९/१९/ ५/४/४/१/१/९/५/५/१९/४/”९/९*९/१५/* 


निश्चय सोडला नांही कीं त्यांत यश यावयाचेंच हा बोध या 
उदाहरणापासून घेण्यासारखा आहे. 

ज्या गृहस्थाने सदर प्रद्शनाचे सुंदर स्थळाची रचना दाखवून 
दिली त्याचें नांव सरजोसेफ प्यक्सटन असें होतें. 

ह्या प्रमाणेच आणखी निरनिराळ्या रूपांची कांही प्रदर्शने 
महाराज्ञीच्या कारकिर्दीत झालीं आहेत; परंतु, त्या सवीच्या 
महत्वाचा विचार करितां हेच प्राधान्य ठरतं. हणूनच, ह्या चरित 
'छेखांत त्यांचें वणन केळे नाहीं. 


महाराणीसरकारचा जाहीरनामा. 


 -प-ललल "॥ण---““ऱ्न्ाा&ााा>-> ' पण्य 


प्रजानां रजञनार्थ सा राज्ञी नियममातनोत्‌ ॥ 
स्वे स्व धमेमधिष्ठाय वतेन्तांमे प्रजा इति ॥ १ ॥ 


>>> 
- ”- 


मचा देश आंग्लभोमांनीं काबीज करून त्याचे 
आधिपत्य ज्या वेळीं त्यांनी मिळविळं त्या वेळीं 
ना ॥ आमच्या देशाची राज्यव्यवस्था करण्याचा अ- 
धिकार आऑनरेबल इस्ट होडेया कंपनीचे हाती 
३.) होता. सदर कंपनी ज्या वेळीं इंग्लंडच्या 
तर्फे आपल्य राज्याधिकार आह्यांवर चालवीत होती त्यावेळीं तो 
अधिकार चालविण्याबद्दळ वेळोवेळीं तिजला पालेमेन्ट सभेकडून 
सनदा मिळत असत. अशा तर्‍हेने कंपनी राज्याधिकार चालवीत 
असतां इ० सन १८५७ साठीं आपले येथं बंड झालें ही गोष्ट हिं- 
दस्थानच्या प्रसिद्ध झाठेल्या बारीक सारीक इतिहासाच्या अवलो- 
कनार्ने साहजिक कळते; व ती वाचकांपेकीं बऱ्याच लोकांस माहीतही 
आहे असें धरून त्याची भाकडकथा यांत सादर करीत नाहीं. बंडाचा 
मोड होऊन सववत्र शांतता झाल्यावर ह्मणजे इ० स? १८५८ 
साठीं पालेमेन्ट सभेला हिंदुस्थानचा राज्याधिकार कंपनीसर- 


१०२ .महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


कारचे हातून चालण्यापेक्षां खुद्द महाराणीसरकारनीं स्वतः 
आपले नांवाने ग्रेटब्रिटनप्रमाणं चालविणे जास्त इष्ट आहे असं 
वाटल्यावरून त्या सभेने एक कायदा करून त्या अन्वर्ये हिंदु 
स्थानचा राज्याधिकार कंपनीने न चाळवितां महाराणीसर- 
कारच्या नांवाने चालवावा असें ठरविळें.इतउत्तर पालेमेन्टच्या सदर 
कायद्याप्रमाणे महाराणीसरकारच्या नांवान राज्यव्यवस्था सुरू 
झाली. अशातऱ्हेने राज्यकारभार चाळू लागल्यावर महाराणी- 
सरकाग्नी हिंदुस्थानसंबंधीं एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. जाहीर- 

नामा अथपासून इतिपर्यैत वाचला तर त्यावरून महाराणीसर- 
: सरकार न्यायी असून खरा राज्यधर्म ज्याला ह्मणतात तो पाळ- 
ण्याच्या कामीं पुर्‍या दक्ष आहेत असें सहज दिसून येतें. या जाहीर- 
नाम्याचा सरकारने मराठींत तजुमा करून जिकडे तिकडे वांटलाच 
आहे; व हा तर्जुमा महाराणी सरकारच्या चरित्नांतील अतिशय 
महत्वाचा भाग असल्यामुळे ह्याचा अक्षरशः उतारा वाचकांचे 
माहितीसाठी आम्हीं देत आहों. तो येणे प्रमाणे :-- 

मुकाम अलाहाबाद, सोमवार, तारीख १ ली माहे नवेंवर सन १८५८ इसवी. 

मलिका माआझमा इंग्लिस्तान यांजकडून हिंदुस्थानांतील 
राजे रजवाडे, व सरदार, व इतर लोक यांस खालीं लिहिलेला 


भेहेरबानीचा जाहीरनामा प्रासेद्ध करण्याविषयी नबाव गवरनर 
जनरल बाहादूर यांस हुकूम साद्र झाला आहे. 


भहाराणासरकारंचा जाहौरनामा. १०३ 


हिदुस्थांनांतीलं राजे रंजवाडे, व सरदार, व इतर लोक 
'यांस माळेका माआझमा दर इजळास कोनसिल यांजकडून 
जाहिरनामा. 

विंक्‌टोरिया---ईेथ्वंरकृपेनें ग्रेरब्रिरंन व अयरलंड या संयुक्त रा- 
ज्ञ्याची व या राज्याच्या ताब्यांत युरप, एशिंया, आफ्रिका, अमेरिका, 
आणि आस्त्रेळेशिंया या खंडांमध्ये ज्या वसाहती व उपराज्यें आहेत 
त्या सर्वोची मालिका माओझंमा व धमेसंरक्षक 

आज पर्येतं हिंदुस्थानांतील मुलखांचा राज्यकारभार आमच्या वतीने 
भानराबल इस्ट इंडिया कंपनी चालवीत होती तो आपणच चालवावा 
असें कितीएक महंत्वाच्या कारणीवरन पालेमेट सभेंत जमलेले स्पिरि- 
च्युअळ व टेंयरळ लाडे आणि कामन यांच्या सल्याने, व अनुमतार्ने 
आम्ही ठराविलें आहे. 

यास्तव आह्यी आतां या जाहिरनाम्याच्या द्वारे कळवितों व प्रासेद्ध 
करितो कीं, वर लिहिल्याप्रमाणे सला व अनुमत घेऊन; सदहू . राजकारभार 
आह्यी आपले हातीं घेतला आहे; आणि सदहू मुलखांतील आमच्या सर्व 
रयतेस फमावितो की, आमच्याशी, आमच्या वारसांशीं, आणि आमच्या 
जायानेशीनांशीं तुह्मी इमानानें, व खरोखर रयतेच्या नात्यानें वागावें; भाणि 
यापुढें सदहू मुलखांचा राज्यकारभार आमच्या नांवें व तर्फे चालविण्यासाठी, 
ज्या ज्या वेळीं ज्यांची ज्यांची नेमणूक आह्यी करूं त्या त्या अधिका- 
ऱ्यांचा हुकूम तुह्यी मानीत जावा 

आमचे मोठे विश्वासू आणि फार प्रीतीतले मंत्री नवाब चालेस जान 
चैकोन्ट क्‍्यानिग साहेब यांचे इमान, व योग्यता, व शहाणपणा यांवर 
आाह्यी पूर्ण विश्वास आणि भरंवसा ठेवून, त्यांस ह्मणजे मश्ारनिल्हे चैकोल्य 
क्यांनिंग साहेब यांस सद्द मुलखांत आमचे पाहेले वैसराय व गवरनर- 
ज़नरळ ठरवितो व नेमतो; आणि आमच्या नांवें संदद्द मुलखांचा राज्य- 


- पाळिले पाहिजेत असं आह्मी समजतो 
'चास्ताविक रीतीने व मन पूर्वक पाळं 


१०४ महाराज्ञा व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र 


<५५५/५/५/६/५/५/५/१/”५/* «५ /९/५/५”*/१/१/”* ”*- *२/९/५/९/”५” '९,९/९/५/९/९/१/१ “१/१/५/१ 


व्ारभार चालविण्यास, तसेंच एका मुख्य स्टेट सेक्रेटारीच्या मारफत 
जे जे हुकूम, व कायदे त्यांस वेळोवेळीं आह्यांकडून पोंचतील त्यांस अनुसरून, 
हरएक बाबतींत आमच्या नांवे, व तर्फे वहिवाट करण्यास, त्यांस 
अधिकार देतो. 

आनरावबल इस्ट इंडिया कंपनी यांणीं हीं ज्या ज्या मुलकी व 
लदकरी कामावर जे जे असामी नेमिलेले आहेतल्या सर्वास, त्या त्या 
'कामावर आह्मी काईम करितों; पुढें जशी आमची मर्जी होईल, व जे कायदे 
व कानू आह्मी ठरवूं, त्याप्रमाणें फेरफार होतील. 

हिंदुस्थानांतील राजे रजवाडे यांस आह्मी जाहीर करितों कॉ, त्यां वरोवर 
आनरावल इस्ट इंडिया कंपनीने जे तहनामे, व करारनामे केले 
असतील, किंवा जे सदर्ह कंपनीच्या हुकमानें झाळे असतील, ते सवे आ- 
ह्यांस मान्य आहेत, व आह्मी लक्षपूवेक पाळू; याचप्रमाणें राजे रजवाडे 
यांणींही आपआपले तफेनें ते तहनामें, व करारनामे पाळले पाहिजेत. 

आमचें जें हल़ींचें राज्य आहे तें वाढविण्याची आह्यांस अगदीं इच्छा 
नाहीं; आमचें राज्य, व राजाधिकार यांस धक्का पोंचविण्यास कोणी यत्न केला 
असतां आह्मी त्यास शिक्षा केल्यावांचू्न राहणार नाहीं; आणि त्याचप्रमाणें 
इतरांच्या मुलखांस व हक्कांस धक्का पोंचेळ असी गोट आह्यी कधीं मंजर 


-करणार नाहीं. ज्याप्रमाणें आह्यी आपला अधिकार, आपला दजौ, व॒ आपला 


मतेबा राखतों त्याचप्रमाणें हिंदुस्थानांतील राजे रजवाडे यांचा अधिकार, 


-व दर्जी व म्तेवा आह्मी राखू. राजे रजवाड्यांची, तज्षीच आमच्या रयतेची 


आवादानी, व वढती असावी असें आह्मी इच्छिता; व हें देशांत स्वस्थता, च॒ 
ऱचांगळे प्रकारची राज्यव्यवस्था असेल तरच घडेल. » 


आमच्या इतर सर्व रयतेविषयीं जे राजधर्म आह्लयी अवश्य मानितों, 
तेच राजधर्म हिंदुस्थानांतील आमच्या मुलखांतल्या रयतेविषयीं आह्यांस 


आणि इंश्वराच्या कृपेने ते सवे 


भहाराणीसरकारचा जाहीरनामा. १०५ 


४५५/५/५/५/५/५/५८५--” 


२/९५५/५/५५/५/५/५/५५/५/५/८-/-८५' 


ख्रिस्ती धमीच्या खरेपणावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे, व धमाच्या 
योगानें जें समाधान होतें तें स्मरून आह्यी ईश्वराचे उपकार मानितों असें आहे 
तरी, धमेसंवंधी जे आमचे विचार आहेत ते आमच्या रयतेनें स्दीकारण्या- 
विषयीं सक्ती करण्यास आह्यांस अधिकार नाही, व तक्षी इच्छाही नाहीं. 
धमेसंबंधी विचाराच्या, किंवा आचरणाच्या सववीनें कोणाची तरफदारी 
होऊं नये, व कोणास इजा होऊं नये, व कोणास दुःख होऊं नये, तसेच 
कायद्यांचा आश्रय सवास समान रीतीनें, व निःपक्षपातानें मिळावा अशी 
आमची आज्ञा आहे. आमच्या सवे अधिकराऱ्यांस आमची सक्त ताकीद 
झाहे कीं, आमच्या रयत लोकांची धर्मसंवंधी समजूत, किंवा भाक्ति या 
प्रकरणी त्यांणा कोणतेही प्रकारें हात घाळूं नये; घालतील तर त्यांवर 
आमची मोठी इतराजी होईल. 

आणखी आमची अशी आज्ञा आहे कीं आमच्या रयतलोकां ष्‌कीं 
जे कोणी विय्येने, हशारीनें, व प्रामाणिकपणाने जो जी सरकारी कामं 
यथास्थित चालविण्यास लायक असतील तीं तीं कार्म, सवड असल ला. 
प्रमाणे, विनदिकत व निःपक्षपातानें त्या लोकांस ज्ञात, किंवा धम मः 
नांत न आणितां द्यावी 


वडिलांपासून चालत आलल्या जमिनींवर हिंदुस्थानांतील लोकांची 
आसाक्ति आहे तीं आह्यांस माहित असून आमच्या लक्षांत आहे. सर 
कारचे वाजवी घेणें असेल तें घेऊन लोकांचे जामनीसवंधी जज जे हक्क 
कसतील ते ते त्यांकडे सुरक्षित ठेवावे, व॒ हरएक बावतींत कायदे' 
ठरवितांना, व॒ते अमलांत आणतांना, हिंडुल्यानांत जे प्राचीन हक, व 
व्रहिवाटी, ब रिवाज चालत आलि असतील त्यांवर योग्य नजर द्यावी, 
अ्यी आमची आज्ञा आहे. 

राज्यलोभी मनुष्यांनीं स्वदेशीय लोकांस सार मजकूर समजावून फस- 
विले, आणिं दुंगा करण्यास प्रवृत्त केळं; अ*। त्यांच्या कुत्यांनीं हिंदु 


>>> अ 


स्थानांतील लोकांस इजा, आणि दुःखे प्राप्त झालीं येणंकरून आह्यांस फारं 


१०६ मंहाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


-५/५/५/५” 


दुःख झालें आहे. दंगा करणारांचा परांजंय करून दृंग्याचा मोड केलां 
यावरून आमचं सामथ्ये सर्वास जाहीर झालें आहे. 

परंतु सदहेप्रमाणें फसलेल्या लोकांपैकी जे पुन: योग्यं रीतीनें चाळू 
इच्छितात त्यांवर द्या करून, त्यांच्या अपराधांची क्षमा करावी अशी 
आमची मर्जी आहे. 

अधिक रक्तरञाव न व्हावा व हिंदुस्थानांतील आमच्या मुलखांत स्व” 
स्थता लवकर व्हावी या उद्देशानें एका प्रांतांत तर॑ आमंचे वैसरायं वं 
गवरनर जनरल यांणीं मागें ज़ दुःखक्रारक दंगे झाले त्यांत ज्या लोकांनीं 
सरकारच्या विरुद्ध गुन्हे केले त्या बहुतेक लोकांस, कांही अटी ठरवून 
अपराधांची क्षमा होईल अशी आद्या दाखविली आहे; आणि ज्यांचे भ- 
पराध क्षमेस पात्र नाहींत अ्शा गुन्हेगारांस काय काय शिक्षा होईल 
हेंही त्याणीं ठरविळे आहे. सदहू तजवीज आमचे वैसराय आणि गवरनर 
जनरल यांणीं केली ती आह्यांस मंजूर व कवूल आहे; व याशिवाय आह्मा 
आणखी जाहीर करतों तें येणें प्रमाणे 

इंग्रज सरकारच्या रयतेचे खून करण्यांत प्रत्यक्ष संवंध असल्याची 
ज्यांवर शाविती झाली असेल, किंवा होईल त्या गुन्हेगारांवर दया करणें 
न्यायविरुद्ध आहे; परंतु त्याखेरीज बाकीच्य़ा सवे गुन्हेगारांवर द्या के- 
ली जाईल. ॅ 

खुनी गुन्हेगारांस ज्या लोकांनी समजून उमजून आश्रय दिला असेल, 
किंवा जे दंग्यास पुढारी अथवा प्रवर्तक झाले असतील त्यांस जीवदाना- 
खेरीज दुसरें कांही आश्वासन देववत नाहीं 


परंतु अद्या मनुष्यांस 
शिक्षा ठरवितांना. 


सरकाराशी बेइमान होण्यास कोणत्या कारणावरून 
प्रवृत्त झाळे, याचा पूणे विचार केला जाईल; आणि मतलबी मनुष्यांनी 
डठविळेल्या खोट्या बातम्या केवळ अविचाराने खऱ्या समजून ज्या 


भेहांराणींसरकारचा जाहीरनामा. १०७ 


१. .५५,५/५/५/१/५/१५/१/१/१/१/१/१/१/१/१/११ "१५११५१४ ८१५५५१ /५/१/५/१/९/”१९/१”१/१”९/ ,१/५/१/१/५/५/५६/५/१/१/५/”५”५/५/”५”*/५/* 


छोकांनी गुन्हे केले असें दिंसूनं येईल त्या लोकांविषयी पुष्कळ मेहेरवानीचीं 
नजर ठेविली जाईल 

सद्दी मनुष्यांखरीज जे लॉक दंग्यांत॑ असून लढाई करीत अंसतील 
ते. जर आपआपल्यां घरास पंरतं येऊन स्वस्थ आपआपले कामधंदे करूं 
ळागतीळ तर त्यांणीं आमच्या विरुद्ध व आमच्या राज्याविरुद्ध, 
आमच्या दज्याविरुद्ध केलेले सवे गुन्हे विसरून काणतीहा अट न लागता 
त्यांस माफी, व क्षमा मिळेल असे आह्मां या जाहीरनाम्याच्या द्वार 
आश्वासन देतों. 

अपराधांची क्षमा, व मेहेरबानी करण्याप्रकरणी जे नियम वर लिहिल 
आहेत. त्यां अन्वयें पुढील जानुआरी महिन्याच्या १ ले तारिखेपूर्वी जे 
वर्तणूक करतील त्या सर्वोस माफीचे, व मेदेरबानीचे सदू ठरांव लागू 
करावे. अशी आमची आज्ञा आहे. 

इश्वरकृपेनें जेव्हां हिंदुस्थानांत स्वस्थता होईल तेव्हां त्या देशांतील 
न्यापारधंद्यांस उत्तेजन द्यावे, लोकोपयोगी आणि लोककल्याणाच्या 
कृल्यांची व्रांद्षे करावी, व त्या देशांत राहणाऱ्या आमच्या सवे रयतेचे 
हित होईल अक्या रीतीनं राज्यकारभार चालवावा, अशी आमची 
मनापासन इच्छा आहे. आमच्या रयतेची आवादानी तेच आमर्चे 
सामर्थ्य, त्यांचा संतोष तीच आमच्या राज्याची मजवुतता व त्यांची 
कृतज्ञता तेंच अह्यांस उत्तम फळ, असें आही समजता. रयतेच्या 
कल्याणाविषयीं आमच्या ज्या इच्छा आहित त्या सिद्धीस नेण्यास सचे 
शक्तिमान जो परमेश्वर तो आह्यांस व आमच्या अधिकाऱ्यांस सामथ्ये 
देवो अशी प्राथना आहे. 


- प्रे 


महाराणी सरकाच्या मातोश्रींचा केलासवास- 


-ाा--.श्प्स्लत्य्य्_ट“>-ग 


सर्वेदेवमयी माता सुखानामादिकारणमू । 
सा नघा चेत्कुतः सोख्यं दुःखं प्रत्युत जावनम्‌ ॥ १ ॥ 


१ ढांना आई हे एक देवत आहे. जगांत आल्यावर 
ता व ज्या कांहीं गोष्टींचे मुलांना ज्ञान होते त्यांत आ- 
टर ( इचे ज्ञान प्रथमतः होते. व वापापेक्षांही आईची 
|| आवश्‍यकता मुलांना फार असते. बालपणी, दुर्दे- 


भै 


वार्ने बाप मेळा व आहे जर जिवंत असली तर मुळांना दिवस का- 
हण्यास फारसें जड नाहीं; परंतु ह्याच्या उलट स्थिति झाली तर 
मात्र मुळांचे फार नुकसान होतें. कोणत्याही मनुष्याला आई ही 
देवांपेक्षांही प्रिय आहे. आपण दुखणाईत असलां अगर आपणाला 
यःकश्चित ठेंच ढागळी तरी देखील देवाचे नांव जितके वेळां आपण 
घेतो. त्यापेक्षां आपोआपच “'अयाई'' “आईग” असे राब्द 
मुखावाटे जास्त वेळां निघतात. आई ह्मणून ज्या व्यक्तीला हणाव- 
यांचे ती व्यक्तिच जर स्वभावतः मनुष्यमात्रास प्रिय असते तर 
जी:नुसती आई नव्हे परंतु सहुणसंपन्न आहे आहे ती आपल्या 


महाराणीसरकारच्या मातोश्रींचा केलासवास १०९ 


»४/५/४/१/५/५” -“*“ >» “१५५/९”५/५, ८ ५५५८ ५/५/५/५” ८ ५”५/९” 


"९/१/१/५»' 


मुलाला किती बरं प्रिय असेळ ! निःसंशय, तिच्या इतकी दुसरी 
कोणतीच वस्तू मुलाला प्रिय वाटत नसेळ. अशा तर्‍हेच्या प्रिय 
मातोश्रीचा केलासवास तिच्या मुलाला अत्यंत दुःखद व्हावा 
ह्यांत वावर्गे त॑ काय आहे 

आपल्या दयाळू महाराणीसरकारच्या मातोश्री व्हिक्टोरिआ 
मोरि ळईसा ह्या सदूणसंपन्न होत्या ह्या गोष्टींची आमच्या वाच- 
कांस ह्या ठिकाणीं स्पष्ट ओळख करून दिली पाहिजे अस नाहीं 
त्यांनीं आपल्या पतीच्या पश्चात्‌ आपल्या भावाखेरीज कोणाचीही 
मदत न घेतां आपल्या कन्येला उत्तम मुलगी व उत्कृष्ट राज्ञी 
केली ह्यावरूनच त्यांच्या सदुणसंपत्नतेबद्दलळचें अनुमान आमच्या 
वाचकांस ह्या पूर्वीच करितां आळं असेल 

महाराणीसरकार सहा महिन्यांच्या होण्यापूर्वीच त्यांचे व- 
डील मृत्य पावले. ह्यामुळे, विवाह होऊन महाराणीसरकार व 
त्यांचे पति हीं उभयतां एकेठिकाणीं राहूं लागेपर्येत त्या नेहमीं 
आपल्या मातोश्रींजवळच राहत असत. त्यांना लळा कायतो मा- 
तोश्रींचा. मामा व मातोश्री ह्या दोघांशिवाय त्यांच्या जिव्हाळ्याचे 
कोणीच नव्हते; हणून, मातोश्री मृत्यू पावल्यावर त्यांना आपल्यावर 
एक ढःखाचा डोंगर कोसळला अस वाटल 

महाराणीसरकारचें टम्म होऊन त्या आपल्या पतिबरोबर 
राहं लागल्यापासून त्यांच्या मातोश्री फ्रागमूर येथे राहत असत 

ता. १२ माचे १८९६१ राजा महाराणा सरकारात त्यांच्या 
मातोश्रींच्या आजारीपणारचे वृत्त कळळ. वृत्त कळतां क्षणींच 


११० महाराज्ञी व्हिक्योरिआ ह्यांचे चरित्र 


२९/५४/४५४५ 
४०८४०८४३१४ ८९८९ ४९/२९/१६0१ २0५१९१ /२०२९/९/००००१०२/५०२/ २ १८५५५/५/५/४५/१/९५/९/५/९”५/९/”४/९/९/१५/५/९/”९/५/१/५/* /५/५”१”१/५/९/ 


महाराणासरकार प्रिन्स आलबटेसह फ्रागपरर येथें गेल्या 
राजकुमारी अळीस ह्याही आपल्या वडिलांबरोबर आजीच्या 
समाचारास गेल्या. समाचार घेतल्यावर महाराणी सरकार आ- 
पश्या नहमांच्या राहण्याच्या ठिकाणीं परत आल्या. पढें ठाक्रवारीं 
सण ता. ६६ रोर्जी डॉ० ब्राऊन ह्यांनी महाराणीसरकारास 
याच्या मातोश्रीच्या दुखण्याचा चढ असल्याबद्दळ तारेने कळविठे 
तार आल्याबरोबर महाराणीसरकार मिन्स्‌ आलळवडसह अ- 
भिरथानें फ्रागमूर येथे गेल्या. शनवार ता १६ माचे १८६१ 
राजा सकाळा ९॥ वाजतां. महाराणीसरकारच्या मातोश्रीनीं 
परलाकीं प्रयाण केल. ज्या दखण्याने हाचा अत झाला तं अवर्धे 
एका आठवड्याचे होतं. सत्युसमयी ह्यांचे वय जवळ जवळ 
७९५ वषाचे होतें 


राज्ञीच्या अलौकिक व सदुणसंपत्न अशा मातोश्री इहलोकाला 
सोडून गेल्याची वार्ता ऐकून सपूणे प्रजेस अपरिहाय दःख झालें 
महाराणा[सरकारास किती दुःख झालें असेल व त्यांच्या मनाला 
केवढा साठा धक्का बसळा असेल याची बरोबर कल्पना वणीनाने 
वाचकाचे मनावर पूणपणे व स्पष्टपणें उमटविण्याचें सामथ्ये विधा- 
त्यानं या वेळां माझ्या अंगी ठेविळे नसल्यामुळें ती बरोबर कल्पना 
फक्त अशा तर्‍हेचे दुःख झाले असल त्यांनाच येईल एवढें हणन 
हा चारित्राचे दुःखजनक भागांपकी एक भाग येथेच परा कर- 
ण्याची परवानगी घेतां 

"॥णा&23642&-- 


२. 


प्रिन्स ऑलब्ट यांची इहलोकची यात्रा संपली. 


-शणास्स्च्व्व्डेर्् 9 >ल्क्््यय्या--- 


आटढबरटो गरत्युमापत्नः कृतवान्मूच्छितां प्रियाम्‌ ॥ 
ग्रहिणीनां जगत्यस्मिन्प्रियाधीनं हि जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 


दयाळू महाराणीसरकारांवर इ० स०. १८५९ 

७ क सालांत सर्वशक्ति परमेश्वराचा दोनवेळां भयंकर 
1 ते ४) असा कोप ज्ञाला. ह्यांतील पहिळा ह्मणजे त्यांच्या मा- 
8) तोश्रीनीं इहळोकांतून प्रयाण केळं हा होय. दुसरा त्यांच्या 
>? [प्रेय पतीचा व त्यांचा या जगांतील अक्षयींचा समागम 
सटळा तो. या पतिवियोगाच्या दुधर अशा प्रसंगाची माहिती दे- 
णेचें अमंगळ काम माझ्यावर पडले ह्याबद्दढ मी फार दुःखी आहे; 
परंतु, ज्या अर्था महाराणीसरकारचें संपूर्ण चरित्र लिहिण्याचा 
सैकल्प केला आहे, त्या अर्था चरित्राच्या पूणेतेविषयीं मी जबा- 
बदार असल्यामुळें ह्या प्रसंगाची अगदीं जरूर तेवढीच माहिती देतों. 
इ०्सन १८९१ सालीं नोव्हेंबर महिन्यांत पोतुंगॉळ देशामध्ये 
नवज्वराच्या सांथीने राजघराण्यांत मोठा कहर उडवून दिला होता. 
पोतुंगाल देशाच्या राजाचा बंधू फडीनांड ह्यांचाही ह्याच वेळी 


शे ४. 4 


११२ महाराज्ञी व्हिक्टोरिञआा ह्यांचे चरित्र 


२/५/१/१/५ ११४0४१./१-/२-१९ ०१ 0५ /९०१९-०१/९/९/९/०००५९०००१/७०००२१/०७०००००-०२% "४, ९» “४५१/१/५/९/९/९/९/९/९/१/”१/१/१/९” 


ह्याच तापाने अत झाला. फडीनांड याचें बंधवंरं मिन्स्‌ ऑलवटे 
याचे आह्वितीय प्रेम असल्यामुळें फडींनांड हा कोणी परका आहे 
असत त्यांस वाटत नसे; व ह्मणून फर्डीनांड'च्या मृत्यूचे वर्तमान 
ऐकून मिन्स्‌ औलळवर्ट यांस फार दुःख झालें. याच समारास 
मिन्स्‌ आळवटे यांस आपले डोक्याची स्थिती बिघडून एकंदरीने 
शाक्तेहा दिवल दिवस कमी होत चालली आहे असें वाटं लागे 
हात. ह्या नतर अगदां थोडक्याच दिवसांनीं मिन्स्‌ आलवडे हे 
नवज्वराने आजारी पडले. ज्वराचे मुख्य कारण कोणतें याचे काय- 
मच [नदान कोणासच करतां आळे नाहीं. किती एक जण तापाचे 
कारण ते सन्डस्टे येथ स्टॅफ कॉलेजची इमारत पहावयास गेले होते. 
त्या पंधरा दिवसांच्या सफरांत झालेला खाण्यापिण्याचा अनियमितपणा 
व अव्यवस्था आण हवा पाण्याचा बदल ह असावें असे हणतात. 
कारण कांही असोत त्यांजवद्दळ आपणास विचार कर्तव्य नाहीं. कार्य 
घडण्यास कांह तरी एक बरं वाइट, लंगडे लु असं कारण पाहिजेच 
पाहिजे. आपणास प्रस्तुत स्थलीं फक्त कार्य काय घडड या संबंध 
लिहावयाचे आहे. ताप एक दिवस आला, दोन दिवस आळा, का- 
ळची शक्ति आज नाहीं. आजची उद्यां नाही असा प्रकार घडत 
घडत सरते रोवटी यमदूतांनीं या राजमोहऱ्यास ह्याचे वयाचे 
४३वे वर्षी शनवार ता० १४ डिसेबर सन ९ ८९१ रोजीं रा- 
त्राचे १०॥ वाजतां आमच्यामधून उचळून नेळा 


झन्स्‌ आलळ३८ यांचे अगी प्राधान्य रीतीनें दृष्टिगोचर हो- 


मरिन्स्‌ औळवटे यांची इहदलोकची यान्रा संपली, ११३ 


/९/९/५/५/५/५/१५/५/५/५/५/५/५/५/५/५/१५१ 


,२/२/९/५५/५५९५५/१/१/५/५/१/५/५/५/५/५/५/९/१/१५/५/९/९४४४११५१ 


णारे मनमिळाऊपणा, कोणच्याही साधारण मनुष्याशी सुद्धां प्रेमळ 
अंतःकरणाने व खुल्या दिलाने बोलण्याची रीत, कतेव्य कमं होतां- 
होईतो. वेळच्यावेळी बरोबर रीतीने बजावण्याविषयींची उत्कट 
इच्छा, देदाहिताची निश्चल अशी भक्ति, न्यायाविपयाचा पूण अ- 
भिमान, मनाचा शुचिभूतपणा, उद्योगशीलता व कायेदक्षता ह्या 
गुणांनी ते जरी आमच्या दृष्टीच्या आटोक्या बाहेर गेले आहेत 
तरी ते आमच्या ज्ञानदृष्टीच्या आटोक्या बाहेर कर्धीर्हा 
जाणार नाहीत 

ह्यांच्या खरत्यूनतर राजनिष्ठ अशा प्रजाजनांनीं ह्यांची एक- 
नव्हे-एका पेक्षां अधिक-अशीं स्मारक निरानेराळ्या ठिकाणीं 
निरनिराळ्या तर्‍हेची केली 

मिन्स॒ ओळवटे यांची औध्वेदेहिक क्रिया ता० ररे 
डिसेबर सन १८९१ रोजीं झाली. ह्यावेळी मंत्री, देशोदेशचे 
वकीळ, उपाध्याय, राज्ञीपुत्र म़िन्स्‌ ऑफ वेल्स, मिन्स आर, 
डश्यक ऑफ सक्सोवर्ग, महाराजा धुलिपसिग व आणखी 
कांहीं पुरुष मंडळी हजर होती 


महाराक्ञीपुत्र आलकेड अनेंस्ट ड्यूक ऑफ 
एडिनबरे ह्यांचे टिंदुस्थानांत आगमन. 


पफ्ण्ण्णिणि'-न्न्मक ७5 >--__---- 


प्रजारक्षणदक्षेण राज्ञा भाग्यं स्वभावतः ॥ 


इति ज्ञात्वा राजपुत्र: प्रजां संवीक्षितुं ययो ॥ १॥ 


पापच करीत नाहीं. त्याचें इहलोकांतील जिणें असून नसून 
क सारखेंच गणले जाते. ज्ञानप्राप्तीची अनेक साधने 
आहेत; त्यांपंकां, सच्छास्त्रांचा अभ्यास, निरनिराळ्या- 

शांतीळ लोकांच्या आचारविचारांचें अवलोकन व मनन हीं मख्य 

होत. निरनिराळ्या देशांतील लोकांचे आचारविचार आपणांस क- 
ळावयास पाहिजे असतील तर आपणांतत निरनिराळ्या देशांत प्रवास 
केळा पाहिजे. अर्थात्‌, देशाटन हा ज्ञान संपादनाचा उत्तम मार्ग 
आहे. प्रत्येक सधन मनुष्यानें ह्या मार्गाचे थोडें बहुत तरी अवलंबन 
कर,वें. ज्यांस सामर्थ्ये असतें असे युरोपियन छोक देशाटन के- 
ल्याशिवाय राहत नाहींत. देशाटनामुळें पूर्वा जें ज्ञान संपादिळेडे 


डे अ 
टश हळोकांत अवतीणे होऊन जो पुरुष ज्ञान संपादन 


महाराशीपुत्राचे हिंडुस्थानांत आगमन. ११५ 


॥-.९.-//५५/५८५८५/८५५८५८५८/५८५८५८८८५८/८५८८८८८५८८८८८<<<:८८४४४४४ए४0ए0/0ी 


7५/५८/५५८८” २.५/५”५८” 


असते त हढतर होतें, मन प्ररास्त होऊन विद्येचे अमोलिक भूषण 
जो विनय तो आपल्या अंगीं प्राप्त होतो. देशाटनापासून मनुष्य 
मांत्रास जो फायदा होतो त्याचे थोडक्यांत एका कविताकारानं ऑ- 
पल्या कवितेत खुबिदार रीतीनें वणेन केळं आहे. ती कविता येणेप्रमाणेः- 
॥ केल्यानें देशाटन पंडितमेत्री सभेत संचार ॥ 
॥ हाल्नप्रंथ विलोकुनि मनुजा चातुये येतसे फारं ॥ १ ॥ 

युरोपांत, ज्यांस अनुकूलता असते असे लोक देशाटन करता- 
तच करितात. महाराज्ञीपुत्त आलफ्रेड अर्नेस्ट उथूक ऑफ्‌ 
एंडिनवरो, भिन्स्‌ ऑफ्‌ वेल्स, ओर्थर बुइल्यम पॅटिक, आ- 
लट (डथूक ऑफ क्‍्यँनाट) वं महाराज्ञीपोत्र मरिन्स्‌ आळबटे 
व्हिक्टर हे ह्याच तत्वावर आपल्या भरतभूमींत येऊन गेले. 
तसेच, युवराज प्रिन्स ऑफ वेल्स ह्यांनी आपल्या पुत्रट्ठयांस 
बृथ्वीपर्यटनाथ मुद्दाम एका तारवावर पाठवून दिळें होते. आश्चयीची 
गोष्ट ही कीं, हे दोवे मुल्गे त्या जहाजावर मिड्शिप्भेन हणून 
काम करीत असत. 

असो, महाराज्ञीपुत्र आलफ्रेड अर्नेस्ट डथूक ऑफ एडि- 
नवरो हे इ. स. १८९९-७० सालीं आपल्या भरतभूथींत आडे 
होते त्यासंब्रेधाने थोडक्यांत माहिती देतों. ती येणं प्रमाणे:-- 

हे, बुधवार ता० २२ माहे डिसेंबर सन १८६९. रोजीं “ गॅ- 
लाटि ” नांवाच्या आगबोटींत बसून कलकल्यास येऊन दाखल 


११६ महाराज्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित. 


'४/५/५”५”५”९”९/९/९/”९/”१, ६.९» '२/५/९/५/१५”१/५/९, 


२/५/१/५”५/९/५/९/५/५/५/५/५/५ 


झाले. ता? २१ डिसंबर रोजीं कलकच्याच्या स्यनिसिपौलिटीर्न 
त्यांना मानपत्र दिले, ता २३९. डिसेंबर रोजीं कलकत्ता चेम्बर 
आफ कामसे व युनिव्हरसिटि ह्यांची मानपत्रे सादर करण्यांत 
आलीं. ता० ३० डिसेंबर ह्या दिवशीं ह्यांना “स्टार आफ इं- 
डया हा किताब मिळाला. नंतर, काशी, दिल्ली, अलाहावाद 
जवळपूर, आग्रा, ळखनो वगेरे प्रसिद्ध शाहरांस आपल्या भेटींचा 
अलभ्य लाभ देऊन ता० ११ माचे. इ. सन १८७० रोजीं ह्यांची 
स्वारी मुस्वायुरींत येऊन पोहोचली. मस्बापर्रीत य़॒वराजांचें य- 
थायोग्य आद्रातिथ्य करण्याविषथी'च्या विचारासाठी ता २१ माहे 
जानेवारी इ. सन १८७० रोजीं एक सभा झाली. व आद्रातिथ्या- 
प्रीत्यथ होणाऱ्या ख्चीवद्दळ फंड गोळा करण्यांत आला. 

युवराज यावयाचे होते त्या दिवशी ह्मणजे ता० ११ मार्च 
रोजीं दोन प्रहरपासून बोरीवंदर, भायखळा, परळ इकडे लो- 
कांची फार गर्दी होती. बरोबर पांच वाजतां ज्या अभिरथांत युव- 
राज होते तो अभिरथ बोरीवंदर स्टेशनांत येऊन ठेपला. अमनि- 
रथाच्या अग्रभागी चित्रविचित्र निशाणं झळकत असल्यामुळें तीं 
युवराज अमिरथांत होते ह्या गोष्टीची साक्ष देत होतीं. अभिरथ येऊन 
ठेपतांच नामदार गव्हरनर साहेब, श्रीमंत महाराज गायकवाड 
सरकार, कोल्हापुरचे महाराज, जुनागडकर, ह्यांसह सामोरे गेले, 
उतरल्याबरोबर युवराज परळ येथें “गव्हर्मेंट हाऊसमध्ये गेले. 


भहाराज्ञीपत्राचे हिंदुस्थानांत आगमन. ११७ 


«.*९/५५९/९/९/५९/५/५/९/५/५/१/१९/१९/५// ८४४४८१४४५४ 


युवराजाचे रथामार्गे गायकवाड सरकार, ज्ञनागडकर, जगन्नाथ 
शेकरशेट ह्यांचे रथ गेले. 

ता० १२ मार्चे १८७०, शनिवार रोजीं सांगलीकर, मिरज- 
कर, अकलकोटकर, कुरुंदवाडकर, जमखिंडीकर, सांवतवा- 
झीचे राजे, जतकर व विंचूरकर वगेरे ह्यांणी युवराजला मानपत्र 
दिलें. हें मानपत्र कोल्हापुरचे महाराजाना वाचिळे. तसंच युवराजाला 
मंबईच्या एकंदर लोकांनी सुमारे ९००० वर ज्यावर सह्या होत्या 
अते मानपत्र सादर केलें. शिवाय, युनिव्हरसिटी वगेरेनीं 
यवराजाचे चरणीं आपलीं मानपत्र सादर केली ती वेगळीच 

शनिवार ता० १२ माचे रोजी मंबडस दीपोत्साह झाला; नंतर 


>. 


यवराज एलिफन्टा केव्हज ( घारापुरीचीं कारींव ळणीं ) पाह- 
वयास गेले 

एप्रिळ महिन्याचे सुरवातीस युवराज सीलोनास जाऊन पढें 
क्वांही दिवसांनीं आपल्या देशांत परत गळ 


प्रिन्ल्‌ ऑफ वेल्स यांचें जिवावरचें दुखणे गेलें. 


मुमर्षुमपि पुत्रे स्व॑ त्रायते स्म जगत्पातिः ।॥ 
राजनी स्तुतिभिः स्तुत्वा तमेव शरणं यंयौ ॥ १ ॥ 


त. त्र त म़िन्स्‌ आफ्‌ वेल्स यांचा आजारीपणा हे एक होय 
05) आजारी पडण्याचेपूर्वी कांहीं दिवस हे स्कारवरो 
येथें गेळे होते. ह्यांचे नेहमींचे राहण्याचे ठिकाण हटलं हणजे सर्डि- 

गद्देम हे होय. स्कारवरो येथून परत आल्यावर हे आजारी पडले. 
दिवसंदिवस शक्ति नाहींशी होऊन दुखर्णे कोणच्या थरावर जाणार 
याची कोणासही बरोबर कल्पना करितां येईना. ता? २९, 
नोव्हेंबर सन १८७१ रोजीं महाराणीसरकारला आपल्या 
चिरंजीवांच्या आजारीपणाचे वृत्त कळतांच त्या वुईंडसर 


>>> 


येथून सँटरंगहॅम येथें गेल्या. महाराणीसरकार तेथें कांही 


दिवस राहिल्यावर चिरंजीवास आराम पडला ह्मणून त्या परत 
वईडसर येथें आल्या. ता? ८ डिसेबर रोजीं दुखणं उलटले; आणि 
ह्यांचे वडील मिन्स्‌ आलबटे ( मरिन्स्‌ कन्साटे ) यांचा ज्या तापाने 
अंत झाला तोच ताप ह्यांच्या आंगांत होता असं ठरळ. आजारीप- 
णांत ह्यांच्या भगिनी आलिस व गृहिणी प्रिन्सेस आफ वेल्स 


भ्रिन्सि ऑफ वेल्स यांचे जिवावरचे दुखणे गेळे. ११९ 


न 00000 यम ह 
ह्या नेहमीं जवळ असत. कांही दिवस लोटल्यानतर इुख- 
ण्याचा चढ होत गेला; व, रात्र आठी कां उजाडेल का नाहीं 
अशी रोज भीति वाटूं लागली, क्षणून महाराणीसरकारांकडे 
घईडसंर येथे मनुष्य पाठविला. निरोपाबरोबर, एक पळाचाहे! 
विलंब न कारितां, मंहाराणीसरकार व राजघराण्यातील मंडळा 
सॅटिंगदँंम येथे येऊन पाचली सवे देशभर हाहाकार उडाला 
ठिकठिकाणीं युवराजास आराम पडावा ह्मणून परमेश्वराची उपा" 
सना सुरू झाली. लोकांचीं मन आपआपल्या कामधंद्यावर बसेनात 
संवीचे डोळे युंवराजाच्या बरेपणाकडें ढागळ व हरएक तऱ्हेचा 


औषधोपचार सुरू झाला- 
पढे, सेदेवाने ता. १४ डिसेबर राजी ह्मणजे भरिन्स ऑलबटे (मिन्स्‌ 


डी 
ही (0 


कन्साटे ) यांणी इहलोक सोडल्याठा दहावत दण झालीं, त्या दिवशीं, 
यवराजाच्या प्रकृतीस थोडा आराम पडला; व, आजच्यापेक्षा उद्यां 
बर -उद्यांपेक्षां परवां बरे, असा उतार पडत पडत ता» १९ डिसंबर 
रोजीं त्यांची प्रकृति इतकी बरी झाली का महारांणीसंरकार त्या 
दिवशीं वईडसर येथे गेल्या. युवराजास पणे आराम वाटल्यानतर 
ता» २७ फेब्रंआरी १८७२ रांगा युवराज, त्यांच्या पत्नी, व रा- 
नक॒मारी विआटिस्‌ यासह महाराणीसरकारांनीं माठ्या थाटमाटान 
सेन्ट पॉल्स ” नामक देवालयात इश्वरोपासना केळी. उपासनस 
ण्याचा समारंभ फारच मजेचा झाला. ह्यावळा असंख्य जनसमूह 
बरोबर होता. फ्रान्स देशचे राजे व राज्ञी हीं ह्या समूहात हाती 
-ा्क््त्र 


प्रिन्स्‌ ऑफ वेल्स युवराजाचें टिंडुस्थानां- 
तीळ आगमन. 


-->->>*०४७८००--००० 


यदेक्षणपथथ॑ यातो युवराजो मनोरम: । 
अहं पूवेमहं पूर्वे लोकस्तं दृष्टवांस्तदा ॥ १ ॥ 


त्य रधन्याठा आपल्या घरांत काय काय वस्तू आहेत 
४त्या कोठे असतात, चाकर माणसं कशीं आहेत, घरांतील 
इतर मनुष्यांचे स्वभाव व वर्तणूक हीं कोणत्या प्रकारचीं 
वळ हित वगेरे गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे 
अशी माहिती ज्या घरधन्याला असते त्याला त्याच्या इच्छेनसार 
वाटतीळ तशा सोईच्या व्यवस्था करण्यास सांपडतात. आपल्या 
इच्छेनुसार ज्या ज्या वेळां गोष्टी घडतात त्या त्या वेळीं आपल्या 
मानससरावरांत आनंदलहरी उत्पन्न होतात; व ज्यावेळी आपण 
आनंदी असता त्यावेळीं आपणाला ज्या स्थितींत आपण अस्ता 
ती स्थिती रमणीय वाटते. आतां, ज्या घरधन्याला गृुहांतील वर सां- 
गिठेल्या गोष्टींची माहिती नसते त्याला त्याच्या इच्छेनुसार गोष्टी 
न घडल्यामुळ बर्‍्याचवेळां गृहस्थाश्रम सुखावह होत नाही 
राट्वासबधा ॥वेचार करावयाचा असतां घरासंबंधी विचार केला 


भ्रिन्स्‌ ऑफ वेल्स ह्यांचे हिदुस्थानांतील आगमन. १२६ 


२»५०५८४५/५४८५०५/५८२०४”०८९/८८/४/४४४४/५५४५५४४४४४४४४४ 


तरी तो कांहीं प्रमाद घडेळ असें नाहीं. कारण, असंख्यात घरांचे 
एकीकरणाने राष्ट्र बनते. घरामध्ये जशीं सर्व माणसे वयाने, 
अनुभवाने, व योग्यतेने श्रेष्ठ अशा माणसाला घरधनी मानून त्याची 
आज्ञा शिरसा मान्य करून ह्या संसारसागरांत कालक्रमणा करि- 
तात त्याप्रमाणे संपूर्ण प्रजा राजाला योग्यतेने श्रेष्ठ मानून त्याच्या 
आज्ञेचे उल्लंघन करीत नाहीं. आतां, घर व राष्ट्र ही, जर मुळाशी 
गेळे, तर एकाच तत्वावर आहेत असें ठरते. 

अर्से जर आहे तर राज्यकर्त्या पुरुषाला अगर ज्याला कांहीं 
कालाने तरी प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्ष रीतीने राज्यकती होण्याचा 
समय येणार अश्या पुरुषाला आपले प्रजाजनासंबंधी हरएक मा- 
हिती असणें ही आवश्यक गोष्ट आहे. राज्यकर्त्या पुरुषाला आ- 
पल्या प्रजेची माहिती नेहमीं दोनेप्रकारांनीं मिळत असते. स्वतः 
खुद्द जातीर्ने मिळवावयाची हा एक प्रकार; व, दुसरा दुसर्‍्याक- 
डून मिळवावयाची तो. ह्या दोन प्रकारांपैकी पहिला प्रकार जास्त वरा 
हृ. कोणीही कबूल करील; कारण, कल्युंगमानाने विचार केला 
असतां, कांहीं अपवाद खेरीजकरून, दुसरा प्रकार बऱ्याच प्रसंगीं 
भानगडीचा व धोक्याचा असतो. 

या सर्व प्रतिपादनावरून युवराज स्वतः आह्मां हिंढुस्थानवासी 
प्रजाजनांची माहिती करून गेळे हा एक आह्यांवर ईश्वरीप्रसादच नव्हे 
काय? युवराज आपल्या राजनिष्ठ अशा हिंदुस्थानवासी प्रजा- 
जनाला पाहावयास येणार ही सुवाती आह्मां हिंदुस्थानवासी 


१२२ महाराज्ञी ठिहक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र 
लोकांस येऊन पोचल्यापासून आमचे नेत्रे त्यांच्या आगमनाकडे 
छागळ. युवराजांनी ॥हढुस्थानांतील ठळक ठळक ठिकाणें पाहन 
नः स्वदेशी गमन केलं. त्यांचा प्रत्येक स्थळीं चांगला आदरंसंत्कार 
झाला. युवराजही प्रजाजनांनीं केलेल्या सत्काराबंददळ खष झालें 
हिंदुस्थानांतील ज्या ज्या ठिकाणीं ते गेळे त्या त्या ठिकाणची 
समम्र माहिती प्रस्तुत चरित्रांत देतां येत नाहीं हणन आमच्या 
इलाख्याचे मुख्य ठिकाणी ह्मणजे मुंबापुरीला आले त्यावेळचीच 
हकिकत देऊन या चरित्राचा हा भाग संपवितों. 
युवराजाचा स्वारा आपल्या पारिवारजनासह सोमवार ता० 
माहे नवंबर सन १८७५ रोजीं “ सरापीस ” नांवाच्या 
आगबाटतून आमच्या मुंबापुरीला येऊन दाखल झाली. ठरल्या- 
भ्रमाण युवराज ज्या आगबाटींतून येत होते ती आगबोट कलाव- 
दाडावरून [देसू लागल्याबरोबर तीन तोफा झाल्या. आगंबोट 
बंदरांत आल्यावर सहा लढाऊ जहाजांनीं, प्रत्येकी एकवीस एकवीसं 
ताफाचा, सामी देली. युवराज ज्या मार्गानें गोदींतून परळ येथे याव- 
याच हात ता सव मागे दुतफां आढळणाऱ्या लहान मोठ्या अज्ना सुंदर 
निशाणांना चित्रविचित्र झाठेला दिसत होता. येथे असतांना यवराजांचा 
मुक्काम परळ यथील बंगल्यांत होता युवराजाला पाहण्यासाठीं 
लाकांचा वाटने सारखी रांग ढागली हाती. गाड्याघोड्यांपासने 
पादचार| ढोकांस त्रास होऊं नये ह्मणून पोलिस अधिकारिवगानें 


आपणाकडून होइल तितकी व्यवस्था ठेविठी होती. आगवोटीतून 


ग्रेल्ल ऑफ वेल्स ह्यांचं दिदुस्थानांतील आगमन. १२३ 


»९/४/१/१/९”१”* 


५५५५/५४४५५/५४/५८५/५/४४४०४४/४५४८८४४४४४५१४४४०-9 ./४/९/५”५”५”१/५”९” 


गोंदींत ज्या ठिकाणीं युवराज उतरावयाचे होते त्या ठिकाणीं 
बसावयासाठीं जागा तयार केळी होती. त्या. जागेत सं" 
रकारचे बडे बडे अधिकारी, शहरांतील वेंजनदार लाक, 
कित्येक विद्ठन्मणी, कांही निरनिराळ्या प्रांतांतील राजेरजवाड वगर 
मंडळी सामोरी बसली होती. सरसालरजग, समशर उ- 
मराव गायकवाड, हासूरचे महाराज, उद्‌पूर व मवाड येथील 
राणे, कच्छचे राव ही मंडळी यांत होती. चार वाजण्याचे सुं 
मारास युवराज या स्थळी यंऊन आपल्या आसनावर विराजमान 
झाल्यानंतर येथीळ स्युनसिपाल कमेटाचे सभासदांनी त्यांस मानपत्र 
दिलें. मानपत्र वाचून झाल्यावर युवराजानीं जमल्या मंडळांचे आ” 
भार मानन हिंदुस्थानची प्रजा राजनिष्ठ आहे अस मला प्रत्यक्ष 
अनभवावरून निःसंशय वाटतं अस्त आपल्या मातोश्रीला सांगण्याचे 
अभिवचन दिलें. नंतर गायकवाड, हछ्येसूरचे महाराज, उदए्रच 
व मेवाडचे राणे, सरसालरजंग, कच्छचे राव इत्यादिक थार 
मंडळाची आपल्या योग्यतेस उचित अशा रीतीनं विचारपूस करून 
कांहीं बडे लोक व राजेरजवाड्यासहवतमान यवराजांची स्वारी 
परळ येथं गेटी 

ढसरे दिवशीं हणजे ता० ९ नोव्हेंबर रांजी युवराजांचा वाढ द- 
वस होता हणून तन्निमित्त मुम्वापुरीतील बरेच ठिकाणी व वि- 
द्रोषकरून कोटांत, काळकादेवींचे रस्त्यावर व एलफिन्स्टन 


सकेळलवर दीपोत्सव झाला, 


२२४ भहाराक्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चारिअ. 


नंतर कांही दिवसांनीं युवराजाची स्वारी मुस्वापुरींतून निघून 
इंदस्थानच्या प्रसिद्ध स्थळी तीं स्थळें पाहण्याकरिता गेळी; व, तीं 
पाहन परत आल्यावर परत स्वदेशीं गेळी 
यवराजांच्या आगमनापासून हिंदुस्थानांतील सवे प्रजेस आ- 
नंद्‌ झाला व त्यांच्या सवेतोपरी मान्य अशा न्यायी व प्रेमळ अशा 
वर्तनक्रमार्ने दुधांत साखर पडल्याप्रमाणे झालं 
आमचे राज्यकर्ते असेच वेळोवेळीं येऊन आमची खरी स्थिति 
पाहन आमचे त्यांना पाहण्यास उत्पुक झाळल नयन (थोडाच 
काळ कां होईना ) तृस्त करोत. अशी आमची जगच्चालकाषाशीं 
मनःपुरःसर प्राथना आहे. कारण, प्रजेच्या बऱ्यावाइट स्थितीची 
योग्य कट्पना राज्यकत्याचे प्रत्यक्ष नजरेनं पाहून जास्त लक्षांत 
येईल; व अशी प्रत्यक्ष स्थिती त्यांना कळली ह्मणजे राजा या ना- 
त्यार्ने पाळण्याचा जो राजधमे तो त्यांच्याकडून योग्य पाळला जाईल. 
व राजधर्म योग्य पाळडा गेला हणजे प्रज्ञा व राज्यकती यांमध्ये 
ऐक्यभाव चिरस्थायी होईल. 


केसर इ-हिंद-किताब, आणि दिलो येथें? 
स०१८७७त भरलेला बडा दखार. 


"स्क्लक 
जित्वा सवौन्विदेषेण भूपालान्‌ श्रुतविक्रमान्‌ ॥ 


अलंचकार नो राज्ञी सावेभौमपदे तत: ॥ १ ॥ 


हाराज्ञी व्हिक्टोरिआ यांजला हिंदुस्थानचे 
सार्वभौमत्व प्राप्त झाल्यावर पालेमेन्ट सभेने 
महाराणी सरकारास (इंग्रजींत ) “ एम्मेस 
ऑफ इंडिया ” ( मराठींत ) केसर-इ-हिंद 
असा किताब असावा अशाविषयीं कायदा 


(व्स्स्प्प्स्स्य्ञ््ञ् )) 


म 
1. 


जे 


प स्ट ट्ट 


फस स्स्स स्ट य्र 


| 


४ 


की, 
-्््स 


> 


' है 


(& 
ठरविला; व पालेमेन्टच्या सदर कायद्यानुसार महाराज्ञीने 
नवीन धारण केलेला किताब आह्मां हिंदुस्थानवासी प्रजा- 
जनास महार व्हावा ह्मणून विलायतसरकारच्या हुकुमा- 
बरहकम आमच्या हिंदुस्थानांतील मांगलाईतल्या प्रसिद्ध 
दिल्ली शहरी एक जंगी दरबार ता० (जानेवारी (८७७ रोजीं त्या 
वेळच्या हिंदुस्थानच्या गव्हरनर जनरल साहंबांच्या अध्यक्षते- 
खालीं भरला. 


१२८ भहांराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चारेतर. 
ह्यानंतर गवहरनर जनरल साहेबांनी भाषण केळे. त्या भाषणाचा 
सारांश येणे प्रमाणं-- 

महाराक्ञी व्हिकटोरिआ ह्यांचें राज्य संपूणे भूतलापैकी बर्‍याच भा- 
गावर आहे. महाराज्ञीचें हिंदुस्थानांतील प्रेज्ञेवर ज्या प्रमाणें प्रेम आहे 
त्या प्रमाणे श्‍्‌तर कोणत्याही भागांतील प्रजेवर नाहीं. हिंदुस्थानंदेश महा- 
राणीसरकारच्या पूर्वजांनी मिळविला असून त्याचें सावेभौमत्व आपल्या 
कुटुंबाकडे निरंतर असावें अशी मदाराणीसरकारची इच्छा आहे, हाणून 
हिदुस्थानांतील राजेरजवाडे यांच्या हकांचें संरक्षण करणें व प्रजेचें चां- 
गल्या रीतीनें कल्याण करणें ही आपली इतिकतेव्यता आहे असें त्या सम- 
जतात. यापूर्वी या देशांत अरेरावी असून “बळी तो कान पिळी” हें तत्व 
बनलें होतें. ह्छीं त्याच्या अगदीं उलट स्थिती असून वित्त आणि जीवित 
यांच्या सुरक्षितपणावद्दल भीति वाळगण्यार्चे मुळींच कारण राहिलें नाही. 
महाराणीसरकार यापुढेही हिंडुस्थानासंवंधीं पराकाष्ठेची काळजी 
घेतील. 

: नंतर साहेच मजकुरांनीं मुळकी व लष्करी खात्यांतील गोऱ्या 
अंमलदारांची त्यांनीं केठेल्या मेहनतीबद्दळ स्तृति करून महाराणी 
सरकारच्या तर्फेने त्यांचे आभार मानिळे; व नेटिव राजांस 

“ तुक्लीं राजभक्त आहां ही एक स्पृहणीय व आनंद मानण्याजोगी दीस 
आहे. तुमच्या या वतेनानें ब्रिटिश राज्यास बळकटी येई&च. तुमचें व 
महाराणी सरकारचे हित एकच आहे असें खुद्द महाराणीसरकार 
समजतात ” अर्से बोलले. 

या वेळीं जो जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला त्याचे सरकारानें निर- 
निराळ्या भाषेंत तजुमे करून ते प्रसिद्ध केले त्या तज पै 

र टे र तजुम्यांपेकी म- 
राठी तजुमा अक्षरशः आमचे वाचकांसाठी आह्णी यांत साद्र क- 

(3 र 9 
रितो तो येणेंप्रमाणे:-- न 


महाराणी सरकारच्या जीवितावर आलेले घाले. 


अनुकूलो विधिर्यस्य वर्तते भुवि सर्वेतः । 


न तस्य नादाने शक्ता भवन्मृत्युरापि स्वयम्‌ ॥ १॥ 


तत्ववेत्ते, ज्ञाते व मुत्सदी अर्शी, व अशासारखी थोर माणसें 
त्यांच्या अंगी असणाऱ्या चांगुलपणाने प्रसिद्धीस येतात. चोर, 
दष्ट, नीच, राजद्रोही अशीं व अशासारखी नीच माणस आपल्या 
दष्ट व नीच छृत्यांनी प्रसिद्धीस येतात. पाहिल्या वगोत प्रसिद्धीस 
ग हें दुसऱ्या वगीतल्या प्रसिद्धांस यण्यापक्षा चांगळ आहे ह 
कोणीही कबूळ करील. या शेवटच्या हणजे दुसर्‍या वगोत जे प्र- 
सिद्धीस आळे आहेत त्यांत एडवडे आफक्सफोडे, फ्रॅन्सिस, व 
बीन प्रश्नते मंडळीस गोंविळें पाहिजे. हीं नीच माणस कर्शी 
प्रसिद्धीस आढी हे वाचकांस निवेदन करण्यास एक वाक्‍्यापत्ता 


जारत जागा व्यापण्याचा जरूर नाहीं. या नीच माणसांना जर 
6 


८२ महाराज्ञी व्हिकटोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


»२»९/”५ 


४४४५४५ ४५/८४/५/४/४/९/९/५/५/९/९/९/१/१९/९/९/९.५/२» *५*१/४४ ४८८९६४४” ५. ८५५ *॥५/१/४/५/५/४५”४/५/४/५/५/* 


असठा राक्षसी कृत्ये करण्याचे मनांत आणन तदनसार कृति केळी 
नसत तर सहुणसंपन्न व दयाळू अशा महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ 
याच्या शुद्ध व निमळ चरित्रळेखांत यांच्या दृष्ट कृत्यांच्या वणे 
नांनीं ठेखणी विटाळवावी लागली नसती 

इ० स० १८४० साळच्या जून महिन्याचे १० वे तारखेस सा- 
यकाळचे सहावाजण्याचे सुमारास राणीसरकार आपल्या भत्यीसह 
रथांत बसून फिरावयास निघाल्या. रथाला चार घोडे जुंपलेळे 
असून बरोबर अश्वशाळेचे अधिकारी व स्वारही होते. रथ “ कॉ- 
न्स्टिटऱूशन हिल ” नामक टेकडीवर गेळा तो एडवर्ड आ- 
क्सफोंडे नांवाच्या एका तरुणाने बंदुकीचा नेम धरून राणी- 
सरकारावर बार सोडिला. बार सुटतां क्षणींच अथातच आवाज 
निघाला. आवाज मिन्स्‌ आलवटे यांचे कणेरंधांत येऊन आद- 
ळल्या बरोबर त्यांनीं ज्या दिशेनें आवाज निघाला असे वाटले त्या 
दिशेकडे पाहिळें. ते तिकडे पाहतात तो राणीसरकार उठ ला- 
गल्या. परंतु भ्रिन्स्‌ आलवटे यांचे अंगीं प्रसंगावधान मर्तिमंत 
असल्यामुळ त्यांना राणांसरकारास खाली बसविले. प्रिन्सि आ- 
ळव यांनीं राणीसरकारास त्यावेळीं वर उठ दिळे नाही ह्य- 
णूनच त्या नीच व राक्षसी कृत्य करणाऱ्या एडवर्ड आक्सफर्डच्या 
बाराच्या तडाक्‍्यांतून त्या निभावल्या. एक बार फुकट गेला असें पाहन 
एडवड आक्‍क्तफाडन इकड [तिकडे पाहून पुनः दसरा बार सो. 


डला; परतु, हा दतरा बारहा सरण आंग्लभांम्रस्थांच्या व राणी- 


र ।« 


महाराणी सरकारच्या जीवितावर आलेले घाले. ८३ 


सरकारच्या इतर ठिकाणीं असणाऱ्य, सवे प्रजेच्या सुदैवानं त्यांच्या 
- परमपूज्य अशा राज्ञीला अगर राज्ञीच्या परमप्रिय अशा भत्योला 
अगर बरोबरच्या इतर कोणालाही यत्किचित इजा न होतां फुकट 
ग्रेळा. दुसरा आवाज ऐकू येतांक्षणींच जिकडून तिकडून लोक 
धांवून आले; व त्यांनीं हुषार व चपळ अशा पोडीस अधिकाऱ्यांच्या 
साहाय्यानें एडवडे ह्यास पकडिलें. 
पुढे, ता० ८ जुलई रोजीं “ सेन्टूळ क्रिमिनल कोटे”? नामक 
न्यायकचेरींत एडवर्ड याची चवकशी होऊन त्यास कारागृहवा- 
साची शिक्षा झाली. त्यास कांहीं दिवस बेडाम येथें व नंतर डाटे- 
मूर येथे बंदीखान्यांत ठेविले. 
आपल्या राजनिष्ठ प्रजेस आपण सुरक्षित आहो असें कळविणे 
राणीरुरकारास इष्ट वाटल्य़ावरून ज्या दिवशी आक्सफडने हे 
. राक्षसीकृत्य केळें त्या दिवशीं फिरून परत येतांना राणीसरकार 
आपल्या रथांत एकसारख्या उभ्या होत्या. 
जॅ जॅ नॅ€ 
ता० ३० मे १८४२ रोजी सायंकाळचे सहा वाजण्याचे सु- 
मारास राणीसरकार आपल्या पारेवाराच्या मंडळीसह फिरून परत 
येत असतांना त्यांचा रथ “ कान्स्टिट्यूजन हिळू ” नामक टॅकडी- 
वरून खालीं उतरत होता तेव्हां फ्रॅन्सिस नांवाच्या एका मनुष्याने 
राणीसरकारावर वार सोडिला. राणीसरकारावर साक्षात्‌ परमे- 
श्वरछत्र असल्यामुळे हा बार रागीसरकार अगर इतर कोणासही 


८४ महाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


_५/५/--८- 


न लागतां फुकट गेळा. दोन वषीपूर्वी एडवडे आक्सफोडे नां- 
वाच्या मनुष्याने राणीसरकारावर वारु सोडिल्यामुळें त्यास यथा- 
सांग प्रायश्चित्त मिळाल्याचे वाचकांनी मार्गे वाचलेंच आहे. विशेष 
गोष्ट ही कीं, ज्या जागेवरून एडवडे आक्सफोडेनें बार सो- 
डला होता त्या जागेपासून पांच सात पावलांचे अंतरावरून मशार- 
निल्हे फ्रॅन्सिसनं वार सोडला. बार सुट्तां क्षणींच पोठिसांनीं 
फ्रॅन्सिसला फार चपलतेने पकडले. फ्रॅन्सिसचे वय यावेळी २२ 
बर्षोरचे होत. ता०१७ जून १८४२ रोजीं फ्रॅन्सिस याची न्याया- 
थीशापुढें चोकशी होऊन त्यास फांशी देण्याचा हुकूम झाला. 
हुकूम ऐकतांक्षणींच फॅन्सिस बेशुद्ध पडल्यामुळें न्यायंकचेरींतीळ 
नोकरांनी त्यास बाहेर नेलें 

फ्रन्सिसला न्यायाधीशांनी फांशीची शिक्षा दिळी असे ऐकन 
राणासरकारास जरा फ्रॅन्सिसला दिळेडी शिक्षा कमी करा 
अस ह्मणण ह्मणजे असे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांस गुन्हा करण्या- 
विषर्यां उत्तजन देण्यासारखं आहे असे वाटत होतें तरीं त्यांनीं आ- 
पल्या स्वभावासद्ध दयाळूपणानुसार फ्रेन्सिसला झालेली दिक्षा 
कांहां तरी कमी व्हावी अशी इच्छा दर्शविळी; व ह्मणून, फ्रीन्सि्‌ 
सला फाश दण्याचा जा हकम झाला हांता ता रद्द हांऊनता० र 
जुठे सन १८४२ रोजीं त्यास काळेपाण्याची सजा देण्यांत आठी. 

22 नर जॅ 


टो 


ता० ३ जुले १८४२ रोजीं सायंकाळी राणीसरकार आ- 


महाराणीसरकारच्या जावितावर आलेले घाले. ८५ 


॥२७५४५४८४४८८४८४४/८८४८८४८४४८८८४८४४५१/१/५१५१५४९४५४१४५४५१/४४४१/१ 


पल्या प्रियपति व पूज्य अश्या मामासहवर्तमान “ चॅपेल रायळ 
सेन्ट जेम्स ” मध्यें जावयास निवाल्या. वाटेने रथ भरथांव चा- 
लत . असतां जॉन बुइल्यमूवीन नांवाच्या मनुष्याने राणी- 
सरकारावर बार सोडिला. परंतु तारत्यापुढे मारत्याचें कांही 
चाळत नाही ह्या जगप्रसिद्ध ह्मणीप्रमाणे राणीसरकारावर 
सदोदित फिरत असलेल्या ईश्वरीकृपेच्या चक्रामुळें बीन चा इच्छित 
हेतु साध्य न होतां उलटा न्यायदेवतेचे नियोगानुसार त्यास १८ 
महिने काराग्रहवास काढावा लागला. वीन हा एका रसायन द्रव्यं 
विकणाऱ्या दुकानदाराचा नोकर असून एका सुव्णकाराच्या कलेत 
निपण अशा मनुष्याच्या तोंडाला काळाखी लावणारा कुपृत्र होता 
ह्याशिवाय, दयाळू राणीसरकारच्या आत्तत्वावर आणखीही 
बाळे आढे होते; परंतु जगदीशाच्या कृपेनं त्या सवातून राणी- 
सरकार पार पडून आजमितीला खरोखर सुखावह अशा स्थितींत 
त्या आपली इहळोकची यात्रा करीत आहेत हे (ढाहूण्यास आह्यास 


फार संतोष व आनद वाटता. 


महाराणासरकार व प्रन्स्‌आालबट यांच्या 
[नलक्रमाच [दग्दशन. 


येन येन प्रकारेण प्रियस्तुष्टिमियात्सदा ॥ 
तं तं व्ययासेतुं सम्यग्‌ राज्ञी प्रयतते तदा ॥ १ ॥ 


| नुष्यमात्राच्या प्रकृतीचा सर्वसाधारणरीत्या विचार 
| केला तर असें निर्विवाद ठरवितां येते कीं, आपल्या 
; | प्रियवस्तूच्या समागमे करून हरएक मनष्यमात्रास 
षः श्र ५ ३०) सुख प्राप्त होते. एकाला दुसर्‍याचा प्यारा बनण्यास 
अमुकच एक निर्यामित गुण त्याचे अंगीं असले पाहिजेत असें जरी 
निश्चयात्मक विधान कधींच करितां येणार नाहीं तरी एकंदरीने असे 
झणतां येईल कीं एकाला दुसऱ्याचा प्यारा बनण्याळा त्या उभय- 
तांतील शीळव्यसनादिकांची समता आवश्‍यक आहे. ही समता 
ज्या ज्या दोनव्यक्तींचे ठायी आपणास आढळते त्या त्या दोन 
व्यक्तींमध्ये प्रेमभाव असतो. राणीसरकार व मिन्स॒ आलवर्ड 
ह्यांच्यासंबंधाने विचार केला तर ह्या दुंपत्यांत शीलव्यसनादिकांची 
समता होती हे स्पष्ट सांगण्यास नको. कारण, जर तजी स्थिति 
नसती तर राणींसरकारनीं आपणच होऊन भिन्स आलबटं याशीं 


तित्यक्रमाचे दिग्दर्शन र ट्छ 


/४५/५/”/५/५”५”५५/५ ,२,९९.९,१५५/५/५/५९.५/९/५/५/५/५६/५५/९/५/५/५/५/५५/५१५/५४४४४५४ 


२»५/५४५/५”/" 


विवाह केला नसता. अशा तर्‍हेची समता या उभयतांमध्ये होती 
हमणनच या उभयतांमध्ये एकमेकांसंबंधीं पूणे प्रेम वास्तव्य करात 
होते; व त्यांस एकमेकांच्या सहवासाने सुख होत अस. ह्या 
राजदंपत्याच्या दीनचर्येचें थोडक्यांत दिग्दर्शन कारेता त येणप्रमाणः- 

हीं उभयतां दररोज प्रातःकाळी नऊ वाजतां प्रातमोजन करून 
तशींच फिरावयास निघत. ळ॑दन शहरांत ज्यावेळी उुक्काम असे 
त्या वेळीं ह्यांची फिरावयास जाण्याची जागा मुख्यत्वेकरून हटली 
हणजे “बकिंगहॅम प्यॅठस गाडन” नामक उद्यान ही होती. सदरहू 
उद्यानांत मरिन्स्‌ आलबटे यांनीं हजारों जलचर पक्षी इत्यादिकांचा 
संग्रह करून ठेविला होता. ह्या बागत त ज्यावेळीं फिरावयास 
जात त्यावेळीं पद्ष्यांस आपल्या हाताने दाणा घालण्याची त्यांना 
मोठी होस वाटि; वा ती. आपली होस केडण्यात त कथाही बुकत 
नसत. उद्यानातील पक्ष्यांचे मधुर व कोमल असं सुस्वर एकून 
त्याते त शातहारन पक्षीदी याता धन्याच्या तोंडची ठरीव 
खण ओळणण्यांत व ती ओळल्यानंतर आपले धनी जवळ आढे 
असतां त्यांशीं लाडीगोडी करण्यात तरबेज झाळे होते. फिरून 
चरत आल्यानंतर लागलेच दररोजच जडभारी काम करण्यास 
रवात. होत असे. दोनप्रहरी दोन. ताज्या सुमारास उपहार 
वगैरे झाल्यावर राज्यकारणीं बाबतीत सभानायकाचा सला घेऊन 
सायंकाळचे पांच सहा वाजण्याचे पुमारास राणीसरकार आपल्या 
प्रियपतीसह रथांत विराजमान होऊन सायंकाळची शातल व 


1२०२५३ ७॥०) ]51) ६ ०12 3100833 122. ४000 191५९१४ 

२ फहताट ९॥ुन अथाध्यार [गू एच पटक ऐश उ 

फड. |] [छोटे टे ९12 भि )815 

२२ व पिते [2३1५ ीट 11 >> 1०310 

-1४5 18५ ४०२७ (> ०२४1८१६ 1122 [ऐपे1> 11912 

पक 1२2518 203 ९१६ ४८३४१ ब 2५ ८222 | | 
-पै% ११५७)2 ,) सोडि पंध ८८ ३110)>22 ,) 31५2०१ | 
॥७ ४8>) अधण ४ ९12 -]>>1२८] घिहरशा& १2292 
-2)फ>े टर ७] ७४८ ८ पुण 21708 )) पटे डे पर्भेपि 
९१३ स हे टोळ टीम ७००12१ (छळ 
७ [4 88% डे91451198 1122118 
10१४४ [छे 2४७) 'यिगचध (क £ हा न 
३1५>७॥]०1) ]> 2828 29 1९ 0 टॅ 


॥ ४॥ 12 >1५९)> 912 1900-12 22 
ह फक ७-0 साबार] रे पुटे 


23:> ५ 1:19 1२५] ॥:)५६॥) १४७11९ ७-४) 1७९ 
२19 "1312 19४12 ३५४ 18 1213131)13115)2 "1. 129118 
माहे टर£11£ ३-७] १1८ 110006 15011 1):10121) |) 
१९६९ वुझेप ३1:०3 1208 1025 9103121281 10211113९3 
1३) ]1£ ']॥[डे 18 1५ 1:४४) 180) ७11१ 11229 
"२९श€ ७ ०9९३ ॥ 2218 1215 ४ 2 113 1.५ २]]०2 
जश] 112 21218 [2512] 2४211४४] ॥0 ॥०>1२5) 
121118 11018 18218 ॥५६]२००) 1४३४1४०1४७ 35 1:७५॥| 111२2 
192९ 112 12818 1112 31121)५| ॥-९०॥७॥० &२५ डे !७९ 
10६ डे 2 डे 2100900 ७४ 11७००७२ "1928 ७७ 11% 
कस्लेर 1&|9४186  ॥२०90112 2४४७108 20) ७!) 
४1३१७ ५७३७ '३18 |15)£ ९॥६७  ॥८1७ ८४६ ६८३ 
281£  2)५ 29> |२३२॥०३॥२ 2129118 ३2७१ |॥॥९७४) 
ब्ले ५२१७ 131९12५] 3961121925) 1231112 २1५१७०६ 
पभस्शी ९ 2५ होर ०७ 1४३]. ५१1५७३ 


१४५१५१५५५१ /५/५/५/५/९५९/९/९/९/९५/९/९/९५/९/९/९/९/९/९/९/ ९/९/१५/९/९/९/९/९/९/९/९,९/९/१,९- 


४५/४९/५१५१” ५”१/१/५/५/”४/१/ 


&-)] ७4 ३118 16२212२९३2) 181218 >> 


, 


९७ भमहाराक्षी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र. 


*«***/”/५//१//१५/५/१/५/५, 


“*४५/४१/५/१/५/५/१५/५/१/१/१/९/९/१/१/१/१/१/१/९/९/१,/९. 


आद्रातिथ्यादाखळ ह्मणून अपूर्व असा एक समारंभ करण्यांत 
आला. समारनभ गारगारवांस पहावयास मिळावा ह्मणन कित्येक 
थनिकांनीं अतोनात खर्चे करून त्याजकरितां बसावयास जागा 
तयार केल्या होत्या. समारंभ पहावयास आतूर झालेल्या लोकांचा 
जमाव एवढा मोठा होता कीं त्यांस बसावयास केलेलीं लांकडी 
आसन भंग होण्यापर्यंत सुद्धां पाळी आली. ता० ४ रोजीं राणी- 
सरकार “ डालकेथ प्यॅळस '” मधील देवाल्यांत ईश्वरोपासनेस 
गंल्या. ता० ५ राजी राणीसरकारनीं शिष्ट व कलीन लोकांचा 
दरवार भरविला. एडिनवगे, ग्लासगो, सेन्ट अन्ड्चज आणि 
अबरडान येथील युनिव्हासेट्यानीं रागीसरकारास मानपऱरें 
दळ व डक्‍्टर लो ( एडिनवगे येथील युनिव्हर्सिटीचे मख्य- 
अधिकारी ) यांनीं म्रिन्सि आलवर्ट यांस एल. एल. डी. ची 


पदवी दिठी. ता० १५ रोजी राण[सरकार स्काटडन्डाहन परत 
यावयास निघाल्या 


स्काटलंन्डांतील सवे स्थितींच्या व सर्व जातींच्या प्रेनें राणी 
सरकारचा अकृतिम असा केलेला सत्कार त्यांचे मनावर हढपर्णे 

त ह!ऊन त्यांजळा संतोष झाला. राणीसरकारला झालेला 
संतोष प्रमेह विदित व्हावा ह्मणून त्यांनी अवरडीनचे अडले यांस 
खालीळ अथाचे पत्र लिहावयास सांगितलें 


या वेळीं राणीसरकारला येथें आणखी कांहीं दिवस राहतां येत 
नड याजबददळ त्यांना आपल्या राजनिष्ठ अशा. स्काटलन्डस्थ प्रजेला 


स्कॉटलन्ड देशीं गमन. ३१ 


“४५ 


सोडन जातांना फार द:ख वाटत आहं. राणांसरकारचा आपला स्काट- 

न्डस्थ प्रजा राजानष्ठ व प्रमळ असावा अश्या यथ यण्यापूर्वीपासूनचे 
अरकळ होती; व ती तयाचा अटकळ यथाथ ठरला. देशाच्या प्रत्यक भागा- 
तील प्रत्येक स्थितीच्या लोकांत आढळून आलेली राजनिष्ठा राणीसरकारचे 
मनांतून कधीही नाहींशी होणार नाहीं. 

ता० १५ रोजीं राणीसरकार परत यावयास निघाल्या त्या 
ता० १७ रोजीं प्रातःकाळी १० वाजतां बुळउईच येथें परत आल्या 
भिन्सआलबट यांसही ही सफर मौजेची वाटली व ह्मणून त्यांनीं 
तेथन परत आल्यावर ता० १८ रोजीं सॅक्सगोथा येथील ड चेस 
यांस ज्यांत स्काटलंन्ड देशासंबर्धे त्यांचे विचार त्यांना गांविळे 
आहेत असें पत्र पाठविलें. त्या पत्राचा सारांश येणेप्रमाणे*--- 


स्काटळलन्ड देश पाहून आह्मा उभयतांस फार आनंद झाला. स्काट- 
ऱ्हेंचा सुदर असून आमच्या येथल्यापंक्षा हवा 
शा डागराळ खड्यापाड्यात 


लन्ड देश एक विरुंष अशा त 
पाण्यासंबंधेही सरस आहे. शहरापासून लांब अ 
राहणाऱ्या लोकांत राहरात राहणारे लोकांपक्षा प्रामाणेकपणा व प्रमभाव 


ञञास्त दृष्टींस पडता. या नियमानसार तददशीय लाक प्रामाणक व ममळ 
असून ह्या प्रामाणिक व प्रेमळपणांत काडामात्र छानम भाव नाह. मला तरी 
असरे वाटतें कीं ज्या देशांत असख्य ऐतिहासिक कथा भाक्तेपुरस्सर पिढ्यान 
पिड्या रक्षण कल्या आहेत असा ह्याच्याशी तुलना करण्यास हाच एक 

देश आहे. प्रत्येक स्थळासंबंधे [वचार केला असतां कांहींना कांहीं तरी ऐते- 
हासिक गोष्टींचा ह्याच्याशी सवव आढळतो; व अशातऱ्हचा सबंध आढ- 
ळण्याचें मुख्य कारण हाटलें हणजे खर चॉल्टर स्कॉट यांचीं यथाथे व 
सूक्ष्म अशीं वणेनें होत. 

.->>_--__शाल्क्ळ्््काबाजाद 


महाराणासरकारचा पुतळा 


रऑऑज><८*>5२-/-->>>- 


सवे प्रजा प्रेम वुद्धया राज्याश्रक्रे प्रतिकृतिम्‌ ॥ 
दृष्ट्या द्र सदा मृतिमीश्वरस्येव भक्तिमान्‌ ॥ १॥ 


णताही मनुष्य मग तो राव असो किं रंक असो 
जगांत प्रिय झाला ह्मणजे ज्या जगाला तो प्रिय 
होतो त्या जगाला त्याचे प्रत्यक्ष सान्निध्याची 
जरूर आवश्यक वाटते; व ह्मणन ठाक त्यांचे तसं 
साध्य संपादण्याविषयीं होईऴ तितका यत्न 
कारतात. अशा तऱ्हेच्या प्रत्यक्ष सानिधघ्याविषयीं केठेला यत्न अशक्‍य 
उ दुरापास्त वाटळा तर्‌ त्याचे उलट तऱ्हेचे ह्मणजे अप्रत्यक्ष सान्निध्य 
सपादण्यावेषयीं लाक यत्न करितात. अप्रत्यक्ष सान्निध्य संपाद- 
ज्याचे जे मागे आहेत त्या मागीपेकीं प्रियवस्तूचा पुतळा तयार 
करून किंवा करवून त्यांचे मनःपूर्वक रक्षण करून मनाला समाधान 
मानून धणे हा एक आहे. आतां ज्या व्यक्तीचे सांनिध्या विषयींची 
इच्छा इतर व्यक्तींचे ठायीं प्रादुभीव पावते त्या व्यक्तीचे ठायीं 
ज्यांना सांनिध्य पाहिजे आहे अशा व्यक्तिना आवडणारा कांहीं 
तरी विशेष तर्‍हेचा अद्योकिक गुण अगर गणसमच्चय असणं अवश्य 


- र. 


922०२००२०० रर२२) 


ट्ट 


भहाराणीसरकारचा पतळा'  ॥.६- 


/१/१५/५/५/५/५/५/५/१/१. २/८९..०९/८०,५/** 2 ह क 


आहे. राणीसरकारचें अंगी अलोकिक गुण आहेत ह॑ आतां उ- 
घडपर्गे सांगावयास पाहिजे असे नाहीं. कारण, जर तसे गुण 
त्यांच्या अंगीं नसते तर त्यांच्या प्रजेच्या मनांत त्यांचें नेहमीचे 
प्रत्यक्ष सानिध्य मिळगे अशक्य, सवब उरलेलं अप्रत्यक्ष सात़्िध्य 
संपादण्याची इच्छा उत्पन्न होऊन तदनुसार पुतळा उभा करण्याची 
कृति तिचेकडूनघडली नसती 

दयाळ राणींसरकारचा त्यांच्या राष्ट्रांत प्रथम असा जो 
पतळा उभा करण्यांत आढातो ता? २४ जानेवारी १८४४ रोजीं 
एाडिनवरो येर्थे उभारलेढडा पुतळा होय. हा अतिभव्य पुतळा 
सरजोन स्टील नांवाच्या एका सुप्रासेद्ध कारागिराने तयार 
केला. पुतळा उंचावर उभा केला असल्यामुळें जरी तो एकंद्रीनं 
मोठा आहे तरी तो ज्या “ रायल इन्स्टिटयूशन ” नामक भव्य 
इमारतीवर उभा केला आहे त्या भव्य इमारतीस एक तऱ्हेची 
शोभा देत आहे. पुतळे तयार करण्याच्या कलेचे ग्रीस देश 
माहेरघर असल्यामुळें ती कला त्या देशामध्ये पूर्णावस्थेत आहे हे 
सर्वविश्रत आहेच. ह्याच नमुन्यावर सदर पुतळा सर जॉन स्टील 
यानें केळेडा आहे. पुतळ्यांत, राणीसरकार एका सिहासनावर 
मस्तकीं मुकुट धारण करून स्थित झालेल्या दाखविठेल्या आहेत 
उजव्या हातांत राजवेत्र असून डावा हात राज्याच्या अफाट प्र- 
सृततेचें लाक्षणिक चिन्ह हणून एका वतुळाकार चक्रावर 


डेविठेला आहे. 


महाराणी सरकारचे श्वशूर परलोकवासी झाले 


जातस्य हि घुवं सरत्युविधिना यादे निश्चित: । 
गुरूणांच तथापीह मृत्यु: ज्लोकप्रदायक: ॥ १ ॥ 


> आज वडील गेले. उद्यां ति 

">> && सराच काणी जाणार. सारांश, मृत्यचे तडाक्यांतन 
2” कोणाही व कोणच्याही स्थितीतील मनुष्याळा सुटतां येत! 
॑ 1 " नाहीं. जो जो ह्मणून ह्या भूतलावर जन्मास आला तो तो 

कर्थांना कधीतरी ह्या मिथ्या क्षणभंगूर भूळ घालणाऱ्या जगां- 
तील व्यापारांस सोडून जाणारच. या सवेन्यापी सिद्धांताच्या यथाथ 
तेबद्दळ जरी आमची पदोपदी खात्री झाली आहे व होतही आहे व 
यापुढहा होणारच व जरी देहाळा सोडून गेळेला आत्मा आमच्या 
काणाच्या व कोणच्याही कृतीने ३ कितीही अव्याहत व अविश्रांत 
श्रपानी अगर प्रयत्नांनी परत येऊन देहाला मिळन दंहाचे चल- 
नवढना[द्‌ व्यापार पूवेवतू चाळू ठेवणें ह॑ कालत्रयीं अश्नक्य आहे 
अशी आमची पक्की खात्री आहे तरी आपण मृताबद्दळ निष्फळ 
असा शाक कारितां 


१. र 


महाराणी सरकारचे श्वशूर परलोकवासी झाले. ९५ 


अशिक्षित मनृष्यांनीं मृतमनुष्याबद्दळ केठेला शोक बहुतेक उ- 
दाहरणांत इतरांना सहज कळतो. परंतु विद्याविभूषित व विचारी 
मनष्यांनीं केळला हा शोक एकाएकीं दृष्टोत्पत्तीस येत नाहीं. सारांश 
एतमनुष्यांबद्दळ शोक करणें हा मृताच्या प्रियमनुष्यांचे अंगचा 
[क नैसर्गिक धमच बनला आहे. ह्या धर्माप्रमाणे ता? २९ जाने- 

री सन १८४४ रोजीं मिन्स्‌ आलवटे यांचे वडीळ मृत झाले 
. बातमी मिन्स्‌आलबटे यांस कळतांच त्यांचा कंट दाटून आला. 
पेंच त्यांच्या प्रियपत्नी ह्मणजे आपल्या दयाळू राणीसरकार 
स श्वशराची शोचनीय वाती ऐकून दुःख झालें. पतीचे सुख 
च आपलें सुख व पतीचें दुःख तेच आपले दुःख असें नित्य व दढं 
शा रीतीने सुविचारी, शुभाचारी व सुशीळ अशा पर्त्नांचे मनांत 
वागत असतें. याच न्यायाचे अवलंबन राणीसरकारनीं केल्यामुळें 
त्यांनीं आपल्या पतीच्या दुःखाचा वांटा उचलला. भिन्स्‌ आलवठे 
यांची आपल्या वडिलांचा कधींना कधीतरी आकस्मिक रीतीनें 
लवकरच शेवट होणार अशी पूर्वीपासूनच कल्पना होती; व हय- 
एनच त्यांचें मन ही दुःखजनक वार्ता ऐकण्यास कांहीसे तयार 


झाळें होते. कांही झाळें तरी व मन कितीही तयार असलें तरी 


यांचे अंगीं पितृप्रेम कडकडीत जाग्रत आहे त्यांचे अंतःकरणांत 
पित्याची निधनवाती ऐकून दुःखाचे उमाळे येऊं लागणार नाहींत 
काय? पित्याचा आकस्मिक रीतीने शेवट होईल ही कल्पना 
मिन्स्‌ आलबटे यांचे मनांत. घोळण्याचे कारण त्यासभधान 


»०५७०००/५४>| 


९्€्‌ भहाराज्ञी व्हिक्टोरिआ ह्यांचे चरित्र, 


>२.-..५८५/५/५/५//५/५/-/५/५४//१%/*/१” ५१ /६/९६/५/१/५५/९/९/५/१/५/१/५/५/१५/१/५* 


त्यांच्या वैद्याने केठेहें भाकीत होय. या व अशा सारख्या प्रसंगी 
भनुष्यांचे मनाची शांति नाहींशी होते. व ती मनाची ऱ्य 
स्थिति पूर्ववत्‌ होण्यास जीं कांहीं साधने उपलढ्ध असावीं लागतात त्या 
पेकी राणीसरकारसारख्या सुशील, शुभाचारी, व सुविचारी पत्नींच) 
सहवास व बॅरन स्टाकमारप्रमार्णे ज्याचें मन निष्कलंक आहि अ 
मित्राचा समागम ही दोन्हीही मिन्स्‌ आलबटे यांस उपलळ्घ असर 
कारणाने त्यांच्या मनाच्या स्थितींत झाळेल्या फेरफारामुळें न. | ४ 
हींशी झालेली शांतता हळु हळु लवकरच आढी; ही एक दु:खांत 
सुख मानण्याजागी गोष्ट आहे. पुढें कांही दिवसांनीं भ्रिन्स्‌आलबर्ट 
हे आपल्या प्रियबंधूळा भेटण्यासाठी गोथा येथें गेळे. भिन्स्‌ 
आलब£ व राणीसरकार या उभयतांपेकी प्रत्येकाळा कांही. 
दिवस तरी एकमकांना सोडून दूर राहण्याचा लयन झाल्यापासून 
हा पहिलाच प्रसंग होता. यास्तव; अनुक्रमे तीथरूप व थशूर पर 
लोकवासी झाल्यानें झालेल्या दुःखांत या वियोगदुःखाची भर पडढी. 


महाराणी 


प्रमाणे परप्रकारं प्रकाशित शीत चंद्राच्या आ- 
केषेणानें अमयीद खोळ उद्धिळा भरती व 
९९७ तर स आ. ७ 

ओहोटी प्राप्त होते त्याप्रमाणेंच सवे शक्तिमान 
विश्वचालकाच्या कृतीमुळे मनुष्य प्राण्याच्या 
.-. मनामध्ये सुख दुःखाचा विकार उद्भवतो. म- 
र्य हर ९ ख् 
- नुष्याची कोणतीही स्थिती असो. असा एक 


कों सर्वेच दिवस त्याला सारखे जात नाहींत. आ- 
च्यक्रमाच्या काढामध्ये कधीनाकधीं तरी दुःख आपला 


*उुभव-मग तो थोडा कां होईना-दाखविल्या शिवाय राहत 
नाहीं. सवे जगाची उत्पत्ती व ल्य ज्याच्यापासून व ज्याच्या- 
ठायी आहे अशा परमेश्वराने महाराणी सरकारास त्यांच्या प्रीय 
नातवाच्या मृत्यूने झाठेळे दुःखाचा विसर पडावा हणूनच कां 
काय कां ता. २३ माहे जून सन १८९४ रोजीं त्यांना एका 
"शतूचा छाभ करून दिळा. सदरहू पणत्वंड हे महाराज्ञी पुत्र 
उेवराज मिन्स आफ वेल्स ह्यांचें नात्वंड होय. . सर्व देशांत 
> ह क य अवतीणे झालेल्या बालकाच्या जननार्ने आनंदी 


नद झाळा व तत्संबधी असंख्यात अभिनद्‌ंन पत्रिका राजघरा- 
ण्यांत साद्र झाल्या. 


ल य ल म 
न ०॥----->>>>_ 


जामातृ निधन. 


७ पल्या दयाळू महाराज्ञी सरकारच्या 
अ विआटीस ह्यांचे प्रीय पति मिन्स हेनरी मो 
४ ऑफ बटनवगे ह्यांच्या खत्यूची हकीकत नमूद 
क रण्याचे दुःखद काम आमच्या नशिबी आले ह्या 
* कार वाईट वाटते; परंतु महाराज्ञीच्या चरित्रा पे 
तो एक भाग असल्यानें थोडक्यांत त्यासंबधीं चार शब्द डि 
मिन्स हेनरी ह्यांचा जन्म इ. स. १८५८ साठीं ता, ५ आव 
रोजीं मिळन येर्थे झाला. ह्यांचा विवाह इ. स. १८८२ त 

महिन्याच्या २३ तारखेस विपिगहॅंम चचे मध्ये झाळा. “ब्लू 
नांवाच्या आगबोटीवर २० जानेवारी सन १८९६ रोजीं हे 
लछोकवासी झाले. ह्यांच्या सत्यूने महाराणी सरकार व त्य 
कन्या बिआटीस ह्यांस अनिवार दुःख झाले. 


1 


। 


| 
| 


र ) ट्रक डे; ; 3 > मट व र र ह ० द ् रै 
:..) 
उपसंहार. 


_ (:चरित्रलेख लिहिण्याचे काम आमच्या हातून क- 
ट्र २ उत क्र ञ १2 ० सर न्य जो ह कोणी 
१% रवळें त्याप्रमाणे आकल्लीं केळेळें आहे. 

(सदरहु चरित्राचे पर्यावळोचन करीळ  त्याठा 


. र 
८ प्न ्ि 


"बॉक्स पहाराज्ञीच्या उदार चरितातील सर्वे गोष्टी अनु- 


नशव 


1९ 
6 ३५८ 
1) डु 


केरणीय आहेत असे वाटल्या वांचून. राहणार नाहीं. हरएक 


उन्नति जिज्ञासूने सहुणाचे अनुकरण केलें पाहिजें ही गोष्ट स्पष्टपणे 
सांगितल्या शिवायच समजण्या सारखी आहे. तरी प्रत्येक 
एहूद्य वाचकाने हें चरित्र मनःपुरस्सर भक्तिभावाने वाचावे. व 
"पडि अनुकरणीय गोष्टींचा कित्ता वळविण्याकडे आपल 
मन टठाबावें. 


लो, इथराने आमच्या दयाळ व भाग्यशालिनी राजज्ञाला उदड 
जाय च र र धद पर 
ग कव झी डायमंड ञ्यूबिळी उत्सवा निमित्त आह्मी रि | 
आहे ति जी ही पुस्तकरूपी सेवा तिचें चरणीं सादर % 
ह चा आदर करण्याविषयी तिच्या मनांत स्फात यावी अशी 
भाथना करून रजा घेतो. । 


समात. 


-१॥७ २५९ 1202 [एर २९10 116205 13122) 
"१९ 4] |:12> "३2 &५ )] ् 
“| 2921१) [321128 र 12]॥) २ ४४ 1122 ७५ ७])७३) ६122 
जाती दात] ३01118 ४७३) ७) ७09 
ती ल्हान (र ५ (५५) शष ०७ ७१॥ '७७॥७ 
& य स्या - (3 
शो 9801132 "13918 1६] ]5३0 ७७५७१ दशा 
७ 1231120 


्््््््् 


"5२९ २03012 2 
५७1५२] ४९ >> ७३1 
"2२५ २५) ३५६३ 1 
11259 १ ७४1149) ]]>))८18: 1:12 ५०१ 0 1021512 
उध्यी 8 ४११1७) 
"५५ 512५१] “213312 प 1? 
"21६1२ 2१९ 1५] 


४:0५ 15 3५७ ०५ ८1 


१ ण ० २ १े२१णाणााणाधाणाणा रय हा लन डे (४८4... : | 


